








शिक्षणखात्याचा मंजुरी-क्रमांक : पपम १०० (भाषा) (६) ढ, दि; १४-१०-३१९७० 


बालभारती 





मराठी , पुस्तक सहावे 





प्रथमावृत्ति; १२७१ 
सहावे पुनमुंद्रण : १९८१ 


कागव्‌. ! 
६१५८५ सेमी 
|. जी एप्त पम 
व्हाईट प्रिंटिंग पेपर 


&हूद्या पुस्तकाचा कागद 
महाराष्ट राज्य शिक्षण खात्याने 
सवलतीच्या दरात उपलब्ध 
करून दिला आहे. ” 


म मुद्रणादेश 1 1 
पीओ->रीबी | ३१४१९ | ८१ 
(१.५०) 


सुव्वक: 
चंदन दास 

स्यू जॅक प्रिंटिंग 
वकत प्रा. लि. 
पुंम्बा 9७ कत 


प्रकाशक ! 

बा. गो. थोरात 
वश्या | 
मुंबई ४०%क टॅ 


(७ महाष्टू राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती ब अश््यासक््म 
संशोधन मंडळ, पुणे ४१५१००३ 


महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती ब अभ्यासक्रम 
संशोधन मंडळाकडे या पुस्तकाचे सर्व हक्क राहतील 
या पुस्तकातील कोणताही भाग संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
पाठयपुस्तक निर्मिती ब अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ यांच्या 
लेखी परवानगीशिवाय ठद्‌धत करता येणार नाही. 





शासनमान्य अभ्यासक्रमानुसार पाठ्यपुस्तकां 
न्हावी या उद्‌देशाने महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तकनिर्मिती 
ब अमभ्यासक्रमसंशोधन मंडळाची स्थापना झालेली आहे. 
मंडळाने श्यत्ता १ ते ७ पर्यंतच्या विविध विषयांच्या 
पाठ्यपुस्तकांच्या निर्मितीचा कार्यकम आखलेला असून 
सदर पाठपपुस्तक त्यानुसार तयार केले आहे. ते तयार 
करताना शिक्षक, शिक्षणशास्त्र आणि विविध शिक्षण 
संस्था यांनी पाठवलेल्या सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार 
करण्यात आला असून ते अधिकाधिक निर्दोष कसे करता 
येईल याकडे लक्ष पुरवण्यात आले आहे 

मारत सरकारने मान्य केलेल्या ब महाराष्ट्र शासनाने 
स्वीकारलेल्या देवनागरी लिपीतील सुघारणा ब जोडाक्षर 
पदुघती यांचा या पुस्तकाच्या मुद्रणात अवलंब केला आहे, 


येच 


की संचालक 

* महाराष्ट्र राज्य पाठपपुस्तक 

दि. : २ ऑक्रोबर, १९७० निर्मिती ब॒ अभ्यासक्रम 
भरश्त्िन १०, १८९२ संशोधन मंडळ 








॥ 


प्रतिज्ञा 

भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव 
आहेत. 

माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे. माझ्या देशातल्या 
समृद्ध आणि विविधतेने नटलेल्या परंपरांचा मला 
अभिमान आहे. त्या परंपरांचा पाईक होण्याची पात्रता 
माझ्या अंगी यावी म्हणून मी सदैव प्रयत्न करीन. 

मी माझ्या पालकांचा, गुरुजनांचा आणि वडीलधाऱ्या 
माणसांचा मान ठेवीन आणि प्रत्येकाशी सोजन्याने वागेन 

माझा देश आणि माझे देशबांधव यांच्याशी निष्ठा 
राखण्याची मी प्रतिज्ञा करीत आहे. त्यांचे कल्याण आणि 
त्यांची समृद्धी ह्यांतच माझे सोख्य सामावले आहे. 


१, माझे बालपण 

४१. शामची शिल्लक 
४. फुलपाखरू 

'५. सुकेशिनी 

६, सुपारीवागची सहल 
&. मुहूर्तमेढ 

६. रामटेक 

१०, शपथ घ्या, शपथपच्या! 
११. नि:स्पृह रामशास्त्री 
१२. सकंशीत चिमणराव 
॥३. काझीरंगा 

१४. मार्टिन ल्यूथर किंग 
१५. करणानुबंध 


१७. गुरुनानक 
१८. प्लास्टिक 
१५. शिल्पसींदर्य 


२१. कश्मरातील वर्संत 
२२१. कविभुषण 
२३. जिकडे घर्मे तिकडे जय! 


अनुक्रमणिका 


1) 
शि 
1: 


श्र 


व्र 
३५ 
५९ 
४३ 
.. 8. 


ती 


५५५ 
द्व 
ष्ट 
७१ 
ध्‌ 


वक्फ 


ट्ट 


५ 


हि. वाळ. जळ... नळा नाना. सा - 


ळ्या नन>>_. -->--->< - | -- > 


| आवककककम व कककक्वववममगगगखय्यड्कह्रकमल्ख्खलखस्स्सपयससयहपगगगगगग्पपड़् जाळ्या ल. लय. क कक क्क 


२४. आं 
२५. पांढऱ्यावरची लाल फुली 
२६. अक्का 
२७. दुर्जिक 
२८. गांघीदर्शान 
२१, विचारघन 
कविता 
१. आनंदी-आनंद गडे! 
२. या झोपडीत माझ्या 
१. भाला क्षण--गेला क्षण! 
४. शतकानेतर 
७, धांब जरासा बाळ! 
६३. कम्ही तर जंगलची पाखरे 
<. भाता उजादेल! 
१०. उघड उघड पाकळी! 
११. कोकिळ 
१२. उगवला नारायण 
१३. अनामिकास 
१४. सुभठेचा शोक 
१५. माझ्या जन्मभूमीचे नाव 
१६, अभंगवाणी 


१०४ 
११० 
१५९४ 


११ज 
१५१ 


१३५ 
११श७ 
१३१९ 
१४१ 
१४३ 
1. 3. 
1...) 
१५७ 
१५२ 
तळ 1...) 
१५६ 
१५८ 
१६७ 
१६३ 
१1 
१६9 


डय त...“ हह त हकक का 


माझे बालपण 





बाबा आमटे 





बाबा भामटे (जन्म: १९१४), हे कळकळीचे कार्यकर्ते, त्यागी समाजसेवक ब लेखक अहेत 
बिदर्भातील बरोडा येथे त्यांनी ' भानंदवन ' नावाची कुप्ठरोग्यांची बसाहत बसवून समाजसेवेचा 
एक आदर्श घालून दिला भाहे. 

त्यांनी भापल्या बालपणच्या काही आठवणी या पाठात सांगितल्या भाहेत 


मी जेव्हा तुमच्याएवढा छोटा होतो ना, तेव्हा मी एक दिवस खरेच पैशाचे 
झाड लावले ! जमिनीत पैसा पुरला आणि वाट पाहात बसलो. केव्हा एकदा पैशाचे 
झाड उगवते आणि खूप पैसे मिळतात असे मला झाले होते. बरेच दिवस निघून 
गेले; पण पैशाचे झाड उगवलेच नाही. भी एहू लागलो. आईला ही गोष्ट कळली 
मग तिने मला पैशाची झाडे कशी लावली जातात, हे नीट समजावून सांगितले 

लिंबू , संत्री, आंबे ही झाडे लावावीत, गव्हाचे पीक काढावे आणि मग त्या सुंदर 
पिकांनी धन प्राप्त होते ,असे सांगून आई म्हणाली,“ बाळ, माती आणि मेहनत या दोन्हीं- 
बर श्रदूधा ठेवली म्हणजे झाड उगवेल आणि मग पैसा आपोआप तुझ्या खिशात येईल.” 

माझी आई काही विशेष शिकलेली नव्हती; पण ती एक उत्तम शिक्षिका होती. 
कठीण विषय ती मला अगदी सहज समजावून सांगे. मला एक गोष्ट आठवते. एकदा 
माझ्या आईने मला एक जपानी बाहुली दिली. बाहुली पाडली की लगेच ताबडतोब ती 
उठून उभी राहायची ! शेवटी तिला पाडणाराच थकून जायचा ! मला आईने ही 
बाहुली दिली व ती म्हणाली, “बाळ, जीवन असंच आहे-आपल्याला एकसारखी 
आपटी खांबी लागते. मी कधीच पडणार नाही. पज पी ॥ होणार नाही, आपटणार 
नाही अशी फुशारकी मारून चालणार नाही. पराभूत न होण्यात, खाली न पडण्यात 
मोठेपणा आहे असं नव्हे; तर पराभव झेलून पुन्हा ताठ खडे राहण्यातच खरी मजा 
आहे! खरं शौर्य आहे! पराभवाच्या तडाख्यानं खचून न जाणं हेच खरं जीवन आहे!” 

लहानपणी मी माझ्या दोस्तांबर खूप रुसत असे ! आम्ही एकमेकांवर अतिशय प्रेम 


१ 


करत असू | गट्टी $ करत असू. दोन दोन वर्षे आमचा अबोला चालू असे. पुन्हा 
मनात ही घमेंड, की मी नाही आधी बोलायला लागणार्‌. दोस्तांशी हितगुज करण्याचे 





र्‍््ीँ 
जिती 


विचार मनात नुसते उंचबळून येतात. पण तोंड बंद! हे असे किती दिवस चालायचे ! 
एक दिवस आईने माझी ही अवस्था पाहिली. तिने मला एक झाड दाखवले व ती 
म्हणाली, “बघ, या झाडाची सारी जुनी पिकलेली पानं गळून गेली आहेत. आपले 
जुने दूवेष, मत्सर, कलह. असे सोडून दिले पाहिजेत. सडलेली, पिकलेली पानं झाड 
फेकून देतं. आपणही आपापसांतील दूवेष, मत्सर असाच फेकून दिला पाहिजे. ” 

आईच्या या बोलण्याचा माझ्या मनावर फार परिणाम झाला. यानंतर आमचे 
अनेक रुसवे, फुगवे, भांडणे झाली; पण ती मिटलीही ताबडतोब. 


य्‌ 





एकदा माझ्यावर मोठा भयंकर प्रसंग आला. नेहमीप्रमाणे आम्ही मित्र गुपचूप 
एका आंबराईत धुसलो आणि दगड मारून आंबे पाडायला लागलो. तेव्हा लांब लांब 
मिशावाला रखवालदार सोटा घेऊन आमच्याकडे धावला. भय्याला पाहताच माझ्या 
साऱ्या मित्रांनी धूम ठोकली. पण मी आंबे चोरण्याच्या आनंदात पूर्ण बुहुन गेलो 
होतो. भय्याने मला एकदम पकडले 

“ चल, हे सारे आंबे झाडाला लावून टाक! माझे मनगट पकडून भव्या गुरगुरला 
मोठाच कठीण प्रसंग आला. आंबे झाडाला कसे लावायचे! स्वतःची सुटका करून 
घेण्यासाठी मी भय्याची खूप बिनवणी केली, रडलो, वडलांचे नाव सांगितले, लाच 
दद्यायला तयार झालो; परंतु त्याचे आपले एकच म्हणणे-“ आंबे झाडाला लावून दे! 

पाचसहा तास त्याने मला अडकवून ठेवले, तेव्हा मग कुठे माझी सुटका केली! 
आता त्या रखवालदार भय्याचे मला मोठे कौतुक बाटते. 

जादुगाराचा खेळ मला फार आवडायचा. पण मी केवळ प्रेक्षकाची भमिका घेत 
नव्हतो. डोंबाऱ्याने प्रेक्षकांतून एखादया छोकऱ्याला पुकारले, कीं मी उड्या मारत 
धावत जाई! यात मला मोठा पराक्रम वाटे. त्याचे ते सवालजबाब, ते भयंकर 
आवाज, डमरूची डमडम, प्रेक्षकांचे खदखदून हसणे-हे सारे मोठे रोमांचकारी 
होते. जादुगार माझ्या पाटलोणीच्या खिशातून रुपये काढायचा आणि आपल्या डन्यात 
खणखण वाजवत टाकायचा. पैशाचा असा पाऊस पाडणारा जादुगार मला प्रत्यक्ष 
देवदूतच बाटला. परंतु एका प्रश्‍नाचे उत्तर मला सापडले नाडी. पैसा निर्माण करण्याची 
इतकी अचाट शक्‍ती असणाऱ्या माणसाने लोकांपुढे एकेक पैशासाठी हात का 
पसरावेत? आईने मला सांगितले, “ बाळ, जादूनं पैसे निमीण होत नाहीत. ही सर्व 
हातचलाखी.” पंण ती तरी कशी करायची ! ते शोधण्यासाठी मी जादूची पुस्तके 
वाचली. त्यांमध्ये अदृश्य होण्याची एक किमया सांगितली होती. जालियनवाला बाग 
आणि भगतसिंग यांची चर्चा आमच्या मित्रमंडळात चालायची. माझ्या काही मित्रांना 
जमवून मी किशोर-क्रांतिकारकांचे गुतत मंडळ स्थापन केले होते. अदृश्य होण्याचा हा मार्ग 
मला फार पसंत पडला. या जादूने भगतसिंगाप्तारख्या प्रिय नेत्यालाही वाचवता येईल ! 
उपाय असा होता--अमावास्येच्या रात्री एक काळे मांजर मारून त्याचे चामडे 
तयार करायचे व ते जवळ ठेवायचे. त्याप्रमाणे मी केले. परंतु हे चामडे जवळ 
ठेवल्यावर कोणीच अदृश्य होऊ शकला नाही. क्क आम्ही खूप निराश झालो. 

बालपणच्या आठवणींतील परम क्षण म्हणजे मी गुरूचा आदेश मानून स्वतःला 





-) 


विहिरीत झोकून दिले तोच ! आमचे शिक्षक शालेय बिषयांबरोबर आम्हांला ज्वलंत 
देशभक्तीचे आणि उज्ज्वल चारित्र्याचे पाठ देत असत. देशभक्त कोण होऊ शकतो ! 
ज्याच्याजवळ ताकद, हिंमत आणि समर्पणाची भावना आहे तोच ! 

एकदा ते आम्हांला शहराबाहेर दाट आंबराईत एका बिहिरीजवळ घेऊन गेले. अंधारी 
रात्र होती. त्यांनी मला बिहिरीच्या काठावर उभे केले व म्हटले, “चल, मार उडी ! * 

खाली काळाकुट्ट अंधार होता. मी दोनदा खाली बाकलो आणि तसाच थबकलो. 
मनात भयाची लढाई चालू होती. एकदा बाटत होते, मागे फिरावे ! पण एक क्षण 
असा आला--मी सगळ्यावर मात केली. गुरुजींनी तिसर्‍यांदा खाली उडी मारण्याचा 
आदेश दिला आणि त्याच क्षणी मी धाडकन स्वतःला त्या खोल अंधारात झोकून दिले. 

त्या अविस्मरणीय क्षणाने मला जीवनभर पुरेल इतका आत्मविश्‍वास माझ्या ठिकाणी 
निर्मीण केला. 


का 


र १ क! 1. अच 
च्या >; शू. रू, न र अण्यान्बहन हे! ह 


टे ष्द क व 


न 





अभ्यास : 

१, थांबा झामटे यांनी सांगितलेल्या आठवणींपैकी तुम्हांला कोणती आठवण विशेष 
आबडली ! का! 

२. देशमक्त होण्यासाठी कोणत्या गुणांची आवश्यकता असते ! 

१. ' पराभव झाला तरी त्या पराभवाच्या तढाख्यानं खचून न जाणं द्देच खरं जीवन होय! 
अशी मार्गदर्शक वाक्ये या पाठात आणखी भाहेत. ती शोधन काढा व टिपून ठेवा. 

४. रखवालदाराच्या तावडीत सापडल्यानंतर त्या दोघांचे काय बोलणे झाले असेल याची 
कल्पना करून एक लहानसा संवाद लिहा. 


छि 





गावचा ओढा 





व्यंकटेश माढगूळकर (जन्म : १९२७,) यांनी कथा, कादंबरी, नाटक इत्यादी विविध प्रकारचे 
लेखन केले आहे, त्यांची ' माणदेशी माणसे?, ' गावाकडच्या गोष्टी?, * घरदार?, 
' बनगरवाडी ' ही व इतर अनेक पुस्तके प्रलिद्ध आहेत. पुढील पाठ त्यांच्या ' घरदार? या 
पुस्तकातून घेतला माहे. | 
भपल्या गावच्या भोढ्याचे चित्रण त्यांनी किती आपुलकीने केले भाहे, ते पाहा 
पावसाळा साधून गावी निघालो तेव्हा प्रवासातच अशी इच्छा झाली, की गावचा 
ओढा आता भरून वाहात असेल; निर्मळ धारेत बसून अंधोळ कराबी. 
आजारी माणसाला जशी काहीबाही खाण्याची बासना होते, तसेच हे होते. मी काही 
गावाला फार वर्षांनी जात होतो अशातला प्रकार नव्हता. वर्षादोनवर्षांनी एखादी धावती 
भेट होतेंच, नाही असे नाही. पण गेल्या अनेक वषीत गावच्या ओढ्यात मी अंघोळ 
केली नव्हती. निर्मळ धारेत माशासारखे पोहून जवळ जवळ तप लोटले होते 
जो जो आठवण करू लागलो तो तो लहान लहान तपशीलही लागले 
आणि धारेत अंधोळ करण्याची इच्छा अनावर झाली. - माशांची रुपेरी अंगे पायांच्या 
तळयांना गुदगुल्या करू लागली. ओढ्याकाठच्या वनस्पतींचा थंड वास छाती भरून 
टाकू लागला. ओढ्यात स्नान करण्याची इच्छा फारच अनावर झाली. 
काही गावांच्या ओढ्यांना छान नावे असतात. 'कापूर ओढा, भाकर ओढा!, 
“लांडोर ओढा? अशी काही नावे मला आता आठवतात. आमच्या ओढ्याला असे 
काही नाब नाही. त्याचे नाव कुणी ठेवलेच नाही. ही एक उणीव राटून गेली आहे 
खरी. उगीच आपला ओढा म्हणून गुणच तेवढा सांगण्यात मतलब नाही. आमच्या 
ओढ्याचे पात्रही रुंद नाही. 
गावापासून दोन-अडीच मैलांवर असलेल्या पाटलाच्या तालीत त्याचा जन्म झालेला 
आहे. ताल मोठी आहे. पाटलाने आपल्या रानात डोंगराएवढी ताल टाकली आहे, असे 
लोक अपू्वीईने बोलतात. तालीतून जन्म घेणाऱ्या या ओढ्याला आजूबाजूच्या लहान 


षु 








ओहळा-नाल्यांनी मोठेपणा दिला आहे. काळघा रानातून, तांबड्या रानातून, माळरानातून 
मिळबलेली. जलसंपत्ती या सगळ्या मंडळींनी उदार मनाने ओढ्याला दिली आहे. 
भादरपदाच्या महिन्यात दणक्या पाऊस झाला, की पाटलाची ताल तुडुंब भरे आणि मातीत 
रंगून तांबडालाल झालेला पाण्याचा लोंढा वाळूत झिरपत, वाळूला पुढे लोटत धावू लागे. 

ओढधात अंघोळ कणयची इच्छा मी पुरी तर करणार होतोच; पण गावालगतच्या 
पाणबठ्याऐवजी मी ऐन दुपारी पांढऱ्या खडकावर जाऊन कपडेही धुणार होतो 
स्वत:चे कापडे स्वत:च्या हातांनी धऊनही मला फार दिवस झाले होते. गावात पोचलो 
की पहिली अंधोळ पांढऱ्या खडकावर जाऊन करायची, हा बेतही मी मनाशी पक्का 

च्छ धारेतल्या थंड पाण्यात पडून कितीतरी वर्षे लोटली ! आता गावी , 
गेल्यागेल्या पहिली अंघोळ पांढऱ्या खंडकाजवळच्या ओढ्यात करायची. अंगावरचे 
कपडे आपल्या हाताने पांढरेफेक धुऊन उन्हात कडक वाळबायचे ! ओल्या वाळूत 
लहान झरा काढून त्याचे पाणी ओंजळीने प्यायचे. उंबराची उंबरे खायची; पिंपळाची 
पिंपरे खायची, पिंपरणीच्या पानाची पिपाणी करून वाजबायची. शेवाळाखालचे 
मासे हाताच्या चंबूत धरता येतात का हे पाहायचे ! 

गावात पोचलो आणि सकाळी उठल्याउठल्या आईला म्हटले, “मी आज अंघोळीला 
ओढ्याला जातो; पाणी नको तापवूस ! ओढ्यात अंघोळ करून फार दिवस झाले. ” 

आई म्हणाली, “ ओढधाला पाणी नाही रे बाबा, विहिरीला जा पोहायलाच जायचं 
तर ] रि 

मी आश्‍चयाने विचारले, “ ओढ्याला पाणी नाही ?” 

“ नाही. चिमणीला पिण्यापुरतंसुद्‌धा नाही. ” 

मला या गोष्टीचे नवल वाटले. प्रत्यक्ष डोळयांनी पाहावे म्हणून मी घराबाहेर 
पडलो. ओढ्याकडे आलो. काठावर उभा राहून ओढ्याकडे पाहिले आणि पूर्वी 
सुस्थितीत पाहिलेल्या मित्राला दहाबारा वर्षांनी दुःस्थितीत पाहिल्यावर जसे वाटावे तसे 
मला बाटले! दृष्टीच्या टप्प्यात येत होता तेवढा सगळा ओढा कोरडा ठणठणीत होता. 
पलीकडे असलेल्या टाकाऊ रानातील माती वाहून येऊन बसली होती आणि ओव्याचे 


पात्र अगदीच रोडावले होते. दोन्ही काठची निगुडी-तरवडाची, बाभळी-करंजाची 


झाडे कुठच्या कुठे नाहीशी झाली होती. दोन्ही काठ रखरखीत दिसत होते 
पाणवठ्यावरचा तो औदुंबर कुठे दिसत नव्हता. तो अरनत्यबृक्षसुदूधा आता अगदी 











द 


रोडावला होता. काळी माती बसून कठीण झालेल्या ओढ्यातून चालत चालत मी 
पार पांढऱ्या खडकापर्यंत गेलो. पुन्हा परत येऊन खाली पार महारवाड्यापर्यंत गेलो 
आणि उदास मनाने माघारी येऊन ओढ्याऐवजी घरच्या आडावर अंघोळ केली. 

“ आई, खरंच की ग, ओढ्याला पाणी नाही. पाणी नाही ते नाही, काठावरची 
झांडीही नाही ! 

&ब्याबा रे, अलीकडं माणसं लबाड झालीयत. देवधर्म, कुळाचार पाळीनाशी 
झालीयत. पाऊस गेला.” 

“ पाऊस अजिबात गेला?” 

“ पडतो, पण पूर्वीसारखा नाही. 

“पण आई, झाडं ग कुठं गेली?” 

“तोडली लोकांनी. निर्गुड्या-बाभळी लोकांनी जळणासाठी तोडल्या. सरपणाची 
फार बानवा बघ आपल्या गावाला. कमरेएवढं झुडूप झालं, की लोक आता त्यावर 
कुऱ्हाडीचा घाब घालतात. माझ्या लहानपणी किती झाडं होती गावाला ! आता काही 
राहिलं नाही. उनाड झालं सगळं गाब !” 

“ उंबरसुद्धा सरपणासाठी तोडला ?” 

“ ठुंबर फार जुना. ब्यंकटेशा, तो बठला. वठल्याबर त्याला ठेवून काये करायचं 
लोकांनी तोडून त्याचं सरपण केलं ! 

“मग आता पात्रसाळघातसुद्धा ओढ्याला पाणी येत नाही ?”' 

“येतं थोडं. लोंढा पुढं येतो आणि मागं कोरडं पडत येतं. ओढा आला म्हणून 
कुणी सांगाव आणि करिती पाणी आलं म्हणून पाहायला जावं, तोवर पाणी आटून 
जातं. चार दिवससुदृधा धार राहात नाही.” 

माझे मन मोठे उदास झाले. कुणाचाही र्‍हास पाडून मन उदास होतेच. त्यात 
माझ्या गावचा ओढा होता तो. आणि माझ्या किंती रम्य स्मृती त्याच्याभोवती होत्या ! 
त्याचे सगळे वैभव मी पाहिले होते आणि त्याची बिपन्न अवस्था पाहून माझे मन 
उदास झाले होते. . 

मीजेओहा आमच्या गावच्या प्राथमिक शाळेत शिकत होतो तेव्हा ओढ्याचे आणि माझे 
किती हितगुज होते ! बरोबरीच्या कुणाही मुलाशी भांडण झाले, की संध्याकाळी याच 
ओढ्याच्या बाळूत उभा राहून मी माझ्या प्रतिस्पर्ध्याला दूवंदूवाचे आव्हान देत असे 
या युद्धात कधी मी वाळू खात असे, तर कधी प्रतिस्पध्यीला वाळू चारत असे 


ि 





कुस्तीतील डावपेच मी याच वाळूत शिकलो. आठवड्यातून एक दिवस जो खेळाचा 
तास अंसे त्यात आम्हा मुलांचा घोळका घेऊन सोनार मास्तर याच वाळूत येत 

याच ओढ्यातील शिरगोळे गोळा करून माझ्या आईला मी स्वतः बनवलेली 
रांगोळी देत असे. त्या पांढऱ्याशुभ्र रांगोळीनेच आई अंगणात गोपद्मे काढत असे 
आणि सणासुदीच्या दिवशी तीच रांगोळी माझ्या, माझ्या भावंडांच्या पानांभोवती 
कमानी करत असे. 

याच ओढ्यांकाठच्या करंजीच्या करंज्या वेचून मी त्या गावच्या वाण्याला देत 
असे आणि त्याबदली मिळालेल्या चार-दोन पैशांवून चणेफुटाणे खात असे. आपल्या 





स्वतःच्या कमाईचे चणेफुटाणे भावंडांना देताना मला केवढा अभिमान वाटत असे | 
आणि याच ओढ्याच्या वाळूत माझ्या बडलांचे दहन झाले होते. ती जागा दिसताच 
माझ्या मनात कशी कालवाकालव होते. वाळूत पाय रृतवून मी अजूनद्दी कसा स्तन्ध 
उभा राइतो. चिरा व पणती नसलेली ही जागा माझ्या मनात कसा कल्लोळ उत्पन्न करते ! 
असा हा ओढा, त्याची काय ही अवस्था झाली | 
“ आई, गावाला ओढा नाही म्हणजे ते गाव ग कसलं ? आज ओढ्याकडं पाहून 
भला बाटलं, गावची शोभा नाहीशी झाली.” 
५ ॒बरं आहे रे बाबा; पण आता बुघ्याळचं तळं झालं आहे. आपल्या गावाला 


व 


नळाचं पाणी मिळणार आहे. नळाचं पाणी सारखं सुटेल, जमिनी पिकंतील., झाडंशुडे 
पुष्कळ होतील गावाला. पाच-दहा वर्षात गाव कसं हिरवंगार होईल, भरभराटीला 
येईल. आम'चं काय ! संपलं आता; पण तुम्हांला पाह्यायला मिळेल सगळं !/? 

घडामोडी, बदल हे होणारच. जुने नाहीसे होणार आणि त्या जागी नवे जन्म 
घेणार हा सृष्टीचा नियम आहे. त्याबदृदल माझी काही तक्रार नाही. पुढे येणारा 
हिरवा भविष्यकाळ मला पुखवतो आहे, अधीर करतो आहे. हा काळ काही फार दूर 
नाही. माझे डोळे उदघा खचितच निवतील; त्याबद्दल मला शंका नाही. पण 
तूत तरी माझे मन उदास झाले आहे ! 





अभ्यास * 

१. लेखकाने आपल्या गावच्या भोढ'पाबद्दल कोणकोणती माहिती दिली आहे ! 

२. ओढ्यातल्या अंघोळीशिवाय आणखी कोणत्या गोष्टी करायच्या असे लेखकाने ठरवले होते! 

३१. कोरडा भोढा पाहून लेखकाला काय वाटले ! 

४, त्या ओढ्याला पाहून लेखकाला कोणकोणत्या आठवणी झाल्या ! 

५. “जुने नाहीसे होणार आणि त्या जागी नवे जन्म घेगार हा सध्टीचा नियम आहे', हा 
विचार स्पष्ट करण्यासाठी तुम्ही कोणती ठदाइरणे दघाल ! 

६. ः्येकटेश माडगूळकर यांचे ' घरदार ! हे पुस्तक वाचा. 

७, या पाठातील ओढयाचे वर्णन लक्षात घेऊन त्याचे चित्र काढा. 


९ 


आमची शिल्लक 





ही. | लक्ष्मीबाई टिळक जुळे, ........ >... | 


स्रद्व्मीबाईहे टिळक (जन्म : १८६८, मृत्यू : १९३६.) कवी रेव्हरंड ना. बा. टिळक यांच्या 
या पत्नी. स्मृतिचित्रे ' या पुस्तकात त्यांनी भआपल्या जीवनातील आरवणी लिहिल्या आहेत. 
पुढील ठतारा ' स्मृतिचित्रे या पुस्तकातून घेतला आहे. 

पन्नास पाऊणशे बषीपूर्वीची ही कथा, त्या काळी लक्ष्मीबाईनी हौशी व दया या पोरक्या 
मुलींना आपल्या घरी ठेवून घेतले ब स्वतःच्या मुलीप्रमाणे त्यांना बाढवले, हा कथाभाग 
पुढील पाठात दिला आहे. 


एक दिवस पाऊस पडत होता. दत्व[च हौशी आपापल्या शाळांना गेली होती. टिळक 
शेकवायला गेले होते. घरी मी एकटीच होते. दाराशीच काही निवडीत बसले होते 

तो दाराशी एक मुलगी भीक भागायला आली. तिचा नुसता हाडांचा सापळा राहिला 
होता. मुलीचे डोके पाटीएवढे, अंगात काही त्राण उरलेला नाही. डोळयांत प्राण 
आलेला आहे. अंगावर एक जीण फाटके असे लज्जारक्षणापुरते हातभर कापड, हातात 
टिनपाट, अशी येऊन ती दारात पाबसात उभी राहिली. तिच्या तोंडावर डाग दिल्याचे 
ताजे बण दिसत होते. प्रथम मी तिला धरात घेतले व तिची विचारपूस करू लागले. 

तुला भीक मागायला आवडतं का घरात राहायला आतडतं! ” 

“ शीक मागायला. 

“तू माझ्याजवळ राहतेस का!” 

शीक हो. ग्र 

“तुला कोणकोण आहे?" 

“ कोणी नाहीत. सर्वांनी मला सोडून दिले आहे. माझं गावही फार लांब आहे.” 

अशा तऱ्हेने बोलणेचालणे झाल्यावर मी आपल्या मनाशी तिला ठेवून घेण्याचे 
ठरवले. तिला न्हाऊ घातले ब हौशीचे एक लुगडे नेसायला दिले. पण एवढ्यानेच 
तिचे स्वरूप किती पालटले ! 





१८ 





संघ्याकाळी मुले ब टिळक घरी आल्याबर ही मुलगी पाहून त्यांना कुतूहल वाटले 
“डू काय आहे? ११ 
“हे दुष्काळाचं चित्र आहे. मी हिला घेतली. 
“कशाला ! आपल्याला हौशी आहे, देवानं ही तारा दिली, आणखी....” 
५ आणखीही * दया? दिली, मला हिची दया आली व देवानंही हिच्याबर दया केली.” 
“ब्ररं, काही हरकत नाही. 
तिचे नांव दया ठेवले. 
थोडाच वेळाने शेजारपाजारच्या कित्येक खिस्ती बाया आमच्याकडे आल्या. 
“५ अहो साहेब, ही मुलगी कोणाची आहे, ठाऊक आहे का?” 
“नाही ! का?!” 
“अहो, ही मांगाची आहे ना!” 
“यग १77 
तुम्हांला काही नाही वाटत त्याचं १” 
“ काही नाही. का? आम्हांला मांग, महार, जराम्हण वगैरे सगळे सारखेच आहेत. 
“तुम्ही आमच्याही पुढे गेलात. आम्हांला नाही चालायचं हे. ं 
असे म्हणून त्या बाया गेल्या ब पुढे कित्येक दिवस त्यांनी आमचे धर वर्ज्य केले! 
टिळकांनी मात्र यापुढे घरात महार, मांग वगैरे सर्वे जातींचे कामगार ठेवण्यास 





सुरुवात केली. 


दया आल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी एक पोक्त वयाची मांगीण टिळकांशी 


भांडायला आली. 


दया भीक मागत मागत हवा म्हातारीकडे गेली होती. म्हातारीने तिला आसरा 


दिला. दया भीक मागून आणायची. म्हातारी तिला घरात राहू दघायची ब दोघींचे 
पोट दयेच्या भिकेवर चालायचे. 


“ तिला तुमच्या घरी येऊन किती दिवस झाले? " 
“ आठ दिवस.” 
“ तेबढधावर तिजवर मालकी हक्‍क त्यापन करतेस काय ! अन्‌ हे. डाग कुणी दिले 


तिच्या गालांवर !” 


४ मला ठाऊक नाही. ” 


“खोटं बोलतेस येरडे ! डाग दोन-तीन दिवसांचे दिसतात. खर सांग, नाहीतर 
श्र 


तुला पाठवतो तुरुंगात खडी फोडायला. 
हो ना करता करता ती कबूल झाली, की पोरगी भरपूर भीक आणीना, तेव्हा 
तिच्या गालाला उलिसंक कोलीत लावलं. मग मांत्र टिळक फारच संतापले व म्हातारी 
दोन्ही मुली शाळेत जाऊ लागल्या. दोघींनाही एकाच वर्गात घातले. हळूहळू त्या 
मराठी तिसरीत गेल्या, आम्हांला हया मुलींकडून काडीचाही त्रास झाला नाही. त्यांनी 
चोरी, लबाडी वगैरे कधीच काही केले नाही. घरात अगदी घरच्यासारख्या त्या बागत. 
शेण लावणे, खरकटे हात धुणे बौरे गोष्टी न सांगता शिकल्या. चटण्या, कोशिंबिरी, 





पापड, लोणची त्यांना करता येऊ लागली. स्ैपाकातसुदृधा त्या हुशार झाल्या. 
पुढे पुढे दुष्काळाचे स्वरूप फारच उग्र भासू लागले. त्यातच मिशनला काही 
तट आली, का काही झाले; पण त्यांनी बोर्डिगमधून काही मुले काढून टाकली. गावात 


१२ 


जिकडे तिकडे खळबळ उडाली. मुलांना कुठेच काही आधार नव्हता. हुगंधराव 
करमरकरांनी टिळकांना ही बातमी येऊन सांगितली. टिळकांना आधी ह्याबद्दल 
काही माहिती नव्हती. ही बातमी ऐकून टिळकांना फारच वाईट बाटले. ते मजकडे 
आले व म्हणाले, “ अशीच बावीस मुलं मिशननं एकाएकी आपल्या शाळेतून काढून 
टाकली आहेत. ती अन्नान्न करून मरतील. आता काय करायचं!” 

त्या दिवशी आमच्याजवळ शिल्लक सव्वा रुपया व धरात साठवणीत सन्वाशेर 
ज्वारी होती. पण आमची मोठ्यात मोठी शिल्लक म्हणजे देवावरचा विश्‍वास. ती मात्र 
अगदी भरपूर होती. आम्ही दोघांनी जमिनीवर आपली मस्तके ठेवून मनोभावे परमे- 
श्‍बराची प्रार्थना केली. नंतर दोघांनी एकमेकांना वचन दिले, की आपले अन्न व ह्या 
मुलांचे अन्न ह्यांत काहीच फरक करावयाचा नाही. जी काय ज्वारी-बाजरीवी 
भाकरी मुलांना मिळेल तीच आपणही खायची ! 

दत्तूला आम्ही आमच्याजवळ बोलावून घेतला. त्याला सांगितले, “ बाळ, पाहा, 
तुझे भाऊ आज उपाशी रानावनात फिरत आहेत. आम्ही त्यांना आपल्या घरी 
आणणार आहो. ते जे खातील ते तुला खावं लागेल. खाशील ना?” 

दत्तू म्हणाला, धु हो, मी त्यांच्याबरोबरच जेवीन, खाईन. भांडणार नाही. शि 

आणि पुढे मुले आणल्यावर ती जाईपर्यंत ती खात तेच अन्न दत्वने खाल्ले ब 
आपले वचन पाळले. 


ठलिसंक -किंचितसे, अगदी थोडे; कोलीत - पेटवलेले लाकूड; हाडाचा सापळा होेणे- 

अंगावर मुळीच मास नसणे 

हळ 

अभ्यास : 

१. भीक मागायला आलेली मुलगी कशी होती! त्या मुलीबद्दल काय काय सांगितले 
आहे! तिचे नाव ' दया! असे का ठेवले ! 

२. आपली परिस्थिती चांगली नसतानाही लक्ष्मीबाईंनी दयेला आशय का दिला 

३. मांगीण टिळकांबरोबर का भांडायला आली ! या मांडणाचा शेवट कसा झाला ! 

४. लक्षमीबाईंच्या परात दया कशी बागत होती ! 

५. बोर्हंगातील मुले टिळकांनी आपल्या घरी का आणली ! 
५ हरे दुष्काळाचं चित्र आहे, ' असे कोणी म्हटले! का! 

- ७. “पण आमची मोठ्यात मोठी शिल्लक म्हणजे देवावरचा विश्‍वास? असे लक्ष्मीबाईंनी 

का म्हटले आहे! 











$! 


फुलपाखरू. 


४, वि. स. खांडेकर 





वि. स. खांडेकर (जन्म : १८९८; मृत्यू : १९७६,) यांनी लघुकथा, लघुनित्रघ, कादंबरी इत्यादी 
विविध प्रकारचे लेखन केले आहे. ' नवा प्रातःकाल', ' उल्का ', ' मंदाकिनी ' इत्यादी त्यांची 
अनेक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. भारत सरकारने त्यांना * पद्मभषण ' ही पदवी देऊन त्यांच्या 

हित्यसेवेचा गौरव केला आहे. * फुलपाखरू? हा लघुनिबंध त्यांच्या “मंज्घार' या लघु 
निबंघसंग्रहातून घेतला आहे 

तुम्हांला जशी फुलपाखरे आवडतात, तशीच ती खांडेक्रांनाही आवडतात; नव्हे. स्वतःचा 
मोठेपणा विसरून तेही फुलपाखराला पकडण्यासाठी त्याच्या मागे घावत सुटतात, हे वाचून 
तुम्हांला मोज बाटेल 





आज सकाळी एक चमत्कार घडला. मी एकदम पाच-सहा वषौचा लहान मुलगा 
झालो. 

आयुथ्यात असे काही क्षण येतात, की त्या वेळी प्रौढ मनुष्याला बाळपणाची धुंदी 
चढते. आज सकाळी माझे तसेच झाले. अकरा वाजता एका संस्थेच्या कार्यकारी 
मंडळाची सभा आटपून मी घराकडे वळलो. अंगणात जे पहिले पाऊल टाकले ते 
तिथेच खिळून राहिले. माझ्या स्वागताकरता एक फुलपाखरू तिथे भिरभिरत नृत्य करत 
होते. जणू काही पुष्पसृष्टीतले चिमुकले विमानच ! त्याचे ते चिमणे पोपटी पंख, त्या 
पंखांवरले ते इबले-इबले काळे ठिपके आणि या दोन रंगांना उठाब देणाऱ्या त्याच्या 
शरीरावरच्या अनेक रंगांच्या छटा पाहून मी थक्क झालो. जबाहिर्‍्याच्या दुकानात 
दिसणाऱ्या दागिन्यांकडे मी आजपर्यंत कधीच निरखून पाहिले नाही. पण या फुलपाखराचे 
ते. अद्‌भुत सौंदर्य मी अधिऱ्या डोळांनी टिपत होतो, माझ्या मनात लपवून ठेवत 
होतो. पण पुढल्याच क्षणी रातराणीच्या सुगंधाप्रमाणे ते अचानक गुप्त होत होते 

त्या चिमण्या फुलपाखराचे रंग पाहून मला वाटले, जिच्यावर इंद्रधनुष्याची तोरणे 
उभारलेक्षी आहेत, जिच्या घाटाच्या पायऱ्या कुबेराच्या भांडारांतल्या नवरनांनी 


१४ 


घडवलेळ्या आहेत अशा कुठल्यातरी स्वर्गीय नदीच्या परिसरात या फुलपाखराचा _ 
जन्म झाला असावा ! 

आमच्या अंगणात येऊन ते का खेळत आहे, हेच मला कळेना. तशी काही 
आमच्या घराभोवती बाग नाही किंवा सुंदर फुले नाहीत. त्याला आकर्षण वाटावे असे 
इथे काहीच नाही. तरीही ते वेडे स्वतःभोवती सर्कशीतल्या मृत्युगोलात मोटार-सायकल 
फिरवणाऱ्या साहसी खेळाडूप्रमाणे पुन्हा पुन्हा वळत आणि फिरत राहिले आहे 

त्याच्याकडे पाहता पाहता मी भान बिसरून गेलो. त्याला धरण्यासाठी त्याचा 
पाठलाग करू लागलो. अंगण उघडे आहे आणि रस्त्यावरून जाणारी-येणारी माणसे 
फुलपाखरू पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका वयस्क माणसाकडे पाहून हसत आहेत 
याची मला कल्पनाच नव्हती. त्या फुलपाखराला पाहिल्यापासून मी एका नबन्या जगात 
प्रवेश केला होता. तिथे फक्त आम्ही दोघेच होतो. ते फुलपाखरू अनेकदा माझ्या इतके 
जबळ आले, की मी त्याला सहज पकडू शकलो असतो. पण माझा हात ज्या क्षणी 
पुढे होई त्या क्षणी ते दूर गेलेले असे. ते हृतत करीत जणू काही माझ्या हृददीत येत 
होते आणि मला हुलकाबण्या दाखवून पुन्हा सुरक्षितपणे आपल्या हद्दीत परत जात होते 

त्याने किती वेळा मला अशा गोड हुलकाबण्या दिल्या याची गणतीच करता येणार नाही 

त्याला सोडून मला घरात जाववेना. मी त्याच्याकडे पाहात उभा राहिलो आणि 
कुठल्या क्षणी ते भुरेकन दूर गेले तेही मला कळले नाही ! गाण्याची एखादी 
अतिमधुर लकेर कानावर पडावी आणि लगेच विरून जावी तसे मला झाले ! 

ते फुलपाखरू मी पाहिल्याला आता बारा तास झाले आहेत. रात्रीचे अकरा 
वाजले आहेत. दिवसा एखादया अबखळ पोराप्रमाणे हुंदडणारे हे धर शांतपणे झोपी 
गेले आहे. ते नाना प्रकारची स्वप्ने पाहात आहे. पण मी मात्र माझ्या अंयरुणावर 

कुशीवरून त्या कुशीवर वळत पडलो आहे. खिडकीतून आलेल्या चांदण्याने 
माझ्या उशीला नवा सुंदर जाळीदार अभ्रा चढबला आहे. पण त्याचे सौंदर्य मला 
मोहवू शकत नाही. मला राहून राहून त्या फुलपाखराची आठवण होत आहे. 

ते या वेळी कुठे असेल ! दमून झोपले असेल ! फुलपाखरे झोप कशी घेतात £ कुठे 
घेतात ? मला जशी त्यांची आठबण होत आहे, तशी त्याला माझी आठवण होत 
का? ते कधी मला दिसेल का? दिसले तर तेच हे फुलपाखरू म्हणून मला ओळखता 
येईल का? या विशाल विश्‍वात कुठेतरी त्याचा जन्म झाला; कुठेतरी माझा झाला ! 
आज दुपारी योगायोगाने आमची दोघांची भेट झाली. पण ती पुन्हा कधी होईल का? 


१५ 











ती होवो अयवा न होवो, त्या फुलपाखराला मी कधीही विसरू शकणार नाही. ते 
जागेपणी मला दिसणार नाही; पण ते निश्‍चित माझ्या स्वप्नात येईल. 
मनुष्य स्वप्नांवर जगतो तो काय उगीच ! 


हित ग 

जवाहिर्‍या - रत्नांचा न्यापार करणारा; कुबेर -इंद्राचा खजिनदार; परिखर -भोकतालची जागा, 
प्रदेश. 

य: 


अभ्यास ! 

१, फुलपाखराला चिमुकले विमान का म्हटले आहे! 

२. स्वर्गीय नदीच्या परिसरात फुलपाखराचा जन्म झाला असावा, असे लेखकात का बाटते ! 

३. “ मनुष्य स्वप्नांवर जगतो तो काय उगीच |? -असे लेखक का म्हणतो ! 

४. फुलपाखरू लेखकाच्या स्वप्नात आले अशी कल्पना करून त्या दोहोंमधील संबाद लिहा 
कै» ल 


१ 





प्रा, भा. श्री, परांजपे (जन्म : १९१४.) हे नागपूर येये मराठीचे प्राध्यापक आहेत. 
' वसंताच्या खुणा? हा त्यांचा कथासंग्रह प्रसिदध आहे. 

मिक्षंना उपास पडतात हे पाहून सुकेशिनीचे अंतःकरण कळवळले. त्यांना पोटभर जेवता 
यावे यासाठी सुकेशिनीने कसा त्याग केला, ते या कवेत वाचा. 


त्या मुलीचे खरे नाव सुकेशिनी नव्हे. तिचे नाव होते नंदिनी. पण लोक तिला 
' सुकेशिनी ' म्हणत. तिलाही ते नाव फार आवडे. 

लोक तरी काय तिला उगीच सुकेशिनी म्हणत नव्हते. तिचे केस होतेच तसे 
सुंदर, लांबसडक आणि पिंगट रंगाचे. ते केस तिच्या पाठीवर कंबरेपर्यंत रुळत असत 
आणि त्यावर उन्हाची किरणे पडली म्हणजे चमचम करीत. ती वेणी कधीच घालत 
नसे, तर उलट ते केस तसेच पाठीवर मोकळे सोहन चालणे तिला फार आवडे; आणि 
खरे सांगायचे तर ते तिला शोभूनही दिसे. र 

बिचारी सुकेशिनी ! तिचे आईबाप तिच्या लहानपणीच वारले होते. घरात एका 
म्हाताऱ्या आजीशिवाय मायेचे दुसरे माणूस नव्हते. तिचे वडील एके काळी फार 
श्रीमंत होते. तसेच ते दयाळू होते. त्यांच्या दानधमीची कीर्ती कितीतरी दूरपर्यंत 
पसरली होती; पण त्यांच्या या दयाळूपणामुळेच त्यांना आपल्या मुलीसाठी मात्र 
काहीच पैसा शिल्लक ठेवता आला नव्हता. नाही म्हणायला सुकेशिनीला एक मोठी 
देणगी त्यांच्याकडून मिळाली होती--ती म्हणजे मनाचा दयाळूपणा. पुकेशिनी गरीब 
होती, तितकीच दयाळूडी होती. ती कुणाचे शिवण करी; तर कुणाचे टिपण-कशि- 
दाचे काम करी. वस्त्र विणून ते बिकायला नेई. आजीच्या नकळत पहाटे उठून 
एखादघा घरचे दळणही उरकून येई. झाडाला पाणी घालायचे काम तीच करी आणि 
नदीवर पाणी आणायलाही तीच जाई. एखादे गरिंबाचे मूल धावता धावता रस्त्यात 
पडले तर हातातली घागर बाजूला ठेवून ती धावत जाई व त्याला उचलून घेई. दोन 


१9 


गोड शब्द बोलून त्याचे रडे थांबवणारी जर कुणी असेल तर्‌ ती सुकेशिनीच. अशा 
गोड व दयाळू स्वभावाची सुकेशिनी सर्वांची फार आवडती होती. त्या सवौचा 
तिच्यावर तसाच लोभ होता. पण हो, एक सांगायचे राहिले. त्या गावात एक व्यक्‍ती 
अशी होती, की जिला सुकेशिनीचे हे कौतुक पाहवत नसे. 

त्या मुलीचे नाव होते केशिनी 

ती एका श्रीमंत सावकाराची मुलगी होती. तिच्या अंगावर सोन्याचे व हिऱ्याचे 
पुष्कळ दागिने होते. ती मोठी गर्विष्ठ मुलगी होती. त्यामुळे तिच्याशी फारसे कुणी 
ब्रोलत नसत. या केशिनीचे केस अगदी छोटे होते. मुली तिची नेहमी चेष्टा करीत 
व म्हणत, “तू आहेस नुसती केशिनी अन ही आहे सुकेशिनी. ” केशिनीला 
पुकेशिनीचा राग येई तो यामुळेच 

पण एके दिवशी नदीच्या काठावर सुकेशिनी आली तेव्हा केशिनीने तिलाच हाक 

मारली, “ अग ए नंदिनी..." 

केंशिनी नेहमीच सुकेशिनीला ' नंदिनी ' या नावाने हाक मारत असे. ' सुकेशिनी ' 
या नावाने हाक मारणे तिला आवडत नसे. सुकेशिनी हसली व म्हणाली, “ मी सुकेशिनी 
आहे बरं का !'* असे म्हणता म्हणता तिने आपल्या मऊ मऊ केसांवरून बोटे फिरवली 

केशिनीला वाटले, सुकेशिनी म्हणते आहे, “ बघ, किती छान केस आहेत माझे ! 
नाही तर तुझे आहेत का इतके लांब अन मऊ?” 

आता त्यांवर सूर्याचे किरण पडले होते. त्यामुळे तर ते अधिकच सुंदर दिसत होते 

केशिनीला त्या केसांचा हेवा वाटला. कितीतरी वेळ ती त्या केसांकडे पाहात 
राहिली. काही वेळाने ती काहीशा आर्जवाने म्हणाली, “ सुकेशिनी, मला देतेस 
हे केस? मी तुला त्याबद्दल पैसे देईन. आई म्हणत होती, की सुकेशिनीला पैसे 
हवेचं असतील; कारण सुकेशिनी गरिबाची पोर आहे. " 

पाहिलेत ना, केशिनीला आपल्या श्रीमंतीचा केजढा गर्व होता तो! सुकेशिनीला 
अर्थातच तिच्या या बोलण्याचा मनातल्या मनात राग आला; पण तिने 
दाखत्ला नाही. मान वळवून दुसरीकडे पाहिल्यासारखे करत ती म्हणाली, “ऊं 
इथं हवे आहेत कुणाला तुझे पैसे!” असे म्हणून तिने आपली घागर घेतली व ती 
घराकडे जायला निघाली 

घरी जाता जाता ती आंबराईच्या रस्त्याने निघाली. परवापासून त्या आंबराईत 
भगबी वस्रे नेसलेला संन्याशांचा जमाव दिसत होता. तो अदघापि तसाच तळ 


१ 











ठोकून बसलेला होता; पण त्यांची तोंडे किती पुकल्यासारबी दिसत होती! काल 
त्या संन्याशांना गावात भिक्षा मागत हिंडताना पुकेशिनीने पाहिले होते. मग त्यांची 
तोंडे आज अशी पुकल्यासारखी का! त्यांना गावात भिक्षा मिळाली नाही की काय? 
हा बिचार मनात येताच ती दयाळू मनाची सुकेशिंनी विषण्ण झाली. आपल्या गावात 
संन्यासी यावे आणि त्यांना खाण्यापुरते अन्न मिळू नये, ही गोष्ट सुकेशिनीला 
लाजिरवाणी वाटली. ती आजीजवळ जाऊन म्हणाली, “ आजी, मधा आंबराईतन परत 
येताना मला कालचे ते संन्यासी दिसले. त्यांना आज दोन दिवस झाले, जेवायलासुदृधा 
मिळालेलं दिसत नाही. आपल्या गावात असं कुणी येऊन उपाशी राहावं, हे किती 
बाईट आहे, नाही ?” 

आजी म्हणाली, “ हो, पण गावातल्या 
करायला ?” 

सुकेशिनी म्हणाली, “ का बरं ? त्यांनी नाही केला म्हणून आपल्याला नको का 
करायला ! ” 

£ पुण आपल्याजवळ इतके पैसे तरी कुठं आहेत ! ” आजी म्हणाली. 

सुकेशिनीला केशिनीच्या म्हणण्याची आठवण झाली आणि ती हसून म्हणाली 
“का बरं, पैसे न मिळायला काय झालं ! मनात आणलं तर तेही मिळतील. सांगू कसं 
ते? हे बघ, माझे केस केशिनी मागत होती. पैसेपुदूधा देईन म्हणाली. मग देऊ का 
केस! आणू का पैसे?” 

आजी काही बोलली नाही. ती नुसतीच सुकेशिनीकडे विस्मयाने पाहात राहिली 
पण आजीला कसे खूष करावे हे सुकेशिनीला चांगले माहीत होते. तिने आजीच्या 
गळधाला प्रेमाने विळखा घातला आणि आर्जवाच्या स्वरात म्हटले, “बोल ना ग आजी 
सांग ना, मी यात काही वाईट का प्षुचवते आहे ! माझे केस काय, गेले तसे पुन्हा 
येतील; पण असलं पुण्याचं काम करायची संधी पुन्हा मिळायची नाही. बाबा तर नेहमी 
म्हणत, “ धन काय पुन्हा झिळेल, पण पुण्य करण्याची संधी पुन्हा मिळत नाही.'....'” 

आजी काहीशी हसली व सदूगदित होऊन म्हणाली, “ त्‌ तरी आपल्या बापाचीच 
लेक आहेस की! मी नाही म्हटलं म्हणून माझे थोडंच ऐकणार आहेस? त्यान घरात 
होतं नव्हतं ते सारं दान केलं अन्‌ वही आता आपले केस विकायला निघालीस ! ” 

आजीची कशीबशी का होईना, संमती मिळाली हे पाहून पुकेशिनीला फार आनंद 
झाला. त्या आनंदाच्या भरात आपला सुंदर केशसंभार केव्हा काढला गेला, तें तिला 





साऱ्याच लोकांनी नको का असा विचार 











१९ 


कळलेसुद्‌धा नाही. सुकेशिनी आपले केस घेऊन धावत धावत केशिनीकडे गेली 
पण केशिनीला गर्व चढला. ती म्हणाली, “ मला नक्रोत हे केत.” 

केशिनीच्या आईने मात्र ते ठेवून घेतले व सुकेशिनीला पैसे दिले 

काही वेळाने सुकेशिनीच्या आजीने खीर बनवली व त्या दोषीजणी ते ख्रिरीचे 
भांडे घेऊन आंबराईत गेल्या. पाहतात तो काय, संन्याशांचा जमाव आता जायच्या 
तयारीत दिसत होता. 

काय करावे सुकेशिनींला सुचेना. तिच्या ओठातून एक हुंदका मात्र बाहेर पडला. 





त्यांतल्या एका संन्याशाने तो ऐकला. तो थांबला. जबळ येऊन त्याने तिला विचारले, 
४४ बाळ, का रडतेस फि 

आजी म्हणाली, “ भुकेल्या पोटी जायला निघालात म्हणून तिला रड आलं आहे 
हे बघा, हिनं तुमच्यासाठी मुद्दाम एवढी खीर करून आणली आहे.” असे म्ह्णून 
आजीने केस काढल्यापासूनची सारी गोष्ट त्या संन्याशाला सांगितली. 

तो संन्यासी कोण होता £ सर्वसंगपरित्याग करून संन्यासी झालेले भगवान 
गौतम बुद्ध होते ते ! आपल्या शिष्यांसह ते राजगृहाला चालले होते; परंतु मध्यंतरी 
काही आजारामुळे ते सारे. जण दोन दिवस त्या गाबच्या आंबराईत उतरले होते. 
दोन दिवस ते गावात हिंडले; पण त्यांना भिक्षा मिळाली नव्हती. गावातल्या लोकांनी 
त्यांची चौकशीसुद्धा केली नव्हती. आणि आता ही दहाबारा वर्षांची मुलगी 
आपल्या गावाला लागलेला हा कलंक पुसून टाकण्यासाठी आपले केत विकून या 
भिक्षुकांसाठी जेवण घेऊन आली होती. स्वतःचे केस विकून क्षुधितांना अन्न देण्याच्या 
तळमळीने स्वतःचे खुंदर केस कापुन घेणारी ती दयाळू मनाची पोर! तिला 
पाहून भगवान बुद्ध अत्यंत संतुष्ट झाले. त्यांनी तिला प्रेमाने जवळ घेऊन तिची पाठ 
थोपटली आणि म्हटले, “सुकेशिनी, तू खरोखरच सुकेशिनी आहेस. 

बोलता बोलता भगवान बुद्धांनी तिच्या मस्तकावरून प्रेमाने हात फिरवला 

आणि असे म्हणतात; की भगवान बुद्धाच्या नुसत्या हस्तस्पर्शाबरोबर पुके- 
शिनीच्या मस्तकावरून केस पुन्हा खळखळत्या जलधारेसारखे धावत कमरेपर्यंत 
खाली आले. तेच ते लांबसडक आणि पिंगट वणीचे केस ! 


ल 





१. केशिनी ब सुकेरि 
२, सुकेशिनी स्वतःचे 

*“ _ कसे वळवले! 

३. सुकेशिनी ब तिची आजी आंबराईत गेल्यावर कोणकोणत्या गोष्टी घडल्या! 

४. नेंदिनीला सुकेशिनी का म्हणत! तिला नंदिनी म्हणून हाक मारणारी कोणती व्यक्‍ती होती ! 

५, ' तू तरी आपल्या बापाचीच लेक आहेस की. '-हे कोण म्हणाले ! कोणाला? का! 

६. सुकेशिनीच्या स्वभावावद्दल पाचसहा ओळी लिहा, 





दैदर केस विकायला का तयार झाली ! त्यासाठी तिने आजीचे मन 


क क 


र 





सुपारीबागेची सहल 








श्री. ना. पेंढसे (जन्म : १९१६.) हे प्रामुख्याने कार्दबरीकार असले तरी यांनी काही कथा 
ब नाटकेही लिहिली आहेत. यांच्या लेखनात कोकणातील जीवनाचे प्रतिबिंब उमटलेले 
आढळते. त्यांच्या ' एल्गार ?, “ हृद्‌दपार , ' हत्या! या व आणखी काही कादंबऱ्या प्रसिद्ध 
आहेत. पुढील उतारा त्यांच्या ' हद्दपार? या कादंबरीतून घेतला आहे. 

सहलीस जायचे म्हणताच तुमची कोण धांदल व गडबड उडून जाते याचा तुम्हांला भनुभव 
आहे. शाळेतील मुलांच्या अशाच एका सहलीचे वर्णन या पाठात केले आहे, 


दुर्गश्‍वराच्या आसमंतात अनेक रम्य स्थळे आहेत; पण पिकते तिथे विकत नाही. 
पुण्यामुंबईकडील पाहूणा दुर्गेश्‍वराचे तीन मैल लांबीचे बाळबंट पाहून थक्क होतो. 
श्रीकेशवराज येयील निसगीचे रम्य, भव्य स्वरूप पाहून आदराने नग्न बनतो; पण 
दुर्गरवराला याची दाद नाही. 

तांबडीचा गोंड नि मैरीचा कोंड यांच्या बरोबर मध्ये सर्वात उंच टेकाडावर सुपारी- 
बाग आहे. सुपारीबाग म्हणजे दुर्गश्‍वराची मिजास आहे. हर्णचा भुईकोट किल्ला, 
पलीकडचा जंजिरा आणि बत्ती यांविषयी तिथल्या पंचक्रोशीला वाटणारे आकर्षण 
अलोट असते. ही तीनही स्थळे जवळ जवळ आहेत आणि समभुजत्रिकोणाचे बिंदू 
शोभावेत अशी त्यांची स्थाने आहेत. इथे जायचे म्हणजे कस्टम ऑफिसरची परवानगी 
लागते. ही यातायात कोणी करावी ? मोठी माणसेसुद्‌धा इकडे क्वचितच फिरकतात 
पण लहान मुलांना कोण नेणार !....नेणार ! आमचे मास्तर नेणार ! दापोलीचे 
गॅडनीचे चर्चही असेच पाहण्यासारखे स्थळ आहे. दर वर्षी आलटून पालटून आमचे 
मास्तर मुलांना घेऊन या ठिकाणी जाऊ लागले. 

रविवारी जायचे तर शनिवारपासून मुलांचा धुडगूस. भाकरी, पानगी, थालीपीठ, 
पोहे काहीतरी द्यावे लागे. त्याच्याशी गूळ म्हणा, पिठले म्हणा, लागेच, 

सुपारीबाग ! त्या स्वगीतुल्य स्थानाचे वणन म्या पामराने काय करावे? या 





२२ 


स्थानाला *सुपारीबाग' हे नाव का प्राप्त झाले ते तिथे गेल्याबरोबर लक्षात येते 
आमच्या पट्टयात साखरपेंडी-गुळपेंडीकडील सुपारी आकार नि गोडी यांकरता 
नाबाजली जाते. पण ही ऐट सुपारीबागेजवळ चालत नाही. तिथली झाडे पाहिली 
म्हणजे विस्मय, आदर यांनी मन भरून जाते. 

बागेच्या मध्यावर श्रीकेशवराजाचे देवस्थान आहे. इथे तर सौंदयीचा कळस झालेला 
आहे. देवालयाचे काळवत्री चिऱ्याचे बांधकाम, दीपमाळा, काळवत्री दगडाचा काळाभोर 
श्रीकेशवराज, दणदणत येणारे पाटाचे पाणी, कोळयरच्या डोंगरापासून साखरपेंडीच्या 
खाडीपर्यंत टप्प्यात येणारे अरबी समुद्राचे भब्य दर्शन, हर्णेचा शुभ्र दीपस्तंभ - 
निसर्ग आणि मानव यांच्या सहकार्याने तिथे यक्षभूमी निमीण झाली आहे. पुनवेच्या 
प्रकाशात श्रीकेशवराजाचे वैभत्र तर अटकेपार जाते ! मधूनच लकांकणारा शांत, गंभीर 
जलाशय, चंद्रप्रकाशाने न्हाऊन गेलेला शुभ्र दीपस्तंभ आणि खुदूद श्रीकेशवराजाच्या 
परिसरात पसरलेले पावित््याचे, शांततेचे वातावरण | फत्तरालासुद्‌धा काव्य त्रवण्यास 
लावण्याची दिव्य शक्‍ती या सार्‍या वातावरणातून ओसंडत असते. स्वर्गलोकात जाण्याची 
ही पाऊलवाट तर नव्हे, अशी कल्पना तेथील वातावरण पाहून मनांत येते. मानवाची 
सारी दुःखे हिरावून घेऊन त्याला अनंतात भराऱ्या घ्यायला लावणारे स्थान माझ्या 
पाहण्यात एकच आले, श्रीकेशवराज ! 

या यक्षशमीवर सहल! नुसती ही बातमी कळताच मुले नाचू लागली यात नबल 
काय! मोठी माणसेसुद्धा तसेच कारण घडल्याशित्राय जात नाहीत; त्या ठिक्राणी 
ही चिमुरडी मुले जाणार होती. त्यांना झालेला आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर मूतिमंत 
उमटला होता 

गुरुबारची गोष्ट. सहल फक्त तीन दिवसांवर आली. मास्तर खुषीत होते. सर्व 
न्यवस्था झाली होती. व्यवस्था ती काय ? पण जी काय थोडीफार होती ती झाली. 
सर्वींनी जमायचे कुठे, केळीची पाने, द्रोण कोणी घ्यायचे, तांबडीच्या कोंडातून जायचे 
की मैरोबाच्या-सारे व्यवस्थित आखून झाले होते. आता फक्त एक काम उरले 
त्यासंत्रंधी बायकोजवळ बोलणे कसे काढावे, याचा बिचार करत मास्तर शोपाळधावर 
बरसले होते. म्हांबरीला त्यांनी पीठ दळायला सांगितले होतेच. आता फक्त बायकोला 
सांगायचे, रविवारी सकाळी पायल्ीच्या पानग्या लागतील म्हणून. ती बया लावणार 
नाही है त्यांना ठाऊक होते. पण-पण म्हणूनच ते भिडावत होते. बायको पडवीचा 
केर काढायला म्हृणून आली नि मास्तरांना पाहताच तिला आठवण झाली 








ऱ्रे 


“ पानग्या शनिवारी चालतील का भाजून ठेवल्या तर?” 

“ औ? म्हणजे तुला कोणी सांगितलं?” 

“म्हांबरीजवळ सांगायचं होतं ना?” 

“मी तिला नुसतं दळायला सांगितलं होतं. ” 

भ्ते झालं आज १1 

“तू तरी कमाल केली! 

“कमाल कसली! हब्यात खऱ्या ! ” 

अशी काडी चमत्कारिक स्वरात ती बोलली. घरातल्या संपत आलेल्या तांदळातून 
एक पायली नुसत्या पिठाकरता उचलताना तिच्या मनात जी भावना उठली त्याचे 
पूर्ण प्रतिबिंब त्या स्वरात उमटले होते. मास्तरांनी त्याच्याकडे काणाडोळा केला. त्यांना 
अजून बराच पल्ला गाठायचा होता. ही गोष्ट मनाला लावून कसे चालणार? पानग्यां- 
बरोबर झुणका नि लसणाची चटणी मिळाली तर फक्कड काम होईल याची त्यांना 
खात्री होती. पण झुणक्याला काय काय लागेल याचा शाळेतून येताना त्यांनी आढावा 
घेतला आणि त्यांची खात्री झाली, की कितीही फक्कड कामगिरी असली तरी ती पार 
पाडणे सोपे नव्हते ! डाळीचे पीठ घरात होते, कांदे पण होते; पग गोडे तेल 








महिन्याला जेवढे लागणार तेवढे मोजूनमापून असणार याची त्यांना खात्री होती. 


आणखी वेळ मोडायला सवडही नव्हती. शेवटी त्यांनी हिय्या केला. 

“ अग, मी काय म्हणत होतो पाहा - गोड तेल संपत आलं असेल ना?” 

“ आहे थोडंसं. का!” 

“नि डाळीचं पीठ! '* 

“पण मी म्हणत्ये, अठिळांची खेड नाही का चालायची?” 

“त्याला काय हरकत आहे? पण पाहिजे काहीतरी पानगीशी. नाही का? तुला 
करस वाटतं? 

“ मला काय वाटायचं? बरं बाटतं की. पण आपली ताकद पाहून उब्या माराव्या, 
एवढंच माझं म्हणणं.” 

“ नि लसणाच्या चटणीची जरुरी नाही ना?” 

त्यांच्या त्या प्रश्‍नाचे आईंना हसू लोटले. हसत हसत त्या बोलल्या, “ जरुरी 
का नाही?” 

“तेच म्हणत होतो मी! मग दे पैसे. आणून टाकतो. शुभस्य शीप्रम्‌!£ 








२ड 


“ शुभस्य काय ? पैसे नाहीत माझ्याजवळ. मोजून आठ आणे आहेत नि सारा 
महिंना जायचा आहे अजून.” 
“ घे त्यातले सघ्या. कमी पडले घरात, तर काढू तुज्या बँकेतून. 





“ तर तर ! त्या पेटीला हात नाही लावायचा हं. तें पैसे भैरोबाची पालखी, 
गणेशोत्सव नि देवीचं हळदीकुंकू यांच्याशिवाय वापरायचे नाहीत कशाला.” 

अग राहू दे चटणीचं. ” 

पण शेवटी आईंनी चटणी करून दिली ! एवढी मुले उड्या मारत जाणार; 
त्यांनाही आनंद नव्हता का होत ? पण परिस्थितीमुळे त्यांना बोलायची इच्छा 
नसलेल्या गोष्टीसुद्धा बोलाव्या लागत. 

मास्तरांच्या आयुष्यातील ही पहिलीवहिली सहल झकास झाली. दिवसभर मुले 
सुपारीबागेत हुंदडत होती. दुपारी तीन बाजता हर्णे बंदरात मुंबईची बोट येऊन उभी 
राहिली. डौलदार वळण घेऊन बंदरात प्रवेश करणारी बोट हे दुर्गश्‍वराचे मनोहर दृश्य 
असते. “बोट आली |! बोट आली !? करत सारी मुले नाचू लागली. उन्हे कमी 
झाल्यावर सुपारीबागेच्या पाटाचा उगम बघायला मुले वर गेली. तिथे आल्यावर मग 


२ 


मास्तरांनी नदीचा उगम कसा होतो ते मुलांना दाखवले. ते अद्‌भुत दृश्य मुले गुंग होऊन 
पाह्वात होती. त्या उंच ठिकाणावरून तो भाग अगदी स्पष्ट दिसत होता. नदीच्या 
मुखाच्या निर्जीव न्याख्या मुलांनी इतके दिवस पाठ केल्या. प्रत्यक्ष ' मुख ' कसे असते 
ते त्यांनी आज पाहिले. डफळधा ओरडला-“ हात्तेच्या, हेच का “ मुख ' ! मी म्हणालो 
' मुख' म्हणजे असतं तरी काय!” 

पावसाळधात दुयडी वाहणारी भातखंडी नदी म्हणतात ती हीच तर ! सुपारीबागे 
बरून मुरूड्ची खाडी स्पष्ट दिसते. सुदैवाने आज भरती होती, भरतीच्या पाण्याने 
खाडी तट्ट फुगली होती. सालदुर्‍्याच्या रस्त्यापर्यंत तिचे पाणी आले होते. भात- 
खंडीला मुरूडशी आल्याबरोबरच * खाडी ' का म्हणतात ! खाडी होरते म्हणजे काय 
होते! खाडीच्या बाजूला खाजण का उत्पन्न होते ? भरती येते म्हणजे होते तरी काय! 
ठराविक वेळेलाच भरती-ओहोटी का होतात ? परशा, डफळ्या, पकळया वर्गातल्या या 
मुखदुबेळ मुलांना आज बाचा फुटली ! भराभर्‌ भास्तरांना ते विचारत सुटले. मास्तर 
बोलत होते. मग मास्तरांनी हर्णे बंदरात घुसलेला समुद्राचा भाग मुलांना दाखवला 
सामुद्रधुनी अशीच असते तर ! साऱ्या निजीव न्याख्यांनी आज सजीव रूप धारण 
केले होते. मास्तर एकीकडे बोलत होते; मुले मुग्ध होऊन ऐकत होती. 


पानगी, पानगा - पानाला पीठ लावून निखाऱ्यावर भाजलेली माकरी; पोफळी - सुपारीचे 

झाड; यक्षममी - स्वर्गीय स्थान; स्वाजण - खाडीलगंतची दलदलीची बमीन 

कलक 

अभ्यास ! 

दुर्गेश्‍वराच्या आसमंतात कोणकोणती स्थळे आहेत ! 

' सुपारीबाग? हे नाव कशावरून पडले ! या बागेचे ध्णेन करा. 

» सहलीला जाण्यासाठी मुलांनी कोणकोणती तयारी केली ! 

» सद्दलीसाठी पानग्या आणि लसणाची चटणी घेण्याच्या बाबतीत मास्तरांचे भन का 
मिडाबत होते ! त्यांच्या पत्नीने त्या कामी त्यांना कसे साहाय्य केले ! 

* यक्षभूमी ? कोणत्या स्थळाला म्हटले आहे? का? 

« पाटाच्या उगमाजवळ मुलांनी कोणत्या गोष्टी पाहिल्या ! त्या पाहून त्यांना विशेष 
आनंद का वायला ! 

७, तुम्ही केलेल्या एका सहलीचे पंघरा ओळींत बर्णेन करा. 








सेर अ 


1 म 
च्छ 


क॑ क 
२६ 





ट्ट ऱ सहवासात 
ब ज्र प ७ वि वळी ५७-०० पु. ल. देशपांडे 





पु. ल. देशपांडे (जन्म : १९१५.) विनोदी लेखक ब नाटककार. नाट्य, संगीत इत्यादी 
कलांचा न्यासंग. ' तुझे आहे तुणपाशी', ' सुंदर मी होणार! ही नाटके; ' बटाट्याची चाळ, 
“न्यक्‍्ती आणि वल्ली हे विनोदी लेखांचे संग्रह व “ अपूर्वाई ' हे प्रवासवर्णन -ही व इतरही 
त्यांची अनेक पुस्तके प्रसिदध आहेत. मारत सरकारने “ पद्मश्री) ही पदवी देऊन त्यांच्या 
ताहित्यसेवेचा गौरव केला आहे. 

पदयात्रेंच्या निमित्ताने श्री पु. ल. देशपांडे यांना आचार्य विनोबा भावे यांचा सहवास 
काही काळ लाभला. त्या वेळी त्यांना आलेले काही अनुभव त्यांनी पुढील पाठात सांगितले 
आहेत. त्यांतून तुम्हांला विनोबांचे ओझरते दर्शन घडेल. 


गौतम बुद्धाचा संचार बिहारमध्ये झाला. त्यांच्या वाणीने, आचरणाने बिहारची 
भूमी पवित्र झाली आहे. 

एका खेड्यातील एका तंबूत आचार्य विनोबांचे सहकारी झोपी गेले आहेत. 
रात्रीचे अडीच वाजले आहेत. सारी मंडळी झोपेत आहेत. त्यांची गात्रे थकली आहेत; 
परंतु त्यांचा उत्साह थकला नाही. त्यांच्या उत्साहाचा झरा म्हणजे विनोबाजी. तो झरा 
पलीकडच्या खोलीत जागता आहे. विनोबाजी हया सतीचे बाबा. ते जागते आहेत. 
सबीची ही रात्र आहे; पण तपस्त्री विनोबा जागे आहेत. ते एकाप्र होऊन चिंतन 
करत आहेत. त्यांचा कृश देह स्वच्छ खादीच्या वस्त्रात लपेटला आहे. सारे बातावरण 
शांत आहे. 

५ घण घण घण तीन वाजले. या घंटेने तंबू जागा झाला. मंडळींनी प्रातर्विधी 
आटोपले. जवळच शोण नदीच्या कालन्यावर थंडीत काही मंडळींची स्नाने चालली 
आहेत. सामानाची आवराआवर होत आहे. सारे काही शांतपणे चालू आहे. 

पावणेचारची घंटा झाली. मंडळी प्रातःआरार्थनेला बाबांच्या समोर येऊन बसली. 
तंतुवादयांचे मधुर स्वर निघू लागले. सुरेल आवाजात प्राथना पुरू झाली. हळूहळू 
साऱ्यांचा आवाज घुमू लागला. या प्राथनेमुळे सर्व उत्साहित झाले. बरोबर चार बाजून 





बा. प्रा. ६) ३-४ २ 


बीस मिनिटांनी गोविंदाचे नामस्मरण करत पदयांत्रेचे त्या दिवसाचे पाऊल पडले. 

पदयात्रा सुरू झाली. पुढील गाबचा वाटाड्या कंदील घेऊन सर्वांच्या पुढे चालला 
आहे. अत्यंत शीघ्र गतीने विनोबा चालले आहेत. आसपासची खेडी झोपली आहेत. 
त्या दिशेला हा प्रकाश चालला आहे. बाबा चालता चालता नक्षत्रांची माहिती देत 
आहेत; नक्षत्रांचा शोध घेता घेता बरेच अंतर काटले जाते आणि एकदम लक्षात 
येते, की नक्षत्रांचा खेळ संपला ! सूर्यदेवाचे भालदार-चोपदार आले. 

सूर्योदयाबरोबर पदयात्रा थांबली. विनोबांनी जलपान केले. एक वाटीभर दही 
घेतले. सूर्यौदयाबरोबर उपवास सुटला. दोन वेळेला वाटीभर दही आणि दुपारी 
कसल्यातरी भाज्या उकडून त्यांचा रस हा त्यांचा आहार. 

भेटलेल्या खेडुतांशी, कार्यक्त्यांशी चर्चा 
करत पदयात्रा सुरू आहे. एकदा एका 
धर्मशाळेत मुक्काम होता. शेतकरी व 
कार्यक््ते यांची सभा भरली होती. तेथील 
शाळेतील मुलांनी काही कविता म्हणायला 
सुरुवात केली. ती भावपूर्ण गाणी ऐकून 
बाबांच्या डोळांत अश्रू उभे राहिले. एकेक्रा 
पोराने रानफुलांची छोटी माळ विनोबांच्या 
[यांशी आणून ठेवली. विनोबांनी एक हार 
उचलला आणि दूर असलेज्या एका पोराच्या 
अंगावर फेकला. त्याने तो शिताफीने 
झेलला. क्षणातच हारांचे गेंद झाले आणि 

र कठोर दिसणारे विनोबा त्या किंसानांच्या 

पोरांशी झेलाझेली खेळू लागले. क्षणात तेथे आनंदाचे शेत फुलले, डोल़-नाचू लागले. 

एका गावातल्या मुक्कामाला उतरायला प्राथमिक शाळा मिळाली होती, वसंत- 
पंचमीचा दिवस होता. तेथे थाटाचे सरस्वतीपूजन चालले होते. बरिहारात सरस्त्रतीबूजन 
महाराष्ट्रातल्या गणपतिप्रूजनासारखे प्तरस्वतीच्या सुंदर मूर्तीची स्थापना करून होते. 

मंडळी शाळेत आली. जयजयकाराच्या प्रचंड घोषात बाबांचे स्वागत झाले. 
विनोबांनी आसपास पाहिले. शाळेत कित्येक दिवसांत झाडलोट केली नव्हती 

५ डय सरस्वती आली होती का?” बाबांनी खोचकपणाने गावकऱ्यांना विचारले. 








टं 


& होय बाबा!” अत्यंत भाबिकपणाने शेतकरी उत्तरले. बाबांच्या प्रश्‍नातली खोच 
त्यांच्या लक्षात आली नाही. 

५ आणि असल्या गलिच्छ जागी तुम्ही तिची उतरायची व्यवस्या केली £ अरे, 
साधा पाहुणा आला, तर आपण दिवाणखाना किती स्वेच्छ झाडतो ! बिछायत टाकतो, 
सारं घर सारवतो आणि सरस्वती म्हणजे केवढी मोठी पाहुणी ! तुम्ही सारी शाळा 
अशीच न झाडता ठेवलीत १” 

एवढे बोलून बाबांनी शाळा झाडायला सुरुवात केली. गाकचे शंभर हात लागले. 
पंधरा मिनिटांत सारी शाळा, खेळाचे अंगण, एवढेच नव्हे तर शाळेपुढचा रस्ता- 
देखील झाइन स्वच्छ झाला; आणि सारे कसे हसत खेळत ! 

खेड्यातल्या लोकांशी हास्यविनोद करत बोलणाऱ्या बाबांना पाहिले, म्हणजे रात्री 

नेघदांसारख्या महान प्रंथोची उपासना करणारा, तो कठोर वाटणारा 
महर्षी हाच का, अशी शंका येते ! वडाच्या झाडावर एकाएकी जाईच्या लाखो 
कळ्यांचा बहर यावा असे वाटते. 

लहान मुलांपासून तो मोठ्या माणसांपर्यंत विनोबा आज माहीत झाले आहेत. 
त्यांचे वागणे, बोलणे, लिहिणे यांमुळे सगळीकडे लोक जागे होत आहेत. माणसाने 
माणसाशी माणसाप्रमाणे वागले पाहिजे, असे साऱ्या जगाला आज पटवून देत 
भाहेत. महर्षी विनोबांना शतशः प्रणाम ! 
अभ्यास : 

१, आचार्य विनोबा यांचा पोशाख, भाहार ब दैनंदिन कार्यकम यांची माहिती दघा. 

१, मुलांशी त्यांचे प्रेमाचे बागणे असते, याबदूदलचा प्रसंग ठांगा, 

१. शाळेतील अस्वच्छता त्यांनी लोकांच्या लष्ठात कशी आणून दिली ! त्यांच्याकडून कसे 
काम करून घेतले ! 

॥. पदयात्रा ग्हणजे काय ! आचार्य विनोबाजींची पदयात्रा कोणत्या प्रदेशात सुरू होती! या 
प्रवेशाचे वैशिष्टय (त्याचे स्वरूप, ऐतिहासिक महत्व इ.) सांगा. 

५, खालील वाक्यांचा अं स्पष्ट करा ! 
(क) शूर्वदेवाचे मालदार-चोपदार आले. 
(आ) माणसाने माणसाशी माणसाप्रमाणे वागले पाहिजे. 

६, खालील शब्दांचा तुमच्या वाक्यांत उपयोग करा : 
संचार, शहुकारी, एकाग्र, भाविकपणा, खोच, प्रणाम. 








र 


| , 1” ; | म्णाणाद केद 





विक 11 चि र्‌ 1८ अन होण 2...“ 
श॑. चा. किर्लोस्कर (जन्म : १८९१; मृत्यू ५: १९७५.) * किर्लोस्कर”, 'स्त्री' व 'मनोहर ' या 
मासिकांचे माजी संपादक. दे लेखक व चित्रकारहदी आहेत. कै, लब्मणराव किर्लोस्कर यांचे चरित्र 
बांनी लिहिले आहे. 'यांत्रिकाची यात्रा ' हे त्या पुस्तकाचे नाव. त्यातून हा पाठ घेतला आहे. 

आज आपल्या देशात उदयोगघंदघाची भरमराट होत असलेली दिसते. लहानसहान 
गावीही कारखाने उभारलेले दिसतात. परंतु १९१० साली मात्र भशी परिस्थिती नव्हती, 
या काळात श्री. लक्ष्मणराव किर्लोस्कर यांनी एका भोसाड माळावर कारखाना ठभारून त्या 
माळाचा कहा कायापालट केला आणि प्रतिकूल परिस्थितीवरही कशी मात केली, याचे 
दर्शन तुम्हांला या पाठात घडेल. 


त्या वेळच्या सदर्न मराठा रेल्वेवरील कुंडल हे एक अगदी लहान स्टेशन 
आडवळणी स्टेशनावर गाडी आली म्हणजेच माणसांची तेवढी तात्पुरती थोडी 
हालचाल दिसायची; एरवी दिवसभर सगळे सामसूम असायचे. या स्टेशनावर गाड्या 
थांबत त्याही उतारूंपेक्षा स्वतःच्या सोयीसाठी--इंजिनात पाणी घेण्यासाठी. 

१९१० च्या मार्च महिन्यात एके दिवशी लक्ष्मणराव ब त्यांच्याबरोबर अंतोबा 
फळणीकर, टोपण्णा सुतार ब धन्या नावाचा गडी अशी संडळी या स्टेशनावर उतरली 
लक्ष्मणरावांनी नकाशा काढला ब आपल्याला मिळालेली जागा ते निरखून पाहू 
लागले. त्यांना काय दिसले! एक उजाड टेकाड ब त्यावर इतस्ततः पसरलेला 
निवडुंग. डोक्यावर ढगांचा एक पुंजकाही नसलेले आकाश. स्टेशनाशेजारची मास्तरांची 
घरे ब पोर्टरांच्या दोनतीन कोठड्या सोडल्या तर मनुष्यवस्तीची तिथे आणखी एकच 
खूण होती; ती म्हणजे एक छोटी धर्मशाळा 

घुळवडीचा--सणाचा दिवस होता. या दिवशी किर्लोस्करवाडीची मुहर्तमेढ 
रोवण्यास लक्ष्मणराव निघाले होते. एखादया महत्त्वाच्या कायीचा आरंभ करण्या: 
धुळवडीचा मुहुर्त चांगला की बाईट, हा विचार लक्ष्मणरावांच्या मनात केव्हाच आला 
नाडी. असल्या कळ्पनांवर त्यांचा मुळीच विश्‍वास नसे. 








शण 


आपली जागा पाहायला ते तशा उन्हातच निघाले. बाजूला निवडुंग, तर पायांखाली 
सराटे. तितक्यात एक नाग सळसळत त्यांच्या वाटेवरून आडवा जाऊन झुडपात 
अदृश्य झाला. वषीनुवर्वे ओसाड पडलेल्या असल्या रानात सापांना काय तोटा ! 
त्यांचेच हे साम्राज्य. त्यांचा दंश म्हणजे मृत्यूच्या धरची वाट, पुढील काळात वाडीच्या 
सुरक्षिततेसाठी येथे एक सर्पसत्र पुरू झाले. 
या माळावर भटकत असता त्यांना एक शमीचे झाड दिसले. त्याच्या सावलीत 
बसून दशम्या खाता खाता कारखाना कोणत्या अंगास व राहण्याच्या झोपड्या 
कोणत्या अंगास घालायच्या हे त्यांनी ठरवले व परत स्टेशनावर येऊन बेळगावहून 
आलेल्या बांबूंच्या व तटट॒यांच्या दोन न्यागनी उतरवण्याच्या उदबोगाला ते लागले. या 
लहान स्टेशनावर हे काम करायला इतक्यात मजूर मिळण्यासारखे नव्हते. त्यातलेच 
काही बांबू ब तट्ट्॒ये घेऊन घर्मशाळेपुढे संध्याकाळपर्यंत त्यांनी एक मांडव तयार केला 
हेच त्यांचे वाडीतील पहिले मकाण 
अशा एखादा ओसाड परठिकाणी येऊन आपला पसारा भांडायला सामान्य मनुष्य 
खात्रीने कचरला असता; तयापि लक्ष्मणरावांकडे पाहावे तर ते या वेळी एका सुखस्वप्नात 
॥ढून गेलेले दिसत. ठळकवाडीहून कारखान्याचे स्थलांतर करावे लागले ही खरी म्हणजे 
एक आपत्तीच. परंतु त्यामुळेच आपल्यास अपूर्व संधी मिळाली असे लक्ष्मणरावांना वाटले. 
बिलायतेतील काही कारखानदारांनी आपले कामगार ब वरिष्ठ लोक यांसाठी स्वतंत्र 
बसाहती स्थापन केल्याचे अलीकडे त्यांच्या बाचनात आले होते. तेव्हा एवीतेवी नव्या 
ठिकाणी कारखान्याची स्थापना करायची तर तोच कित्ता आपण का गिरवू नये, असे 
त्यांना वाटले. एखादे साधे घर बांधायचे तरी माणसाला किती अडचणी येतात ! 
आणि इथे लक्ष्मणराव असल्या आडरानात एक गावच उठवायला निघाले होते. बरे. 
है सारे कशाच्या जोरावर ! अवघ्या साडेचौदा हजार रुपयांच्या पुंजीवर ! त्यांतले दडा 
हृजार राजेसाहेबांनी उसने दिलेले ब साडेचार हजार ठळक्रवाडीची जागा सोडल्या 
'युनिसिपालिटीकडून नुकसानभरपाई म्हणून मिळालेले. मात्र या तुटपुंज्या 
रकमेच्या पणराबांचा प्रचंड आत्मविश्‍वास होता. तेच त्यांचे खरे भांडवल 
कारखान्याबरोबर नव्या ठिकाणी येण्याची इच्छा असलेले तीस-पस्तीस कामगार 
भपल्या बायकांमुलांसह ब सामानसुमानासहह लवकरच कुंडलरोड स्टेशनावर उतरले 
स्टेशना'च्या आवारातला हा तांडा जाणाऱ्या-येणाऱ्या गाडीतील प्रवाशांचे लक्ष वेधून 
घेई. उम्हाळपाचे दिवस असल्याने सर्व मंडळी उघड्यावरच झोपत. स्वैपाकासार्ठ 


34 

















तेवढा धर्मशाळेचा उपयोग. त्यात पंधरा-सोळा चुली जत्ळ जवळ मांडून स्त्रिया 
स्वैपाक करत. असल्या गर्दीत कितीही गैरसोयी असल्या, तरी त्यात सहजीवनाचा 
एक निराळाच आनंद सर्वांना लुंटायला मिळे. 

पाण्याचा मात्र खडखडाट होता. सुरुवातीला ती टंचाई फारच भासली. पुढे बाडी- 
पासून अध्यी मैलावरच्या भुसाऱ्याच्या बिहिरीतून पाणी आणून वाटप सुरू केले. नंतर 





त्या बिहिरीपातून नळ टाकून पाणी आणण्याची सोय केली. या विहिरीवर अगोदर 
हातपंप बसत्रला. पुढे इंजिनने हे काम होऊ लागले. या बिहिरीवरून आलेले पाणी 
एका हौदात सोडले जाई व तिथून स्त्रिया घागरी भरून नेत. हा पाण्याचा प्रश्‍न 
सोडवण्यासाठी वाडीच्या मध्यभागी एक मोठी बरिहीर खोदण्याचे काम हाती घेतले. 
पण खूप खोल खणल्यावर तो प्रयत्न अयशस्वी म्हणून सोडून दबावा लागला. त्यानंतर 
पुढे वाडीत घरोघर नळ झाले; पण ते पाणी चार मैलांवरून पंप करून आणावे लागते. 

गावातील रस्ते व घरांच्या जागा आखण्याचे कामही होते. लक्ष्मणराबांनी 
होकायंत्र ब टेप घेऊन बरोबर पूर्वपश्चिम ब दक्षिणोत्तर रस्ते पाडले. सर्व घरे सरळ 
रेषेत व प्रत्येक घराभोवती थोडे आवार. घरासाठी मातीच्या कच्च्या विटा करण्यात 


२२ 





काही मंडळी गुतली , बौले येऊन पडू लागली. माणसांनी अहोरात्र खपून दहा-बारा 
घरे तीन महिन्यांत पुरी केली. 

तोपर्यंत इकडे कारखानाही उभा राहिला. कामात एक दिवसदेखील खंड न 
पडता ठळकवाडीच्या कारखान्याचे स्थलांतर होऊन तो इथे न्यवस्यित चालू लागला. 

झाडाशिवाय गावाला शोभा नाही. पण या कठीण मुरमाड माळावर झाडे कशी 
वाढायची ? त्यासाठी अगोदर पुरुषभर खड्डे खणून व खतपाणी घालून, त्यांत 
अशोक, तिल्वर-ओक, इंडियन कॉर्क, गुलमोहर, पिंपरणी इत्यादी झाडे लावण्यात आली 

अदयाप गावात किराणा मालाचे दुकान नव्हते. तेव्हा दर रविवारी कुंडलच्या 
बाजाराला गांडी पाठवून सर्वींना लागणारे धान्य व मीठमिरची आणून त्याचे घरोधर 
वाटप केले जाई | 

वाडीची पहिली शाळा शेजारच्या मायाप्पाच्या देवळात भरली व तिथे सात-आठ 
मुलांचा वरी जरंडीकर गुरुजी घेऊ लागले. 

अशा प्रकारे ही चिमुकली वाडी हळूहळू आकार धारण करू लागली. एवढ्यात 
पावसाळा पुरू झाला. त्या वर्षी पावसाच्या अंगात जणू भूत संचारले! एकदा धो धो 
म्हणून सुरुवात झाली की सारी रात्र खंड नाही. या अतिवृष्टीने बाडीची पार दुर्दशा 
उडवली. मातीच्या कच्च्या विटांच्या भिंती धडाधड कोसळून त्यांचा पुरता चिखल 
झाला. उभे राहायला कुठेही जागा उरली नाही. सारे सामानसुमान भिजून चिंब 

पावसाचा जोर थांबला. पण सर्व घरे आता पुन्हा नन्या बिटा घालून बांधली 
पाहिजेत. गोष्टीतल्या कोळघासारखीच लक्ष्मणराबांची स्थिती झाली. त्यांच्या लक्षात 
आले, की पांढरीच्या मातीशिवाय विटा टिकाऊ होऊ शकत नाहीत. तेव्हा तसली माती 
असलेले ' नखातनीचे शेत? या नावाची जागा विकत घेण्याचे त्यांनी मनाशी ठरवले. 
पण पैशाची वाट काय? जवळचे सर्व पैसे संपुष्टात आलेले. कुठूनतरी पैसे जमवले. 
शेत विकत घेतले. कामाला फिरून जोर लागला. 

पुढे दिवाळीपासून नांगरांचा हंगाम सुरू झाला. सुगी चांगली झाळ्याने शेतकरी 
खुषीत होते. हातांत पैसा खुळखुळत होता. मग नांगरांच्या मागण्यांना काय तोटा? 
बाडीत शेतकऱ्यांची एक जत्राच भरू लागली. हंगामासाठी अगोदर तयार करून 
ठेवलेले नांगर पाहता पाहता खलास झाले. 

आतापर्यंत नांगराचा प्राहक म्हणजे स्वतः वापरणारा शेतकरी अशी स्विती होती 
ती स्थिती बदलत चालली. हे नांगर भाड्याने देणे हाही एक फार क्रिंफायतशीर धंदा 





ऱ्रे 


आहे, हे काही हुषार व्यापाऱ्यांनी ओळखले. त्यासाठी बार्शी, लातूर, तळेगाव ढमडढेरे, 
परभणी, अकोला अशा ठिकाणांहून हे नांगर घाऊक प्रमाणावर विकत घेणारा एक नबा 
बर्ग पुढे आला. नांगराबरोबर लका फाळ, पाठी इत्यादी सुठ्या भागांचीही मागणी वाढली. 

किरलेस्किरवाडीने एक वषात चांगलेच बाळसे धरले. तियळ्या जीवनाला किंचित 
स्पैय आले. धंदबाचाही जम बरा बसत चालला; पण लक्ष्मणरावांना स्वस्थता ठाऊक 
नव्हती. “ पुढे चला! हा त्यांचा एकच मंत्र. तोच मंत्र आपल्या सर्व तरुण 
साहाय्यकांच्या मनावर ते सारखा बिंबवीत ब त्यांच्याबरडी या मंत्राचा फार परिणाम 
होई. त्यांपैकी एखादथाने आपल्या कामात थोडीशी निराळी चमक दाखवली, की 
लक्ष्मणरावांकडून त्याला मोठीच शाबासकी मिळे. 

परिसाच्या स्पर्शाने लोखंडाचे सोने होते असे म्हणतात. ते खरे असो अगर नसो, 
लद्ष्मणरावांच्या अशा उत्तेजनपर शब्दांमुळे साध्या कोटीतली माणसे वरच्या कोटीला 
चढत, हे मात्र अक्षरशः खरे. त्यांना सुरुवातीला मिळालेले बहुतेक सहकारी अननुभवी 
ब बेताचे शिक्षण झालेले. पण लक्ष्मणरावांच्या तालमीत तयार झाळ्यावर तेच केवढी 
महत्त्वाची ब मोठमोटी कामे करू लागले! 

लक्ष्मणरावांनी अनेक साध्या माणसांनाच हाताशी घरून, त्यांची सुप्त शक्‍ती 
जागृत केली. त्यांना उत्तेजन देऊन किर्लोस्करवाडीचा विकास केला आणि एका 





ओसाड माळाचे नंदनवन बनवले. रॅ 
लक्ष्मणराव हे एक असे धाडसी ब कल्पक रचनाकार होते व हीच त्यांची खरी थोरवी ! 
अभ्यास : 


१. ज्या माळाबर किर्लॉस्करवाडी बसली आहे, त्या माळाचे वस्ती होण्यापूर्वीचे बर्णन करा. 
२. एका वर्षातच किलोस्करवाडीला स्येयं कसे लाभले ! दर 
३. लक्ष्मणराबांची खरी थोरवी कोणकोणत्या गोष्टींतून दिसून येते ! 
४. लवळपास असलेल्या एखादया कारखान्याला भेट दघा ब त्याची प्रगती कृशी झाली 
यासंबंधी माहिती मिळवा. 
५. खालील शन्दांचे अर्थ सांगा : 
मुहूतेमेद, वर्षानुवर्ष, चित्र होणे, किफायतशीर, भननुभर्व ५» कुल्यक, सु'त, 
६. बाक्‍्यात उपयोग करा : ध् 
इतस्ततः, सुख्रस्वप्न, कित्ता गिरवणे, संपुष्टात येणे, चमक दाखवणे. 





२७ 


रामटेक 





नागपूरजवळ रामटेक हे. तीथक्षेत्र आहे, ते निसर्गसुंदरह्दी आहे. अनेक भाविक व होशी 
लोकांची तिये सारखी वर्दळ असते. अशा या निसर्गसुंदर स्थळाचा या पाठात परिचय 
करून दिला आहे. 


कालिदासाचे प्रसिद्ध कान्य * मेघदूत '. त्यातील कधा अशी--एका यक्षाच्या 

हातून चूक होते. यक्षांचा राजा कुबेर याच्या आज्ञेवरून त्या यक्षाला गृहत्याग करावा 
लागतो. तो यक्ष दूर रामगिरी पर्वतावर राहतो. कुठे कुबेराची राजधानी अलकावती 
नि कुठे रामगिरी! रामगिरीला असताना यक्षाला आपल्या पत्नीची आठवण येत 
असते. आषाढ महिन्यात आकाशात मेघ येऊ लागतात. अशा एका मेघाबरोबर तो 
यक्ष रामगिरीटून आपल्या पत्नीला खुशालीचा निरोप पाठवतो 

मेवदूतात बर्णन केलेला रामगिरी म्हणजेच नागपरजवळचे रामटेक. 

नागए्रपासून रामटेक चाळीस किमी. अंतरावर आहे. नागपूरपासून रामटेकला 
जायला आगगाडीचा माग आहे. शिवाय बसचाही मार्ग आहे. रामटेकच्या अलीकडे 
मनसळच्या खाणी लागतील. या खाणीत मंगल ह्या धातू सापडतो 

रामटेकला पोचताक्षणीच डोळधांना वेड लावणारे एक दृश्य दिसेल. हिरव्या 
झाडांच्या पांघळृणाआड दडलेली उंचच उंच टेकडी. तिच्यावर पांढरी शुभ्र देवळे 
त्यांचे कळस वरच्या निळया आकाशाला हात लावू पाहणारे ! सकाळच्या पिवळा 
धमक उन्हात नाहणाऱ्या या टेकडीचे सौंदर्य काही वेगळेच दिसते! 

ही टेकडी चढून जाण्यासाठी तीन बाजूंनी पायऱ्या आहेत--गावाकडून, धृम्रेश्‍वरा- 
कडून आणि अंबाळा तलावाकडून, धूम्रेखराकडच्या पायऱ्या चढायला सोप्या आहेत 
जसजसे आपण वर जातो तसतसा झाडांच्या जाळीवन सं-सं. आवाज करत वेगाने 
बाहणारा वारा अंगावर येतो, पण या वाऱ्याने मन कसे प्रसन्न होते! आणि ती बघा 
रामाची सेना. शेपटया उंचावत वरखाली जाणारी वानरांची टोळकी मोठया आशेने 








1 


जवळ येतात. थोडे फुटाणे जवळ असतील तर त्यांना देऊन टाकावे. 
हे धुम्रेरवराचे मंदिर. त्याचे दर्शन घेऊन पुढे आल्यानंतर हे तृसिंहाचे मंदिर 
अंबाळा तलावाकडून गडावर येणाऱ्या या पायऱ्या आणि तो दूर खाली दिसतो ना, त 
अंबाळा. झाडीतून डोकावणारा हा हिरवा अंबाळा कसा पाचूसारखा चमचमतो ! अंब- 
राजाचे गलतकुष्ठ अंब्राळाच्या पाण्याने दूर झाले अशी पौराणिक कथा आहे. सीतामाईने 
याच अंबाळधात स्नान केले होते; म्हणूनही अंबाळा हे मोक्षदायी तीर्थक्षेत्र मानले जाते. 
हा किल्ल्याचा कोट नि तो मोठा दरवाजा पाहा. दरवाजाच्या डाव्या बाजूला 


> क... न्या 
शाखे -ननन---२-२>>_नल 
हा. हाना य 
ह गडी 





१८ 


भोगरामाचे देऊळ आहे. या देवळापुढे महानुभाव पंथाचे भाविक लोक दंडघत 
घालतात. महानुभाव पंथाचे संस्थापक श्रीचक्रधर हे मूळचे गुजरातचे. ते रामटेकच्या 
यात्रेला आले होते 

उजब्या बाजूची वराहाची मूर्ती पाहा, बराहाच्या पायाखाली हिरण्याक्ष आहे 
लोक पालथे पडून वराहाच्या पोटाखालच्या अठुंद जागेतून पलीकडे जातात. 
जे पुण्ययान असतात तेच फक्त पलीकडे जाऊ शकतात. पापी लोक बराहाच्या 
पोटाखाली मध्येच अडकून पडतात असे मानले जाते 

आता राम-लद्ष्मणांच्या मुख्य देवळांकडें जायचे, देवळाला फार मोठा कोट आहे. 
चारी दिशांना दरवाजे आहेत. हे महाद्‌वार. लक्ष्मणाचे देऊळ जरा पुढे आहे. त्या 
मागे राम-सीतेचे देऊळ. अशी आख्यायिका आहे, की वनवासाच्या चौदा वर्षांत प्रभ 
रामचंद्र येथे रामटेकला आले होते. पुढें धाकटा भाऊ लक्ष्मण आणि मागे सीतामाई 
होत्या. लक्ष्मणाने आपल्या थोरल्या भावाची कशी सेबा केली याची वर्णने अनेक 
स्त्रीगीतांतून नि लोकगीतांतून केली आहेत 


राम चाले वाटे, लक्ष्मण झाडी काटे, 
असे बंधु नाही कोठे, संसारात. 


अशा आदर्श धाकट्ण भावाचे देऊळ एक पाऊल पुढेच असावे, हे योग्यच 
आहे. 

लक्ष्मणाची मूर्ती कशी पांढरी शुभ्र ! मागच्या राम-सीतेच्या देवळातील रागाची 
मूर्ती आहे काळीसावळी. रामाच्या शेजारची सीतामाई गोरीपान. चांदीच्या नक्षीदार 
प्रभावळीत रामराय नि सीतामाई उभ्या आहेत. ते वौसल्येचे देऊळ नि ते पलीकडे 
सुमित्रेचे देऊळ. मूर्तीच्या अंगावर हिऱ्या-माणकांचे बहुमोल अलंकार आहेत 

रामाच्या देवळाच्या मागच्या बाजूला उंच जागा आहे. तेथे त्रिपुरी पौर्णिमेला न्रिपूर 
लावतात. पूर्वी त्रिपुरासुर नावाचा एक राक्षस होऊन गेला. त्याने देवादिकांना अतिशय 

दिला. तेव्हा भगवान शंकरांनी त्याला कार्तिकी पौर्णिमेला जाळून भस्म केल्ले; 

म्हणून या पौर्णिमेला त्रिपुरी पौर्णिमा असे म्हणतात. रामटेकला या दिवशी तिथल्या 
उंच जागेबर एका घंगाळात तुपात भिजवलेला पीतांबर जाळतात. याला त्रिपूर जाळणे 
असे म्हणतात. याच्या ज्वाळा दुरून दिसतात. रामटेकला त्रिपुरी पौर्णिमेला मोठी 
यात्रा भरते 








२9७ 


भाता आपण कोपऱ्यातील पायऱ्यांनी एमझरोक्यात जाऊ. तेथे सोसाठ्याचा बारा 
असतो. इथून रामटेक गावातील घरे, लाल सडका, बैलगाड्या ही कशी खेळण्यातल्या 
सारखी इवली इबली दिसतात. तो विशाल रामसागर तलाव. पलीकडे खाली बघा 
ते जैनमंदिंर. तेही कसे देखणे दिसते ! 

पलीकडच्या टोकाला नागार्जुनाचे देऊळ आहे. तिथे चिंचोळ्या तिकोनी गुहेत 
शेंदूर माखलेली नागार्जुनाची ओबडधोबड प्रतिमा आहे. ती सीता-न्हाणी. येथे 
सीतामाईने अंघोळ केली होती, असे सांगतात. 

आता परतायला हवे. रामटेकची विड्याची पाने आणि सीताफळे भतिशय प्रसिद्ध 
आहेत. पूर्वी लोक पायी काशीयात्रा करत. दक्षिणेकडच्या लोकांचा मार्ग रामटेक- 
वरूनच जायचा. रामटेकला यायचे, रामाचे दर्शन घ्यायचे आणि पुढे काशीयात्रेला 
निघायचे अशी पदूधत होती. म्हणूनच रामटेकला काशीयात्रेचे महादूवार असे 
म्हणतात. 


कालिदास - संस्कृत भाषेतील महाकवी ब नाटककार; “ शाकुंतल' हे त्याचे नाटक ब 
“मेघदूत ' हे कान्य सुप्रठिद्ध भाहे; यक्ष- कुबेराचा सेवक; पाचू - हिरल्या रंगाचे रत्न 
गलतकुष्ठ - हाताची किंबा पायाची बोटे झडून पढण्याइतका विकोपास गेलेला कुष्ठरोग; 
मोक्षदायी -मुक्ती देणारे; आख्यायिका - परंपरेने चालत आलेली ऐकीव गोष्ट; प्रभावळ - 
मूर्तीच्या पाठीमागे चांदी इत्यादी घातूंची करतात ती महिरप 

आ 

अभ्यास : 

१. रामटेक येथे कोणकोणती देवळे आहेत ! 

२. रामटेकला पोचताक्षणीच डोळधांना वेड लावणारे कोणते दृश्य दिसते ! 

३. खालील वाक्‍यांतील मोकळया नागा पाठातील योग्य शब्दांनी भरा 


(अ) मेघदूतात वर्णन केलेला***'** म्हणजेच नागपूरजवळचे रामटेक 
(भा) घधम्रेश्‍वराकंडच्या***'**चढायला 

(इ) झाडीतून डोकावणारा हा हिरवा****'*कसा'*****चमचमतो 
(ई) या देवळापुढे"***'*"पंयाचे **” ''* लोक'*'“*' घालतात. 





(ढ) रामटेकला***'"'पौर्णिमेला मोठी*** 
एखादे प्रेक्षणीय स्थळ तुम्ही पाहिले असेल; त्याचे वर्णन करणारे प्न मित्राला लिहा. 


७... 


शर्ट 


शपथ घ्या, 
शपथ घ्या ! 
प्र. के. अत्रे 








आचार्य प्र, के. अत्रे (जन्म : १८९८; मृत्यू : १९६९.) हे विनोदी लेखक, कवी, नाटककार 
ब पत्रकार होते. ; त्यांची ' घराबाहेर, “ लग्नाची बेढी!, “तो मी नब्हेच' ही नाटके व 
* कुऱ्हेचे पाणी? हे. भात्मचरित्र इत्यादी भन्नेक पुस्तके प्रतिद्ध आहेत. 

स्वदेश भाणि स्वदेशी यांवर उत्कट प्रेम करणाऱ्या एका शिक्षकाचे चित्र या पाठात 
लेखकाने रेखाटले आहे. त्यातून तुम्हांला काही स्फूर्ती घेता येते का, पाहा 


सुभेदार नावाच्या एका नवीन गुरुजींची नेमणूक आमच्या वर्गावर झाली. सन्वीस- 
सत्तावीस वर्षांचे वय असेल त्यांचे त्या वेळी. उजळ रंग, तेजस्वी डोळे आणि त्यांच्या 
बयाला न शोभतील इतक्या, ओठ झाकून टाकणार्‍या मोठमोठया मिशा. त्यांच्या 
मिशा बघून प्रथमदर्शनी आमच्या मनात एकदम दडसच बसली. पण त्यांनी बोलायला 
सुरुवात केली मात्र, एकदम वबगीमधले वातावरण बदलून गेले. त्यांच्या बोलण्याची 
पद्धत जलद आणि अस्थिर होती. पण त्यांच्या शब्दांमध्ये एक नवीन तऱ्हेचे 
आकर्षण आणि खेळकरपणा होता. “ मित्रांनो ! ”---आम्हांला उद्‌देशन ते म्हणाले. 
पायांपासून डोक्यापर्यंत काहीतरी गोड भावना विजेच्या फटकार्‍यासारखी चमकून गेली. 
आमच्या छातीत काहीतरी थर्र झाल्यासारखे वाटले. एवढीशी आम्ही पोरटी, गुरुजींनी 
आम्हांला ' मित्रांनो ' अशी हाक मारावी | मित्रांनो, बस्स ! त्या एका शब्दाने सुभेदार 
गुरुजींनी आमची मने जिंकून टाकली. एकदम आम्हांला त्यांच्याबदूदल विलक्षण 
आपलेपणा बाटू लागला. वर्गात एकदम शांतता पसरली. आमच्यातील थोराड आणि 
दंगेखोर मुले जागच्या जागी गारद झाली. “आज मी नवीनच आलो आहे, गुरुजी 
हसत हसत पुढे म्हणाले, “ उदघापासून आपण अभ्यासास सुरुवात करू. आज मी 
तुम्हांला हरिभाऊ आपट्यांच्या 'उपःकाल! कादंबरीची गोष्ट सांगतो." 

वगीत गोष्टी सांगणारे असे पहिलेच गुरुजी होते ते. एकदम वर्गाचे रुक्ष स्वरूप 
बदलून त्याला घरगुती स्त्ररूप आले. तो तास केव्हा संपला आणि दुसरा आणि तिसरा 


२९ 





तास केव्हा सुरू झाले हे जसे आम्हांला कळले नाही, तसे सुभेदार गुरुजींनाही 
ते कळले नाही; इतके आम्ही सारे त्या गोष्टीच्या आनंदात रंगून गेलो होतो. 

त्या दिवसापासून आमच्या वर्गाची चर्याच मुळी बदलून गेली. घुभेदार गुरुजी 
वर्गात कधी येतात आणि कधी आम्हांला गोष्टी सांगतात असे आम्हांला होऊन जात 
असे. मराठी आणि इतिहास हे दोन विषय शिकवण्याचे काम त्यांच्याकडे आले होते. 
हे दोन्हीही विषय आम्हांला ते गोष्टीरूपाने शिकवत; पण अशा काही हातोटीने, की 
मराठी केव्हा संपे आणि इतिहासाला केव्हा सुरुवात होई हे आम्हांला मुळी कळतच नसे. 
त्याखेरीज उरल्यासुरल्या वेळात हरिभाऊ आपट्यांच्या कादंबऱ्या ते हप्त्याहप्त्याने 
आम्हांला स्वांगत. त्यामुळे सुभेदार गुरुजींचा आम्हांला नादच लागला म्हणानात ! शाळेत 
येताना आम्ही त्यांच्याबरोबर यायचे, शाळेतून जाताना आम्ही त्यांच्याबरोबर जायचे. दुपारी 
अंघोळीला घाटावर त्यांच्याबरोबर, संघ्याकाळी हिंडायलाही त्यांच्याबरोबर आणि सुटीच्य़ा 
दिवशी तर सक्ताळपासून संघ्याकाळपर्यंत आमचा मुक्‍कामच त्यांच्या घरी असायचा 

एके दिवशी पहिळ्यांच तासाला पुभदार गुरुजी वर्गात आले. त्या दिवशी त्यांचा 
चेहरा विशेष गंभीर दिसत होता. ते टेबलाजवळ येऊन उभे राहिले; पण नेहमीप्रमाणे 
त्यांनी आमच्याकडे पाहिले नाही. त्यांची दृष्टी खाली जमिनीकडे वळलेली होती. 
क्षणभर ते काहीच बोलले नाहीत. त्यांचे ओठ थरथर कापत होते, असे आम्हांला 
वाटले. थोड्या वेळाने ते हलक्या आवाजात बोलू लागले, “ मुलांनो, एक अतिशय 
बाईट गोष्ट तुम्हांला आज सांगावी लागत आहे 

“ __ आपल्या देशाचे आवडते पुढारी लोकमान्य टिळक यांना सरकारनं काल 
सहा बर्ष काळा पाण्याची शिक्षा ठोठावली आहे. ” बोलता बोलता सुभेदार गुरुजींचा 





कंठ भरून आला आणि ते थांबले. आमच्या काळजात काही गलबलल्यासारखे 
वाटले. गळघाभोवतालच्या उपरण्याच्या टोकाने गुरुजींनी आपले डोळे पुसले आणि ते 
पुढे म्हणाले, “ आज तुम्हांला शिक्रवता येणं मला अगदी अशक्य आहे. विशेषतः मला 
तुम्हांला आता जे काही सांगायचं होतं,ते इयं बर्गात मला सांगता येणं शक्‍यच नाही. 
तेव्हा संध्याकाळी शाळा सुटल्यावर आपण गावाबाहेर जमू, असे म्हणून गुरुजी जड 
पावलांनी वगामधरून निघून गेले. त्या दिवशी अभ्यासाकडे आमचे लक्ष लागणे शक्‍यच 
नव्हते मुळी. विषण्ण मनाने आम्ही शाळा सुटेपर्यंत वरगगीत कसेत्रसे बसून राहिलो 
पाच कधी वाजतात आणि शाळा केव्हा सुटते असे आम्हांला होऊन गेले होते 
शेवटची घंटा होताच आम्ही वर्गातली पंधरा-वीस मुले काखोटीला दप्तरे मारून 
शाळेमधून जे तडक निघालो ते निरनिराळया वाटांनी गावाबाहेर पडलो. सगळयांनी 
एकत्र मिळून जायचे नाही, असे आमचे आधी ठरले होते. गावाच्या उत्तरेला दोन 
मैलांवर एका ओढ्याच्या काठी जमायचे होते. नवरात्रात तेथे दरवर्षी जत्रा भरत असे; 
पण एरव्ही त्या बाजूला गावातले चिटपाखरूदेखील फिरकत नसे. म्हणूनच मुद्दाम 
गुरुजींनी ती जागा निवडून काढली होती. काही वेळाने आम्ही सारी मुले त्या 
देवळाशेजारच्या ओढ्यावर जमलो. सुभेदार गुरुजी अजून आले नव्हते. त्यांच्या 
बाटेकडे डोळे लावून आम्ही बराच वेळ त्या ठिकाणी बसलो. सूर्य मावळत होता. 
आजूबाजूच्या शेतोवर पिवळसर उन्हे अजूनही थोडी रेंगाळतच होती 
काही वेळाने गुरुजी तेथे येऊन पोहोचले. त्यांच्याबरोबर वरच्या वर्गातली 
दोन-तीन प्रौढ मुले होती. गुरुजी येताच आम्ही सारे उठून उभे राहू लागलो. पण 
उठू नका! असे त्यांनी आपल्या हाताने आम्हांला सांगितले. गुरुजींच्या भोवती 
वर्तुळ करून आम्ही बसलो आणि ते उठून मधोमध उभे राहिले. मावळत्या सूर्याच्या 
आरक्त प्रकाशाकडे रोखलेल्या दृष्टीने पाहात गंभीर आवाजात त्यांनी बोलायला 
सुरुवात केली. बगोत शिकवताना किंवा गोष्टी सांगताना ते नेहमी जसे आम्हांला 
दिसत त्यापेक्षा काहीतरी निराळेच त्या वेळी ते आम्हांला दिसले. त्यांच्या मुद्रेवर 
नवीनच काहीतरी सामर्थ्य प्रकट झालेले होते. अर्धा-पाऊण तास ते बोलले असतील; 
पण तेवढया बेळात लोकमान्य टिळकांच्या चरित्रामधल्या कितीतरी स्कर्तिदायक 
गोष्टी त्यांनी आम्हांला सांगितल्या. त्यांचा एकेक शब्द आणि एकेक वाक्‍य घणाच्या 
घावाप्रमाणे आमच्या हृदयावर आदळत होते. आणि सरवोगातले रक्‍त पायापासून 
डोक्यापर्यंत उसळ्या मारत होते. बोलणे संपवण्याच्या आधी सूर एकदम चढवून ते 








डिश 


म्हणाले, “ लोकमान्य टिळकांनी तुमच्यासाठी एवढं सारं केलं. तुम्ही त्यांच्यासाठी काय 
करणार ? बोला. आजपासून परदेशी मालावर तुम्ही बहिष्कार घालणार की नाही! 
यापुढं परदेशी टोप्या डोक्यावर ठेवता कामा नये. परदेशी साखर तुम्ही खाता कामा 
नये. घ्या, शपय घ्या!” 
आंबुरशीच्या ओढ्याच्या त्या ओसाडीत सुभेदार गुरुजींच्या त्या शब्दांचे गंभीर 
पडसाद मोठमोठ्याने निनादले. ' शपथ घ्या, शपथ घ्या ! ' अशीच चोद्योकडून गर्जना 
उठली. देऊळ तेच म्हणाले, झाडे तेच म्हणाली, शेतांनी तेच सांगितले आणि ओढा 
_ तेच गरजला. आभाळात क्षितिजावर नुकताच उगवलेला एक ठळक तारा त्याच 
अपेक्षेने टवकारून आमच्याकडे बघू लागला. आमची डोकी भडकून गेली. डोक्यावरच्य 
टोप्या भराभर काढून आम्ही ओढ्यात भिरकावून दिल्या आणि गुरुजींच्या पायावर 
हात ठेवून परदेशी मालावर बहिष्कार घालण्याच्या एकजात साऱ्यांनी शपथा घेतल्या. 
परत येतांना वाटेमध्ये आम्ही फारसे एकमेकांशी बोललो नाही. जो तो आपल्या 
मनामध्ये हाच विचार करत होता, की लोकमान्य टिळकांनी देशासाठी आज एवढा 
त्याग केला, मी माझ्या देशासाठी काय करणार? एक नवीनच प्रकाश आयुष्यामध्ये 
निमीण झाला. 
"आह 
दडस - भीती, घास्ती; हातोटी -कोशल्य, शैली; आरक्त -तांबूस; गलबलल्यासारखे 
वाटणे - काळजात कालवाकालव झाल्यासारखे बाटणे; टवकारून पाहणे-नजर रोखून पाहणे. 
ननु 
अभ्यास : 
१. सुभेदार गुरूजींनी मुलांची मने कोणत्या गोष्टींनी जिंकून घेतली ! 
२. सुभेदार गुरुजींचे तास कधी सुरू होत व कधी संपत हे मुलांना का कळत नसे ! 
३. टिळकांना झालेल्या शिक्षेमुळे मास्तरांच्या मनात कोणती खळबळ ठडाली ! 
४. आंबुरशीच्या ओढ॒याकाठी गुरुजींनी मुलांना कोणता संदेश दिला ! मुलांच्या मनावर 
त्याचा कोणता परिणाम झाला ! 
५, अर्थ स्पष्ट करा ! 
जागच्या नागी गारद होणे, कंठ भरून येणे, चर्या बदलणे, जड पावलांनी निघून जाणे, 
चिटपासखरू न फिरकणे. 





दै 


निःस्पृह रामशास्त्री 





कृ. प्र. खाडिलकर 


कृ. प्र. खाडिलकर (जन्म : १८७९; मृत्यू £ १९४८.) हे नाटककार व पत्रकार होते. 

* कीचकबध ? ब “* भाऊबंदकी ही यांची नाटके प्रसिद्ध भाहेत. पुढील नाटयप्रवेश त्यांच्या 

“* माऊबंदकी ! या नाटकातून घेतला आहे. | 
नारायणरावाचा खून राघोबादादांच्या आशेनेच झाला अशी खात्री पटल्यावर पेशन्यांचे 

मुख्य न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे यांनी पुण्यात राहायचे नाही असे ठरवले. त्यानंतर ते 

राघोबाची अखेरची भेंट घेण्यासाठी शनिवारवांड्यात गेले. यापुढील कथाभाग खालील 

नाट्यप्रवेशात आला आहे. 





र्घुनाथराबदादा : (उठून) या, शास्त्रीबोवा या. असं बसायचं होतं 
रामशास्त्री : श्रीमंतांबरोबर अधीसनावर बसण्याची आम्हा गरिबांची योग्यता नाही. 
घुनाथरावदादा : शास्त्रीबोवा, आपणांस माहीत आहे, धनी व नोकर हे नातं 

आपणांसारख्या गुरुवर्यांशी ठेवण्याची पेशव्यांची रीत नाही. 

रामशास्त्री ! रावसाहेबांबरोबर जुन्या चालीरीती लयास गेल्या. आता नब्या चाली 
पडल्या. पुतण्याचा खून करण्याची पद्धत तुमच्या घराण्यात प्वी होती काय ! 

स्थुनाथरावदादा : (बसत) माझ्या माथी हा अपराध नाहक आपण मारता आहा? 

आनंदीबाई : शास्त्रीबुवा, गारदयांच्या हातून गाय 'चुकून मारली गेली; तर तुम्ही 
या असल्या बोलण्यांनी वासरू जाणूनबुजून मारत आहा ! 

रामशास्त्री $ बाईसाहेब, मला दोष देण्यापेक्षा आपल्या कमीला दोष का देत नाही! 
कैलासनायाची इच्छा तशी आहे. मी खोटं कसं बोलू £ दादासाहेबांवर हा खुनाचा 
आरोप ठेवून गावात सर्व लोक जेव्हा कुजबुजायला लागले, तेव्हा “देवा, हे खोटं 
ठरू दे! म्हणून कैलासनाथाची मी किती वेळातरी करुणा भाकली; पण कैलास- 
नाथाच्या मनास आलं नाही. भी तरी काय करू बाईसाहेब ? नारायणरावांना 
मारण्याचा हुकूम मी माझ्या डोळ्यांनी प्रत्यक्ष पाहिल्यावर दादासाहेबांना मी खुनी 
समजू नको तर काय करू? 








ड्ऱे 


आनंदीबाई : अहो, त्या हुकमात * धरावे ' असं होतं, हे मी माझ्या डोळांनी प्रत्यक्ष 
पाहिलं आहे. गारदथांना चकवून तुळाजीनं तो हुकूम आपल्या हाती घेतला आणि 
त्यानं ताइतात घालून दंडात बांधला. गारदर्यांनी किंवा तुळाजीनं 'ध' चा 'मा' 
मागाहून केला नसेल म्हणून कशावरून ? 

रामशास्त्री : हुकमात जर * धरावे! असं असतं तर ज्यांनी हकूम लिहिला ते हजर 
असताना, दादासाहेब हजर असताना - आपण हजर असताना - गारद्यांचे सरदार 
हजर असताना --नारायणराव भारले गेले नसते 

रघुनाथराबदादा : पण हया गोष्टीची बाटाघाट करण्याचा काय उपयोग? खऱ्या 
गोष्टी काय श्लाल्या, हे एक परमेश्‍वराला माहीत. तथापि नारायण मारला गेला 
हृघाबददल मला अंत:करणपूर्वक बाईट वाटत आहे आणि प्रायश्चित्त न घेण्याचा 
सर्व हट्ट आम्ही सोडून दिला आहे. श्रीक्षेत्री पंढरपुरास जाऊन तिथे आपल्या 
हस्ते आपण सांगाल ते प्रायश्‍चित्त घेण्याचं आम्ही ठरवलं आहे. आपण जे आज 
प्रायश्चित्त सांगाल ते आम्ही आपल्यादेखत श्रीक्षेत्री घेऊ. पूर्वीच्या सर्व गोष्टी 
बिसरा आणि हया अपराधाला प्रायश्चित्ताची शिक्षा सांगा 

रामशास्त्री : दादासाहेब, मी पंढरपुरास कसचा येतो आणि तुम्हांला प्रायश्चित्त 
देऊन कसचा शुद्ध करून घेतो ! 

आनंदीबाई $ आपण न्यायाधीश आहा. प्रायश्चित्त दययावयाचं आपलं काम आहे. 
ना स्य आले पाहिजे व आम्हांला प्रायशिचत्त देऊन पवित्र करून घेतलं 

रामशास्त्री : माझ्या डोळधांनी मी तो हुकूम पाहण्यापूर्वी प्रायशिचित्तानं मी आपणांस 
शुद्ध करून घेतलं असतं; पण आता काय! 

आनंदीबाई : आता क्रोणती हरकत? 

रामशास्त्री ! त्या वेळी खुनाचा संशय होता, आता प्रत्यक्ष खुनी ठरला. दादासाहेब, 
पुतण्याचा खून करून गादी बळकाबण्याचा भयंकर अपराध आपण केला आहे. 
त्या अपराधाबदूदल शास्त्रात देहान्त प्रायरिचत्ताशिवाय दुसरं प्रायरिचत्त नाही. 

रघुनाथरावदादा : काय देहान्त प्रायश्चित्त! 

रामशास्त्री : होय! देहान्त प्रायश्‍चित्त ! 

रघुनाथरावदादा : (उठून) देहान्त प्रायरिचत्त ! 

रामशास्त्री : होय, देहान्त प्रायश्चित्त ! 


ठ्ठ 











आनंदीबाई : (पुढे होऊन) देहान्त प्रायश्चित्त ! नाही, आपण चुकून बोलला असाल. 
शास्त्रीबुवा, नीट विचार करून सांगा, कोणतं प्रायश्चित्त ते. 

रामशास्त्री : बाईसाहेब, नीट विचार करून सांगतो, देहान्त प्रायशिचित्ताशिवाय 
दुसरं प्रायश्चित्त नाही. 

'घुनाथरावदादा : (बसत, दुःखाने) देहान्त प्रायश्चित्ताशिवाय दुसरं प्रायश्चित्त नाही? 

आनंदीबाई : शास्त्रीबुवा, दुसरं प्रायरिचत्त असलं पाहिजे. 

रामशास्त्री : नाडी; बाईसाहेब, नाही, दुसरं प्रायश्चित्त नाही. आपणांसारख्या 
महापातकी खुन्यांची सोय लावण्याकरता कषींनी शास्त्रं लिहिलेली नाहीत. 

आनंदीबाई : (रागाने) काय शास्त्रीबुवा, दुसरं प्रायशिचित्त नाही ! आमची सोय 
पाहण्याची कर्षींना जरुरी नसली तरी तुम्हांला जरुरी आहे. नीट विचार करून 
उत्तर दबा. 

रामशास्त्री : दुसरं प्रायश्चित्त नाही; देहान्त प्रायश्चित्ताशिवाय दुसरं प्रायशिचत्त 
नाही. मी पुन्हा सांगतो, देहान्त प्रायशिचित्ताशिवाय दुसरं प्रायरिचत्त नाही. 














आनंदीबाई ः कोणापुढं, कुठं व काय बोलता आहा, इघाची शुद्ध शास्त्रीबुवा, तुम्हांला 
नसावीसे दिसते. श्रीमंतांना देहान्त प्रायश्चित्त सांगणाराची जीभ येघच्या येथे 
छाटली जाईल, हे घ्यानात ठेवून नीट शुद्धीवर येऊन बोला ! तुम्डी आमचे नोकर 
आहा, हे विसरलात वाटतं? 

रामशास्त्री $ बाईसाहेब, आता वाड्यात येण्यापूर्वी मी श्रीमंतांचा नोकर होतो; पण 
वाड्यात आलो आहे तो नोकरी सोडून दिली, हे कळनण्याकरताच आलो आहे. 
बाईसाहेब, हया जिभेनं हा वेळी सत्य भाषण केलं आहे. पुढं कदाचित खोटं 
बोलण्याचा मोह तिला उत्पन्न होईल, तेव्हा ह्याच वेळी तिला छाटून टाकून सत्य 
बोलण्यात हया जिभेची समाप्ती आपण केली, तर मला समाधानच आहे. राधोबा, 
पेशव्यांच्या गादीचा नोकर नसलेला ह्वा रामशास्त्री तुला देहान्त प्रायरिचत्त सांगत 
आहे. राजाक्षेनं तुझं डोक उडवलं जाण्याचा संभव नसेल, तर देहाला झिजवून 
झिजवून अखेरीस देहाच्या पतनानं पापक्षालन कसं करावं, ह्या तपरचर्येचा धडा 
शिकण्याच्या उदधोगास लकर त्वां लागावं, हे बरं. मजबरोबर गंगाकिनारी येत 
असशील, तर हा धडा शिकवण्यास मी तयार आहे. खुनी पेशत्रा गादीअर असेतो 
पर्वत पुण्याच्या हृद्‌दीत पाणी प्यायचं नाही, हया प्रतिक्षेनं मुलंमाणसं माहुलीस 
पाठवून मी घराच्या बाहेर आता पडलो आहे. सतः देहान्त प्रायऱिचित्त कसं घ्यावं 
हे शिंकण्याची जर राघोबा, तुझी इच्छा असली तर गंगाकिनारी-- 

आनंदीबाई : गंगाकिनारी तपश्‍चर्या करत बसण्याच्या गोष्टी शास्त्रीबुवा, आता 
विसरा. पेशव्यांचा असा उपमर्द करणारांना गंगाकिनारी स्वस्यपणानं जाऊन 
बसण्याची फुरसत मिळत नसते. तुम्ही आम्हांला कोण प्रायश्चित्त सांगणार £ 
विदूवत्तेची खोटी धर्मेड तुम्हांला झालेली; निःस्यृहतेचा नसता टेंभा तुम्ही 
मिरवणारे; तपरचर्येच्या व देवधर्माच्या वळ्गना तुमच्या तोंडात कशाला! स्वतःच्या 
मोठेपणाच्या फाजील गर्वीनं तुमची बुद्धी कुजली आहे. मुख्य न्यायाधीशार्च 

जागा मिळाल्यामुळं तुमचं मन नासलं आहे. माझ्या तोंडून निघेल तो शब्द खरा 
हृया अहंकारानं तुमचं शरीर तारवटून बेताल झालं आहे ! तपश्‍चयो आता अंधार- 
कोठडीत! प्राण जाऊन कपाळमोक्ष होईतो अंधारकोठडी तुमच्या कपाळाची सुटली 
नाही म्हणून समजा ! कोण आहे पलीकडच्या दालनात ! पुमेरसिंग, खरकतिंग, 
तुळाजी या, लवकर या, आणि हघा उन्मत्त भाथेफिरूला कैद करा 
(सुमेरसिंग, खरकसिंग, तुळाजी येतात.) 


द्र 








शास्त्रीबुवा, पुन्हा एकबार नीट विचार करा. तुमच्या सांगण्यावरून किरकोळही 
प्रायशिंचत्त आता आम्ही घेत नाही. पण तुम्हांला जर एखादथा डोंगरी किल्ल्या 
बरील अंधारकोठडी टाळायची असेल आणि गंगाकरिनारी स्वस्थपणे स्नानसंध्या 
करत बसण्याची परवानगी पाहिजे असेल, तर नारायणाच्या वधासंबंधानं 
श्रीमंतांची लवलेशही चूक नाही, इतकंच नव्हे, तर असले धर्मभीरू, प्रतापी व 
पुण्यश्लोक श्रीमंत पेशव्यांच्या गादीस पुन्हा लाभणार नाहीत, असं भरद्रबारात 
जाहीर करण्यास तुम्ही तयार झालं पाहिजे 

तुळाजी : हे जाहीर कशाला करायला पाहिजे! तूयीचा प्रकाश जसा लपवता 
याय'चा नाही, तसं हया धर्मीवताराचं तेज लपवता येणार नाही. 

खरकर्सिंग घ खुमेरसिंग $ जगात अशी एकडी जीभ नाही, जी श्रीमंतांचा प्रताप 
कबूल करणार नाही 

तुळाजी $ जगात अशी एकही तरवार नाही, जी हया पुण्यश्लोक श्रीमंतांचं मस्तक 
धडापासून दूर करू पाहात आहे. 

सुमेरासिंग व खरकार्संग : हुकूम व्हावा, ही जीभ येयल्या येथे छाटून टाकतो ! 
(रामशास्त्र्यांच्या एका बाजूस एक असे उभे राहतात.) 

आनंदीबाई : शास्त्रीबुवा, तुम्हांला आम्ही कैद केलं आहे. बोला, अंधारकोठडीत 
पडता का भरदरबारात श्रीमंतांचं यश गाऊन आताच्या अपराधातून मोकळे होता 

रामशास्त्री : पाहिजे तर माझी जीभ छाटून टाकण्याचा हुकूम करा; पाहिजे 

अंधारकोठडीत, काट्यांच्या पिंजऱ्यात मला कोंडून ठेवा; पाहिजे तर ज्या 

तरवारींनी नारायणरावांचे तुकडे तुकडे केले, त्याच ह्या तरवारी माझ्याही 
शरीरावर पाहिजे तशा चालवा ! मला कोठेही न्या, कसाही ठेवा; शब्द उच्चार- 
ण्यांची जिभेत शक्‍ती असेतो मोठमोठ्याने ओरडून सर्व दुनियेला मी जाहीर करणार 
-ऱनारायणरावाचा खून राघोबानं केला आहे आणि हया पापाला देहान्त 
प्रायशचित्ताशिवाय दुसरं प्रायशिचित्त नाही. 

आनंदीबाई : हथा उन्मत्त माथेफिरूत्च्या मुसक्या अगोदर बांधा, पकडा त्याला ! 
पाहता काय! धरा त्याला ! अंधारकोठडीत देहान्त प्रायशिचित्त आपणांस आता 
लवकरच मिळेल ! पकडा त्याला--पाहता काय? 

(सुमेरसिंग बव खरकसिंग पकडू लागतात.) 














रघुनाथराबदादा : नका, शास्त्रीबुवांना कैद करू नका. माझ्या डोक्यावर पूर्वीच्या 
पातकांचंच ओझं मोठं आहे. नको, रामशास्त्र्यांच्या खुनाच्या पातकाची आणखी 
भर नको. जा शास्त्रीबुवा, हृया आमच्या राज्यावन एकदम बाहेर निघून जा. 
आमची निंदा करायला जर क्षणभर अधिक आमच्या राज्यात राहिला, तर खरोखरच 
तुमची जीभ छाटली जाईल. सुमेरसिंग व तुळाजी, पुण्याच्या हृदूदीबाहेर ह्यांना 
बंदोबस्तानं काढून लावा. 






य न 


स्का 

0 
आ 
देहान्त प्रायश्चित्त - मृत्यूची शिक्षा; नाहक - विनाकारण; पापक्षालन -पापापासून मुक्तत्ता 
पुण्यश्लोक -पवित्रः गारदी - पहारेकरी; मुसक्‍या बांधणे -हात मागे आवळून बांधणे; 
तोंड बांधणे 
"कु 
अभ्यास : 
१. र॒घुनाथरावदादानी कोणते पाप केले होते! | 
राघोधादादाला प्रायश्‍चित्ताची शिक्षा देण्याचे रामशास्त्र्यांनी का नाकारले! 
» आनंदीबाईनी रामशास्त्र्यांना अटक करायला का सांगितले ! त्यांना अटक का झाली 

नाही (! 
. रामशास्त्न्यांनी नोकरी का सोडून दिली ! मी 
» आनंदीन्नाई, राघोबादादा व रामशास्त्री यांच्यापैकी कुणाचे विचार तुम्हांला आवडले! का! 
» रामरास्त्र्यांच्या सभावातील विशेष गुण दाखवणारी या पाठातील बाक्‍्ये शोधन काढा, 
« पुढील बाक्प्रचारांचा तुमच्या वाक्यांत उपयोग करा : र्यी 

लयास जाणे, कदुणा भाकणे, उपमर्द करणे, कपाळमोक्ष द्वोणे, टेंभा मिरवणे 


१»: 


८ ८ ८: ८ 


वै व 





सर्कशीत चिमणराव 


चिं. वि. जोशी 








चिं. वि. जोशी (नन्म : १८९२; मृत्यू : १९६६.) हे विनोदी लेखक होते. त्यांची 
५ एरंडाचे गुन्हाळ?, ' चिमणरावांचे चन्हाट*, “ भाणखी चिमणराब* ही वब इतरही 
काही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. पुढील पाठ त्यांच्या ' चिमणरावांचे चऱ्हाट' या पुस्तकातून 
घेतला भाहे. 

दुसऱ्यांना मदत करण्याची संधी शोधणाऱ्या चिमणरावांवर एका सर्कशीत कोणता दुर्धर 
प्रसंग ओढवला याची कथा वाचून तुमची भरपूर करमणूक होईल. 


दुपारी तीनच्या सुमारास प्रोफेसर सर्कसवाले आले व मला * कॅप्टनसाहेब' अंशी 
हाक मारून त्यांनी नमस्कार केला 

“५ कोण प्रोफेसरसाहेब ! उन्हाच्या वेळी कोसभर मजल का मारली ? 

“ आपल्याला भेंटायला, कॅप्टनसाहेब ! कालच आपण सांगितलं, की परोपकार 
आणि समाजसेवा हे आपल्या बालचमूचं कतेन्य आहे. आणखी आजच त्याची प्रचीती 
पाहायची बेळ आली आहे, कॅप्टनसाहेब. 

“ कार छान. आम्ही परोपकाराची संधी पाहातच होतो, प्रोफेसरसाहेब. पण काय 
करावं ? कुठं आग लागत नाही, पूर येत नाही, एन्फ्ल्युएंशासारखी साय येत नाही, कुछ 
नाही. मागी ही सफर फुकट जाते असं मला वाटत होतं. सांगा, काय काम आहे ते, 

त 

“ काम असं आहे, कॅप्टनसाहेब, ” खाकरून प्रोफेसरांनी सुर्वात केली, “आज 
आमच्या सर्कशीत बाघ, अस्वल आणखी गाय यांचं सहभोजन आहे, असा कार्यक्रम 
लावून तिकिटं खपवली. आणखी आता अशी पंचाईत 'आली--ती आपल्याजवळ 
कशी सांगू, कॅप्टन !” 

“ सांगा, सांगा, संकोच नका करू. मी वाघ नि अस्वलाचा बंदोबस्त ठेवीन. वाटलं 
तर प्रेक्षकांत बंदोबस्त ठेवतो.” 


_ &बंदोबस्ताचं काही नाडी हो, पण काय सांगू ! बाघ आणि अस्वल यांची मारामारी 
होऊन दोघेही दुखणाईत पडले आहेत. 7 हि. ८. 
“ म्हणजे काय !" चकित होऊन मी म्हणालो. 
* अहो, दोन डोंबारीच वाघाचं अन अस्वलाचं काम करतात ! आम्हांला कुठं खरा वाघ 
ठेवायची ऐपत आहे! त्यांना रोजचा खुराक घालताना आमचं अर्ध उत्पन्न खर्च होईल.” 
“ पुण ती गाय तरी खरी आहे का? का एखादा बडुरूपी गायीचं काम करायला 
ठेवला आहे!” 
“गाय खरी आहे हो ! सर्कशीत काम करून बिचारी शेरभर दूध देते. आणखी 
दिवसभर लोकांच्या शेतातून हिंडून आपलं पोट भरते. गोमाताच ती |! ” 
“ पृण आता या बनावात मी काय करू! त्या डोंबाऱ्यांना औषधपाणी करू ! 
“ते दोघे अंयरुणाला खिळून आहेत. फर्स्ट-एडनं त्यांना काही व्हायचं नाही. 
आपल्याला आता अशी विनंती आहे, की आपल्या दोन सैनिकांना वाघ-अस्वलांची सोंगं 
घेऊन गरिबाला मदत करायला सांगा आणि बेळ निभावून न्या, कॅप्टनसाहेब ! 
गावातळ्या कोणाला मी चार पैसे देऊन बोलावलं असतं; पण त्यांच्या तोंडात काही 
राहायचं नाही अन माझी फजिती होईल ! ” 
सर्व बालवीरांस समोर उभे करून त्यांना प्रोफेसरांची परिस्थिती मी निवेदन केली. 
अबदुल्ल्याला अस्वलाचे काम शोभण्यासारखे असल्याने ते त्याला देण्याचे नक्की 
ठरले. वाघाच्या कामासाठी चार उमेदवार होते; पण मला त्याची फार हौस असल्याने 
ते मी आपल्याकडे ठेवले. लगेच आम्ही नसरापुरास गेलो 
अबदुळ्ल्याला व मला सायंकाळी पाच वाजताच शिकारखान्यात नेले. बाकीच्यांची 
सोय सर्कस कंपनीच्या बिऱ्हाडात केली होती. आम्ही दोघांनी वेष परिधान केले व 
शेजारशेजारच्या पिंजर्‍यात प्रवेश केला. मी आजपर्यंत अनेक प्रकारचे वेष धारण केले 
शाळेत असताना संमेज्ञनाच्या नाटकात दासीसुद्धा झालो होतो. परंतु पशुवेष 
पहिलाच प्रसंग ! यामुळे फार गंमत वाटली. परंतु अंगाला खाजबीज 
सुटल्यास खाजवण्याची सोय बिलकूल नव्हती. सर्कशीच्या वेळेखेरीज इतर वेळी 
सर्कशीचा शिकारखाना पाहण्याचा दरवेळी अर्धा आणा दर देऊन पुष्कळ लोक 
जनावरे पाहण्यास येत. सवीत जास्त प्रेक्षक माझ्याच पिंजर्‍यापुढे जमत. त्यामुळे 
मला बराच त्रास होत होता. ह्या वाग तर लई मरतुकडा दिसतुया र !' “आरं, हृबो 








५५० 


तर्‌ ब्रिबटा ह्याय, वाग कसला £' अशा प्रकारची निंदान्यंजक वाक्ये ऐकताच राग 
येऊन मी डरकाळ्या फोडी. त्या ऐकून माझ्या निंदकांची तोंडे बंद होण्याऐवजी ते 
म्हणतात, ' हात तुझं ! खायला मिळालं न्हाई काय पंधरा दिवसांत ! हृरकणीनं कोंबडी- 
दिखील भ्यायची नाही !' मग खट्टू होऊन मी कोपर्‍यात बसे. एका वेळी एक बाई 
आपल्या मुलाला घेऊन शिकारखाना पाहायला आली होती. मला पाहून ते मूल भ्याले. 
त्याची गंमत करण्यासाठी मी डृुरकावणी फोडली, तो त्या बाईने एक खडा घेऊन मला 
मारला व मुलाकडूनही खडे मारवले. वाघास बोलता येत नाही हे ध्यानात न राहून 
मी म्हटले--“' हे ! मार बया ! सांपळधामध्ये वाघ सापडे, बायका-मुले मारिती खडे ! 

माझे वाकय पुरे होण्यापूर्वीच त्या मानुषी वाणीने बाई भयभीत होऊन “ भूतभू$भू5? 
करत जमिनीवर पडली. लोक जमले; परंतु माझ्या पुदैवाने तिची दातखिळी बसल्याने 
माझे बेंड फुटले नाही. 

अबदुल्ला अस्वलाचे काम सुरेख करत होता. दोन पायांवर नाचणे, माणसास 
बाकुल्या दाखवणे, सलाम करणे, त्यांनी मारलेले खडे उलट मारणे याच्या योगाने तो 
फार लोकप्रिय झाला. अस्वलाच्या पिंजर्‍्यापुढे सगळी गर्दी जमली. बनराज बाघास 
कोणीच विचारीना ! एक प्रकारे हे बरे झाले. मला वाघासारखे बसता किंवा चालता 
येत नव्हते. डुरकून हुरकून घसा फुटण्याच्या बेतात आला होता. त्यामुळे मला 
गर्दी सहन होईना. बसंत कुत्रा वासाने मारग काढत. माझा पिंजरा शोधन बाहेरच 
येऊन बसला होता. राघूही एकदा येऊन ' अप्पा, तुम्हांला चह्हा हवा आहे का हो: 
असे विचारू लागला. प्रेक्षकांना ही भानगड समजेना. प्रोफेसर जवळ उभे होते. ते 
म्हणाले, “हा मुलगा फसला ! वेडा रे वेडा. याच्या मामाचं आडनाव बांध आहे 
म्हणून याला वाटलं हा बाधच आपला मामा |! जा बाळ, तंबूत जा! 

रात्री दहाला सर्कस पुरू झाली. बाराला माझे काम सुरू झाले. मी माणसासार 
दोन पायांवर चाललो. कड्यातून उडया मारल्या मभळ म दिले, त्याबरहुकूम मी कवाईत 
करून दाखवली. वाघाचे इतक्या बुद्धीचे काम इतर कोणत्याही स$शीत झाले नसेल ! 

शेवटी सर्कशीतले कळतकाम दाखवण्याचे राहिले. नोकरांनी तीन घडवंच्या ठेवून 
मध्ये एक वाटोळे मेज ठेवून दिले. मग मल्ला एका घडवंचीवर बसवण्यात. आले. मी 
गुरकावून नापसंती दर्शवली; प्रंतु प्रोफेसरांनी चाबकाचे फटकारे लावल्याने गप्प राहिलो. 
मग अस्वलाचा वेष घातलेला अबदुल्ल्या आला. तो मला पाहून भ्याला ब कुरकुर करू 
लागला. अस्वल कसे ओरडते ते अद्थाप त्याला माहीत नव्हते. पण प्रेक्षकांनाही ते 


प्र 












माहीत नसल्यामुळे वेळ निभावली. अस्वलाच्या अंगावर केस दाट असल्याने 
चाबकाचे फटकारे त्याला लागले नाहीत. पिस्तुलाचे दोन बार काढताच सर्व प्राणी उभे 
राहिले व माझ्यासमोरच्या घडवंचीवर बसले. आम्ही दोघांनी पंजांनी एकमेकांस 
बोचकारले व जरा भांडण केले. मग गाय आली व तिसऱ्या घडबंचीवर उभी 
एहिली. मी काही खात नसल्याने कलिंगड व भाजलेले वांगे यांची योजना केली होती. 





गायीला गवत आणि आंबोण ठेवले होते. भोजनास प्रारंभ होताच प्रेक्षकांतून टाळ्यांचा 
मोठा गजर झाला; परंतु वाघ व अस्वल नेहमीचे नाहीत असा गायीला सुगावा लागला. 
बराच वेळ ती आमच्याकडे आळीपाळीने बघून संशथ दर्शवत होती. थोड्या वेळाने 
खात्री होतांच तिने माझ्यावर शिंगे रोखली. मी गुरगुरलो व पंजे काढले. परंतु ती मुळीच 
घाबरली नाही. अस्वबलाने तिला पंजा मारला, त्यासरशी चवताळून ती त्याच्या मागे 
लागली. अबदुल्ल्या चपळ असल्याने तंबूच्या मधोमध खांबावर चढला, प्रेक्षकांस 
हा कार्यक्रमाचा भाग बाटून त्यांनी टाळया दिल्या. 

अस्वल हातचे निसटताच गायीने पुन्हा वाघावर हळ्ला केला. मी आपले व्याफ्ल्व 
विसरून दोन पायांवर धावून व “ अहो प्रोफेसर ! धावा धावा !' असे ओरडून गायीला 
चुकवू लागलो. ' अरे लुच्च्यांनो, तरी आम्हांला संशय येतच होता, की या वाघाच्या 


ष्र 


शेपटीत जीव कसा नाही ?' ' ही सर्कस का बहुरुप्यांचा खेळ !! * अरे, हा वाघाचं 
कातडं पांधरणारा गाढब कशाला आला! घ्या याचं कातडं हिसकावून !' अशा आरोळ्या 
ऐकू आज्या. सगळे प्रेक्षक उठले. त्यांनी मला, प्रोफेसतरांना ब सर्कसंवाल्यांना गराडा 
दिला. दहापाच जणांनी माझा पोशाख हिसकावून घेतला आणि माझ्या शरीराचे 
जोराने मर्दन चालवले. 





अभ्यास : 

१. हा पाठ. वाचताना तुम्हांला विशेष हसू कोठे कोठे आले! का! 

२. प्रोफेसरांनी कोगता खेळ करायचे ठावले होते! त्या वेळी कोणती अडचण उद्‌भवली ! 

३, त्यांनी त्या अडचणी कोणकोणत्या ठयायांनी दूर केल्या ! 

४. वाघास कोणीच विचारत नव्हते, असे लेखकाने का म्हटले आहे ! 

५, वाघ आणि अस्बल खरे नसून खोटे आद्देत द्वे मेक्षकंनी कशाऊरून ओळखले ! 

६, तुमच्या जीवनात अता एखादा विनोदी प्रसंग घडला असल्याव त्याचे वर्णन करा, 

७. * बँड फुटणे” याच अर्थाचा ' बिंग फुटणे ' हाही एक वाकप्रचार आहे. यासारखे पुढील 
बाक्परचारांसाठी कोगते वाक्‍्प़चार वापरता येतील! 
तोंडात न राहणे, तोंड बंद होणे, गराडा देणे. 


षड 





काझीरंगा 








बर्संत अवसरे 


डॉ. वसंत अवसरे (जन्म : १९१२.) यांची ' मिक्षंच्या प्रदेशातून', ' लाल नदी, निळे डोंगर 
ही प्रवासवणनपर पुस्तके प्रसिदूध आहेत. “काझीरंगा! हा पाठ त्यांच्या ' लाल नदी, निळे 
दोंगर * या पुस्तकातून घेतला आहे. 

महाराष्ट्रातील एका अभयारण्याचे वणन तुम्ही यापूर्वी वाचले आहे. डॉ. अवसरे यांनी 
आसाममधील अभयारण्याचे वर्णन या पाठात केले आहे. 


घुमारे दोनशे पासष्ट चौरस किमी बिस्तार असलेली “ काझीरंगा! पशुस्यळी 
अथवा अभयारण्य सार्‍या भारताचे एक भूषण आहे. एक आफ्रिका सोडल्यास इतके 
विविध आणि असंख्य पशपक्षी आसामशिवाय जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेच 
आढळत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर आसाममध्ये वावरणारे काही काही प्राणी जगाच्या 
पाठीबर दुसरीकडे कुठेही आढळत नाहीत. हुलॉक नावाचा एक पुच्छविहीन वानर 
फक्त आसामातच आढळतो. भारताच्या इतर कुठल्याही प्रांतांत त्याची वस्ती नाही. 
त्याचे हुलॉक हे नावसुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडले आहे. 

आसामचे बैशिष्ट्य दाखवणारा दुसरा प्राणी म्हणजे एकर्शिंगी गेंडा. राज्य सरकारचे 
प्रतीक म्हणून आसामात ठिकठिकाणी त्याचे पुतळे उभारलेले आढळतात. कुणी 
म्हणेल हा अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखादधा राज्याचे प्रतीक म्हणून का पसंत केला 
जावा ? पण प्रथमदर्शनी बाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नाही. कोणातरी इंग्रज 
कवीने गेंडथावर एक लहानशी कविता करून तो माणसापेक्षा कसा भ्रेष्ठ आहे ते 
दाखवले आहे. 

एखादथाचा पुतळा पाहणे आणि त्याला प्रत्यक्ष पाहणे योत फार॑ फरक असतो 
मी तर गेंडा व त्याच्यावरोबर आसामातले इतर पशुपक्षीही प्रत्यक्ष व जवळून पाहण्याची 
संधी मिळावी म्हणून काझीरंगाला आलो होतो. अशा ठिकाणी बन्यपश. बहुधा 
सकाळी लवकर अथवा सूर्यास्ताच्या वेळी पाहावयास मिळतात 








ष्द्ठे 


आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता. तेव्हा सकाळा जर पावसाची बुरबुर चालू 
राहिली तर जंगलात जाणे कठीण हे मी जाणून होतो. पण माझे नशीब जोरदार 
होते. दुसर्‍या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते. पूर्वेचा वारा पण इतका 
शांत होता, की जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना आमचा वासही येणे कठीण होते 
काझीरंगाची भूमी ही कर्दमभमी आहे. इयल्या कमरेइतक्या चिखलातून फिरणे 
माणसाला अशक्यच. शिवाय इथे सर्वत्र इतके उंच गवत वाढलेले असते, की त्यात 
हत्तीवर बसलेला माणूसद्दी लपून जातो 

प्रवाशांना या जंगलात फिरवून आणण्यासाठी आसाम सरकारने पंधरा-वीस हत्ती 
खास शिकवून तयार ठेवलेले आहेत. हे हत्ती वन्यपशंना घाबरत नाहीत ब दाट 
गवतातूनही ते .मागी काढू शकतात. साधारणतः असा समज आहे, की गेंडा 
हत्तीच्या अंगावर चालून जातो. पण शेजाऱ्याला निष्कारण त्रास देणे बन्यपशच्या 
रक्तातच नसते. गेंडादेखील या नियमाला अपवाद नाही. क्वचित केव्हातरी एकटा 
असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशूवर धडक मारायला निघतो. पण एकलकोंडेपणाच 
पर्यवसान तिरसटपणात झाले नाही तरच नवल. जगातील प्रचंडकाय प्राण्यांत 
भारतातील एकशिंगी गेंड्याचा चौथा नंबर लागतो म्हणतात. पहिल्या तिघांत आफ्रिकी 
हत्ती, भारतीय हत्ती ब आफ्रिकेतला सफेद गेंडा यांचा समावेश होतो. 

जंगलात फिरण्यासाठी मला एक हत्तीण मिळाली होती. तिचे नाव वैजयंती असे 
होते. मोठी देखणी, इंद्राच्या ऐरवताची मुलगी शोभेल अशी होती ती. आणि चालत 
पण होती अशी ऐटीत, की गवतातून चालतांना जणू रेशमी साडी सळसळते आहे 
असे वाठावे ! निघाल्यापासून थोड्याच वेळात ती एका जराशा उघड्या ठिकाणी आली 
आणि माढहुताने खूण केळ्याबरोबर उभी राहिली. समोरच आमच्याजवळ एक गेंडा 
अगदी निश्चल उभा होता. चिलखत घालून पद्याऱ्यावर उभ्या असलेल्या एखादा 
विशालकाय योद्ृध्यासारबा. जराशी मान हालवून त्याने आमच्याकडे पाहिले ब मनात 
नक्की केले, की आपली जागा सोडून पुढे-मागे होण्याची जरुरी नाही. त्याचा फोटो 
घेण्याची माझी मनीषा जाणून माहुताने हत्तिणीला चुचकारत चुचकारत उभी केली 
मी गेंड्याचे मनसोक्त फोटो घेतले 

त्या माहुताकडून दोन गोष्टींची माहिती मिळाली. बाजारात गेंड्याच्या नाकावरील 
शिंगाची किंमत जवळजवळ दोन हजार रुपये इतकी असते ही एक व दुसरी अशी, 
की शरीर थंड राखण्यासाठी चिखलाने अंग माखून घेणारा गेंडा हा सामाजिक 


पन 




















आरोग्याचा भोक्ता असतो. सबंध मोठघा जंगलात फक्त एकाच ठिकाणी जाऊन तो 
आपली विष्ठा टाकतो. कित्येक मैल दूर असला तरी त्याच एका जागेवर तो नेहमी 
परतून येतो. घाण बाटेल तेथे टाकू नये, शेजाऱ्या-पाजाऱ्यांना त्रास होईल असे बागू 
नये हे समजणारा गेंडा निःसंशय शहाणाच म्हटला पाहिजे. 

माहुताने खूण केली ब गरेकन वळसा घेऊन मैजयंती दुसरीकडे निघाली. त्याच 
वेळी एक पांढरा शुभ्र गायबगळा डोक्यावरून पंख हालवीत उडाला. मी लगेच मनात 
नक्की केले, की जवळपास कुठेतरी रानम्हशींचा कळप असला पाहिजे. माझा तर्क 
खरा ठरला. गिरकी घेऊन बगळा जिथे उतरला त्या दिशेने माहुताने वैजयंतीला 
हाकारले आणि पाच-पंधरा म्हशींचा एक कळप शांतपणे चरताना आमच्या दृष्टीस 
पडला. म्हशी गवतातून चालतात त्या वेळी गवतातले अनेक लहान कीटक घाबरून 
हवेत उडतात. त्यांना खाण्यासाठी बगळे नेहमीच म्हशींच्या जबळ अथवा त्यांच्या 
पाठीवरही येऊन बसतात. विशाल शिंगांच्या दहा-पंधरा म्हशींच्या मधून वावरणारे 
बगळे पाहून मनात आले, की निसर्गाची ही काळयावरची पांढरी लिपी केव्हातरी 











ल्क 
जा किया 





कागदावर चित्रित केली पाहिजे. आसामी जंगलातल्या या रानम्हशींची शिंगे 
दिसायला मोठी सुंदर आणि विशाल अर्धचंद्राकृती असतात. 

हत्तीपेक्षाही उंच असलेल्या “ एलिफंट प्रास ' (हत्ती-गवत) मध्रून चिखल तुडवत 
माहृताने वैजयंतीला पुढे काढली. योडे अंतर चालून गेल्यावर मध्येंच यांबून तिने 
सोंड बर केली आणि तुतारीसारखी दीघ किंकाळी फोडली. मला वाटले काहीतरी 
संकट आहे. माहुताने इकडे तिकडे नजर फिरवली आणि हत्तिणीला पुढे चालण्याची 
सूचना नकेली. सावधपणे पावले टाकत, गवतातून चालत ती एका डबक्‍्यापाशी 
आली. डबक्याच्या काठावर एक हरीण मरून पडले होते. हत्तिणींने पुन्हा एक 
किंकाळी फोडली आणि तोंड हृवेत फिरवून चारी दिशांचा बास घेतला. जणू काय 
मृत्यूची पावले आजूबाजूला कुठे रॅगाळत आहेत की काय याचा मागोवा ती घेत 
होती. माहुताने वैजयंतीला जरा खाली बाकायला लाबले आणि आपल्या सोबत्याला 
खाली उडी मारायला सांगितले. त्या सोबत्याने खाली उतरून हरणाच्या प्रेताचे नीट 
निरीक्षण केले. कुठल्या तरी प्राण्याने छातीत शिंग खुपसून त्याची हत्या केली होती. 





किती नाजूक, पुंदर जीव; पण जनावराच्या एका आंधळधा, वेड्या लहरीबरोबर 
चक्काचूर झाला त्याचा! माझे मन क्षणभर बधिर झाले. 

काझीरंगाचा विस्तीण वनप्रदेश तुडवत आणि भिजलेल्या वाऱ्यावर मंद मंद 
गतीने तरंगत गिरक्या घेणारा जमिनीचा ब गवताचा वास हुंगत वैजयंती प्रवासी 
बंगल्याच्या दिशेने चालू लागली. का-कोण जाणे, पण वाटेत पुन्हा ती थबकली 
आणि त्याच वेळी समोरून हरणांचा एक कळप उड्या मारत पळत पळत निवन 
गेला. त्या हरणांकडे पाहून एका विलक्षण समाधानाने माझे मन भरून आले. त्यांचा 
तो कळप सारंगांचा आहे असे मनाला वाटू लागले. किंचित काळसर अंगावर अस्पष्ट 
पांढुरके ठिपके असलेल्या हरणांना संस्कृत भाषेत सारंग म्हणतात, या हरणांचा कळप 
वेगाने जातो, त्या वेळी एखादा काळा-पांढरा ढग वाऱ्यावर तरंगतो आहे असे वाटते. 
ढगालाही संस्कृत भाषेत सारंग हे नाव आहे. 

बैशाखातल्या पांदुरक्‍या ढगासारखे क्षणाक्षणाला वेगळे रूप घेणारे मन तिथे 
घोटाळत असता वैजयंती काझीरंगाच्या कडेला येऊन उभी राहिली. प्रवासी बंगला 


तेथून जवळच होता. 
> 
अभ्यास : 


१. ' काझीरंगा ' या अभयारण्याचे वैशिष्ट्य कोणते! 
२. आसाम राज्यात ठिकठिकाणी गेञ्याचे पुतळे का भाढळतात! 
३, अभयारण्यात फिरवून आणण्यासाठी भासाम सरकारने कोणती न्यवस्था केली आहे! 
४. रानग्हशी व बगळे यांचे वर्णन लेखकाने कोणत्या शब्दांत केले भाडे! 
५. खालील शब्दांचे अर्थ सांगा $ 
निबुंदूध, पर्यवसान, अधंचंद्राकृती, प्रतीक, कर्दमभूमी, प्रचंडकाय. 
६ बाक्‍्यात उपयोग करा : 
मनसोक्त, निःसंशय, गर्रकन, मृत्यूची पाबले, क्षणाक्षणाला 
७ आसाममधील गेंड्यासंबंधी थोडक्यात माहिती लिद्दा, 


प्द्ट्‌ 


व य हाड ह. ळा हत, ळा तकाला . आहह. आळी शत ता वया 


,१४. ना. ग. गोरे 








ना. ग. गोरे (जन्म £ १९०७.) यांनी कथा, ललितलेख, चरित्र, प्रबासवणन, मुलांसाठी 
नाडुकले इत्यादी विविध प्रकारचे लेखन केले आहे. त्यांची ' कखंदे', “डाली! व इतर 
अनेक पुस्तके प्रसिदध आहेत. 

महात्मा गांधींचे नाव कुणाला ठाऊक नाही? ते दलितांचे कैवारी होते. त्यांच्या 
शिकवणुकीचा प्रभाव जगातील अनेक विचारवंतांवर पडला. मार्टिन ल्यूथर किंग हे त्यांपैकीच 
एक. अमेरिकेतील आफ्रिकी लोकांच्या उद्धारासाठी ते भामरण कसे झगडले, ते या पाठात वाचा. 


४ एप्रिल १९६५९ या दिवशी कोणा एका माथेफिरूने गोळी झाडली आणि एक 
चाळिशीच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला तरुण धरणीवर कोसळला. तो कोणी धनपती 
नव्हता, की सेनापती नव्हता. पण सगळे जग त्याच्या मरणाने हादरले, हळइळले 
साऱ्या जगाने हळहळावे असे त्या तरुणात काय होते ? कोण होता तो? त्याचे नाव 
काय ? त्याचे नाव मार्टिन्‌ ल्यूथर किंग. त्याचा देश अमेरिका 

हे लोक मूळचे आफ्रिका खंडात राहणारे. काळ्याशार वणीचे हे लोक. साडेतीनशे 
वर्षांपूर्वी युरोप-अमेरिकेमधल्या गोऱ्या लोकांनी काही आफ्रिकी लोकांना पकडून गुलाम 
म्हणून अमेरिकेतल्या मळेवाल्यांना बिकले. त्यांचीच नातवंडे-पणतवंडे आज अमेरिकेमध्ये 

काळे आदमी म्हणून राहात आहेत. मार्टिन्‌ ल्यूथर किंग हा त्यांपैकीच. आफ्रिकी 
लोकांच्या दहापंधरा पिढ्या तेथे काबाडकष्ट करून जगल्या आणि मेल्या; तरी 
त्यांना अमेरिकेमधील गोऱ्या लोकांच्या बरोबरीचे स्थान मिळालेले नाही. खेड्यांमधन, 
शहरांतून या काळ्या लोकांची वस्ती गोऱ्या लोकांच्या वस्तीपासून दूर, वेगळी ठेवलेली 
असते. त्यांच्या मुलांसाठी वेगळ्या शाळा असतात. उपाहारगृहे वेगळी असतात. बसमध्ये 
मागच्या बाजूला काळ्या उतारूंकरता वेगळ्या र अमेरिकेतील 














बा. मा. ६/५-६ "५२, 


जनतेची जशी काही दोन कायमंची छकले पडलेली आहेत--काळे आणि गोरे! 

मार्टिनूचा जन्म १९२९ च्या जानेवारी महिन्यात झाला. त्याच्या जन्मगावाचे 
नाव अँटलांटा. मार्टिनूचे घराणे खाऊनपिऊन सुखी होते. बाळसेदार मार्टिनचे सगळे 
जण कौतुक करत. स्वभावाने तो हृड होता. खूप दंगामस्ती करी. फारसा तापट 
नव्हता; पण कधी रागावला की मात्र हमरीतुमरीवर यायचा. हट्ट करायचा. त्याची 
बुद्धी तल्लख होती आणि गळा फार गोड होता. चार वर्षांचा असताना तो ख्ञिस्त 
स्तुंतीचे अभंग गाऊ लागला, की आजूबाजूचे बाया-बापे गोळा होत आणि ऐकता 
ऐकता ताल धरत. मार्टिनेचे वडील अटलांटा शहरातील चर्चचे उपाध्याय होते. त्याचे 
आजोबादेखील तेच काभ अखेरपर्यंत करत होते. मार्टिन्ची आई शिक्षिका होती 
मार्टिन्‌ भराभर शिकत होता. बडलांचे बोट धरून रस्त्याने चालताना तो दुकानावरील 
पाट्या, बसवरील अक्षरे ब अंक जुळवून वाचू लागला आणि तेव्हाच त्याच्या बाल- 
मनाल्ण पहिले चटके बसू लागले. ' फक्त गोऱ्या लोकांसाठी ', ' काळ्या लोकांनी 
मागच्या बाकावर्‌ बसावे' अशा पाट्या तो बाची. गोरे शिपाई, गोरे दुकानदार 
आपल्या वडलांना “ ए पोऱ्या ' म्हणून हाक मारताना तो* ऐके. “त्या काळ्या पोरा 
बरोबर नाही खेळायला जायचं, असे गोऱ्या बाया आपल्या मुलांवर खेकसत ! 

मार्टिन्‌ वयाने वाढत होता तसा शरीराने व बुद्धीनेही वाढत होता. तो खूप बाची 
अमेरिकेतील आफिक्री समाजाला गुलामगिरीमधन बाहेर काढण्याकरता जे पुढारी पूर्वी 
धडपडले त्यांची चर्त्रि तो वाची आणि मनात म्हणे-आपणही मोठेपणी तसेच करू 
तो स्पर्धात भाग घेऊ लागला. फर्डी बोलणारा झाला. एकदा वक्तृत्वस्पर्धेत दुसऱ्या 
क्रमांकाचे बक्षीस मिळवून तो परत येत असता केवळ आफ्रिकी म्हणून त्याला बसमधला 
सगळा प्रवास उभ्याने करावा लागला. मार्टिनच्या मनाला त्यामुळे फार वेदना झाल्या. 

विद्यापीठात गेल्यावर मार्टिनने अनेक विषयांचे. ज्ञान मिळवले. पीएच. डी 
साठी त्याने तत्त्वज्ञान हा विषय घेतला. ही परीक्षा तो फार चांगल्या प्रकारे उत्तीर्ण 
झाला. गुरुजनांनी त्याची पाठ थोपटली. विद्यापीठात शिकत असतानाच त्यांचा 
गांधीजींच्या त्रिचारांशी परिचय झाला. त्याच काळात त्याचा कोरेटा स्कोट नावाच्या 
सुंदर गायिकेशी विवाह झाला. १९५५ मध्ये डेक्सटर येथील चर्चचे धर्मोपदेशक म्हणून 
मार्टिन्‌ काम पाडू लागले. आणि त्याच साली डिसेंबरच्या पहिल्या तारखेला तिथे 
अशी एक घटना घडली, की जिच्यामुळे मार्टिनूच्या जीवनातले एक नबीन जळ- 
जळीत प्रकरण सुरू झाले 














द्व 


बसने प्रवास करणाऱ्या रोझा पार्क नावांच्या एका आफ्रिकी बाईला एका गोऱ्या 
उतारूसाठी जागेवरून उठण्यास सांगण्यात आले. तिने नकार दिला. बसच्या ड्राय- 
व्हरने पोलिसाकडे तक्रार केल्यावरून लगेच तिला अटक करण्यात आली. हा लहानसाच 
प्रसंग; पण पुढे निर्माण झालेल्या देशव्यापी आंदोलनाचे तो बीज ठरला. रोझा 
पांकंच्या अटकेचा निषेध म्हणून कोणीही आफ्रिकी माणसाने बसमध्ये चढायचे 
नाही असे ठरवण्यात आले. पाच डिसेंबरपासून बहिष्काराला प्रारंभ झाला आणि 
जनतेने त्याला अशी साध दिली, की तब्बल एक वर्षापेक्षा अधिक काळ हा 
बहिष्कार चालू राहिला ! शेकडो सभा, मोर्चे यांनी ते वध गजबजून गेले. या सर्व 
आंदोलनात विचारांची शिदोरी पुरवणारे, प्रक्षुब्ध दंग्याधोप्यापासून लोकांना दूर ठेवणारे, 
पददलित लोकांच्या मनात स्वाभिमानाची ज्योत पेटवणारे असे एकमे पुढारी मार्टिन्‌ 


ल्यूथर किंग हे होते 





अमेरिकेतील जे गोरे लोक उदार मताचे होते त्यांनी मार्टिन्‌ यांच्या मागण्यांना 
पाठिंबा दिला. काळ्या लोकांना सौजन्याने वागवा, त्यांना बरोबरीचे समजा, त्यांना 


द्र 


हीन लेखू नका हाच त्यांच्या मागण्यांचा मथितार्थ होता. पण जे जुन्या वळणाचे कटटर 
लोक होते त्यांनी मार्टिन्‌ यांचा ब त्यांच्या अनुयायांचा छळ आरंभला. त्यांनी मार्टिनूना 
तुरुंगात पाठवले. त्यांना धमक्या दिल्या. बौंब फेकून त्यांच्या घराचा सज्जा उद्ध्वस्त 
केला. पण मार्टिन्‌ डगमगले नाहीत. आंदोलकांनी शांत राहाबे, गोर्‍्यांचा द्वेष करू 
नये, हिंसेला हिंसेने उत्तर देऊ नये असाच त्यांनी आप्रह धरला. गांधीजींच्या विचारांचे 
आचरण मार्टिन्‌ अमेरिकेत करत होते. सोने बिस्तवात घातल्याने ले उजळ होते 
तसे मार्टिन्‌ उजळून निघत होते. बयाच्या अवघ्या २७ व्या वर्षीच मार्टिन्‌ यांच्यावर 
सर्व जगाचे डोळे खिळून राहिले. १९६३ साली बॉशिंग्टन येथे जनतेने जे बिराट 
निदर्शन केले त्यामुळे तर मार्टिन्‌ यांच्या पुढारीपणावर, लोकमान्यतेचा कळस चढला 
१९६४७ साली मार्टिन्‌ यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळाल्याचे प्रसिद्ध झाले 
तेव्हा जगातल्या सगळ्या सदूविंचारी लोकांनी मोठ्या समाधानाने माना डोलवल्या 
लबकर॒च त्यांच्या या चढत्या जीवनाचा अगदी अचानकपणे अंत झाला. त्यांच्या 
आंदोलनाला मिळत असलेला प्रतिसाद सहन न झाल्यामुळे म्हणा किंवा त्यांच्या 
वाढत्या कीर्तीचा मत्सर वाटल्यामुळे म्हणा, एका गोऱ्या इसमाने मॅफिस या गावी 
गोळी झाडून मार्टिन ल्यूथर किंग यांची प्राणज्योत मालवून टाकली.अमेरिकेमधील दीड 
कोटी लोकांचा आणि जगातील दलितांचा आधारस्तंभ असा एकाएकी निखळून 
पडला. परंतु त्यांनी समानतेचे जे स्वप्न पाहिले ते खरे ठरल्यात्राचून राहणार नाही 


"ह 
एप्बीपती-< सम्राट; छकले - तुकडे; हृमरीतुमरी - अरेतुरे; फर्डा - खंदा, पट्टीचा; प्रक्षुन्ध - 
खबळलेला; पददलित - पायदळी तुढवलेले, दीन; मथितार्थ - सार. 
अभ्यास : 
१. मार्टिन्‌ यांना वर्णदुवेषाची जाणीव प्रथम केव्हा झाली! का! 
२. अमेरिकेत आफ्रिकी लोकांना कोणत्या प्रकारची वागणूक दिली जाते ! 
डं गा शतमह योग्य अ! (बळा गुण मार्टिन्‌ यांच्यामध्ये होते ! 
डड लहानसा प्रसंग पी आंदोलनास कारणीभूत झाला ! या आंदोलनाचे 
नेतृत्व मार्टिन्‌ यांनी कसे केले ! 
५. मार्टिनूच्या मृत्यूने सर्ब नगाला का हळहळ वाटली ! 
मार्टिन यांची शिकवण * या विषयावर दहाबारा झोळी लिहा 











द्र 


क यययायययझय्यप्षषेळळका 


क्रणानुबंध 





प्रा. के. जर. पुरोहित (जन्म £: १९२३.) हे अमरावती येथे इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक 
भाहेत. यांचे ' संत्र्याच्या बागा!, ' छळ व इतर कथा, ' शिरवा ' इत्यादी कथासंप्रह प्रसिद्ध 
आहेत. ' शांताराम! या टोपणनावाने ते लेखन करतात. पुढील कथा त्यांच्या ' छळ ब इतर 
कथा? या कथासंप्रह्मतून घेतली आहे. 
स्वतःच्या वास्तूशी माणसाचा कसा कअडणानुबंध जुळलेला असतो ब तिच्याबद्दल माणसाला 
किती जिव्हाळा वाटतो हे या केत सांगितले आहे, 


अप्पासाहेब कुलकर्णी आणि त्यांचा थोरला मुलगा भय्या या दोघांशीही माझी मैत्री 
आहे. नोकरीच्या निमित्ताने भय्या गाव सोडून गेला तेव्हापासून अप्पासाहेबांची आणि 
माझी मैत्री चांगलीच वाढली आहे. रोज संध्याकाळी गावाबाहेर फिरायला जायचे व 
मनात येईल त्या विषयावर मनमोकळेपणाने बोलायचे हा आमचा कार्यक्रम झाला 
आहे. पण आता यापुढे आमचा हा कार्यक्रम बेद होणार, आता अप्पासाहेबदेखील 
गाव सोडणार. 

गाव सोडण्याची अप्पासाहेबांची इच्छा नव्हती. पण भय्याच्या इच्छेपुढे त्यांचे काय 
चालणार? स्वतःची इच्छा नसतानाही त्यांनी भय्याचे म्हणणे मान्य केले. त्यांनी 
दाखवले नाही तरी मला माहीत होते, की गावातले घर विकून शहरात जायचे त्यांच्या 
जिवावर आले असेल. 

भय्याचे म्हणणेही चूक नव्हते. त्याचे म्हणणे असे, की यापुढे सगळे कुटुंब 
शिक्षणासाठी, उपजीविकेसाठी शहरात राहणार, तेव्हा गावातले घर ठेवायचे आणि 
शहरात राहायचे असा दुहेरी प्रपंच कशाला? त्यापेक्षा गाबातले घर बिकून जे पैसे 
येतील, त्यात थोडीशी भर घालून शहरात घर बांधले तर मुलांच्या शिक्षणासाठी व 
जमले तर भाड्यासाठी उपयोग होईल. 

अप्पासाहेबांनी भय्याच्या योजनेला संमती दिली ते केवळ गृहकलह टळावा 


दरे 


म्हणूनच. त्यांच्या मनात भय्याविषयी काही गैरसमज असला तर मित्रकर्तन्य म्हणून 
तो दूर करावा या हेतूने मी रदबदलीसाठी अप्पासाहेबांकडे गेलो 

वळसे घेत घेत मी त्यांना म्हणालो, “ अप्पासाहेब, आता तुम्ही शहरचे रहिवासी 
होणार; पण अधूनमधून माझ्याकडे आलं पाहिजे तुम्ही. बर्षातन एकदा तरी तुमची 
पायधूळ गावात झडली पाहिजे, ” 

“ जरूर झडेल, हे काय सांगायला हवं? कोण खुषीनं शहरात जातोय ? आहे 
काय तिथं ! धड मोकळी हवा नाही की चांगलं खाणं नाही." 

“ते खरं अप्पासाहेब, पुढला सर्व विचार करता शहरातच घर असायला हबं. 
शहरात शिकलेली तुमची मुलं आणि नातवंडं या गावात राहून काय करणार ? 

“ते खरं आणि म्हणूनच घरविक्रीला मी संमती दिली; पण मला बाईट वाटलं 
तुम्हा नवीन लोकांच्या वृत्तीचं. 

“का! काय झालं £ भय्या काही कमीजास्त बोलला-बागला काय?” 

“£ ठेका, सांगतो. नाही तरी मी आता इथून जाणार. प्र्वीसारख्या गप्पा व्हायच्या 
नाहीत आपल्या. आज बोलूनच घेतो. * 

मी बोला म्हटलं आणि अप्पासाहेब सांगू लागले, “मला झालेल्या प्लेगची ह्ही 
आठवण आहे. आता ही आठवण मोठी रोमांचकारी बाटते. पण प्रत्यक्ष त्या वेळी 
क्षणाक्षणाला माझी परीक्षाच होत होती....गावात उंदीर पडू लागल्याची कुणकूण 
नुकतीच पुरू झाली. एकच उपाय होता--आपापली घरं सोडायची अणि गावाबाहेर 
नदीच्या तीरावर झोपड्या बांधून राहायचं. घराला कुलूप ठोकून आम्ही बाहेर पडलो 
निघताना थोडी भांडीकुंडी, एकदोन खाटा, कपडे आणि घरातलं किडुकमिड्क तेवढं 
घेऊन बाहेर पडलो; पण तेही सामान काही कमी नव्हतं. गावातून नदीकाठी सामान 
न्यायला नोकर कुठले मिळणार ? ज्याला जेवढं जमेल तेवढं ओझं त्यानं डोक्यावर 
घेतलं. साठी उलटून गेलेल्या माझ्या आईबापांनाही ओझं घ्यावं लागलं. आम्ही एकटेच 
काही संकटात नव्हतो. सगळं गाव आपत्तीत सापडलं होतं. 

“ नदीच्या किनाऱ्यावर पहिली रात्र आम्ही उघड्यावर कुडकुडत झाडाखाली 
घालवली. एकमेकांच्या सह्दवासाचीच काय ती ऊब त्या रात्रीच्या थंडीत व दबात 
आम्हांला मिळाली. 

“ दुसर्‍या दिवशी मी झोपडी बांधायला सुरुवात केली. नदीच्या काठची जमीन. 
हिरवंगार गवत चिकार वाढलेलं. अंग मोडेपर्यंत ते सगळं खुरप्याने कापरन काढलं. 





.-]- 


अंगावर किती ठिकाणी खरचटलं ते मोजता येत नव्हतं. जमीन साफ केली खरी; पण 
तेवढ्यावरच झोपडी कशी उभी. करायची ? पाणी जवळच असल्य 








खटपट करून योडेसे वासे जमबले. तट्टे गोळा केले व दोन-तीन दिवसांत झोपडी 

“ झोपडीत झोपायला खाटा पुरेशा नव्हत्या. म्हाताऱ्या आईबापांना व गभीर बायकोला 
खाटा देणं आवशयक होतं. मध्येच रात्री प्रभुकृपेचा बषीव झाला. झोपडीत पायभर पाणी 
सांचलं, थंडी मी म्हणत होती. झोपायचं कसं? सबंध रात्र मी डोळे चोळत काढली. 

“ पण त्यानंतरच्या रात्री तशा जागेतही मला डाराडूर झोप लागली. मध्यरात्री मला 
माझ्या वडलांचं कण्हणं ऐकू आलं. त्यांच्या अंगावर हात ठेवून बघतो, तो ते गरम 
झालेलं. ' शीण असेल! असं बडील म्हणाले. 

सकाळी उठून नदीच्या पलीकडच्या तीरावरील वाडीत मी भाजीपाला आणायला 
गेलो. भाजी घेऊन माझी नाव तीराला लागली. पहातो तो, माझी बायको घामाधम 
होऊन काठावर उभी! ' काय झालं? म्हणून बिचारलं, तर ती म्हणाली ' घरी लवकर 
चला. मामंजी कसंतरी करतात....!'” 

“ घरी जाऊन बघितलं तो बडील तापानं फणफणत, न्यथेनं किंकाळ्या देत पड्लेले 
त्यांच्या जांधेतून गाठ आली होती. मी समजलो. प्लेगनं इथंही पाठ सोडली नव्हती. 
पण प्लेग झाला हे कुणाला सांगायचं नाही. ते लोकांना कळलं तर ती बस्तीही 
सोडावी लागली असती. चूपचाप डॉक्टरला बोलावलं, त्यानं करायचे ते उपचार केले, 
पण वडील रात्रभर तळमळत होते. ते पाहवत नव्हतं तरी नुसतं पाहावं लागलं. रात्र 
सगळ्यांनी जागून काढली. काय झालं आहे हे माझ्याखेरीज कुणाला नीट कळलं 


८६५ 





नव्हतं. रामप्रहराला वडलांच्या वेदना वाढल्या, किंकाळ्या वाढल्या, तडफड वाढली. 
वडील वारले. आई बडलांच्या प्रेताला सोडीना. कशीतरी तिची समजूत घातली. 
तिचा हंबरडा ऐकू आला नाही अशा वृत्तीनं मी पुढल्या व्यवस्थेला लागलो. 

“आईच्या डोळ्याचं पाणी खळेना. काय बोलावं हे मला सुचेना. बायकोचे दिवस 
भरत आलेले. छातीवर दगड ठेवून मी जे पुढं येईल त्याला तोंड देत होतो. पण एक 
सरलं न सरलं तोच दुसरं उद्‌भवलं. बायको बाळंत झाली. आमचा भय्या झाला 

“नवा जीव जन्माला आलां. आईच्या धीराचं कसं बौतुक करावं ते समजेना. जणू 
काही झालं नव्हतंच अशा उत्साहानं तिनं नव्या जीवाचं स्वागत केलं. तिच्या आवडीनंच 
त्याला आजोबांचं नाव ठेवण्यात आलं. गावाबाहेरच्या त्या चंद्रमीळी झोपडीत, 
दुःखाच्या त्या वैराणात सुखाचं ल उगवलं. पण मी इतका पिचलो होतो, की झालेला 
आनंद दाखवत हसावं, की न संपणारी दुःखं भोगत रडावं हे मला कळेना. भय्या 
आमचं पहिलं अपत्य. त्यात मुलगा. पण माझ्याच्यानं सुखदुःखाचे हे चटके सहन होत 
नव्हते. माझं जीवनचक्र इतक्या वेगात फिरू लागलं होतं, की अनेक वषौत यावे ते 
अनुभव योड्याच दिवसांच्या अंतरानं माझ्या वाठ्याला येत होते. 

“ झोपडीतला चिमुकला पाहुणा दहा दिवसांचा झाला नसेल, तो'च माझ्या खाकेत 
गोळा आला. अंगात ताप सणसणला. यातना असह्य झाल्या. प्लेगनं मला न्यायचंच 
ठरवलेलं दिसत होतं. आई आपलं उतारवय विसरली, ताजं दुःख विसरली. बायको 
आपली प्रकृती बिसरली, नवा जीव विसरली आणि दोघीही माझं निस्तरू लागल्या. 
नुसतं काम करायचं आणि आकाशाकडं पाहायचं. आकाश मात्र झोपडीच्या छपरातन 
जागजागी स्पष्ट दिसत असे--तेवढाच आधार ! 

“ डॉक्टरला बोलावण्यात आलं. तो ओळखीचा होता. त्यानं धीर दिला. झोपडीतल्या 
दिवलाणीकडे आई सारखी बघत बसे आणि मनातल्या मनात ईश्‍वराचा धावा करी. 
बायकोला वेड लागायचं शिल्लक उरलं होतं. नवा जीव--हा भव्या मात्र मुठी चोखत 

“ पण हळूहळू ते संकट टळलं. मी पूर्ण बरा झालो. गावातला प्लेग संपला. झोपड्यां 
तील लागण बंद झाली. आकाश निरभ्र झालं. गावात परत जायची वेळ आली. 

“सगळं सामान जुळवून मी निघण्याची तयारी केली; पण आईचे पाय हालेनात. 
मी आणि बायको जागच्या जागी खिळून राह्यलो. आईचे डोळे पाण्यानं डबडबले. 

“मी निघण्याची घाई करू लागलो. पण आई निघेना. बायको निघेना. मी 


द्द 





समजलो. माझ्या वडलांची आठवण त्यांना मागे ओढत असावी. आई म्हणाली, “या 
वेळी मला रडू येतं ते ही झोपडी सोडताना. हे घर नाही सोडवत रे! दोन अडीच 
महिने राह्यलो इथं, सुखदुःखं अनुभवली. आता पाय नाही उचलत. 

“ सुखं कसली, सगळी दुःखंच अनुभवली होती त्या दोन महिन्यांत आम्ही. तरीही 
ते घर सोडताना आई रडत होती, बायको रडत होती, मी रडत होतो. आम्हांला 
रडताना बघून भय्यानं भोकाड पसरलं 

“ आता मात्र सगळं बदललं. हा भय्या पार बदलला. तुमची पिढीच सगळी बदलली. 
हे घर विकताना भय्याला काही वाटलं नाही. त्याच्या डोळ्यांत एक थेंब नाही. 

अप्पासाहेबांचा चेहरा व्याकुळ दिसत होता. डोळे पाणावले होते. मी गहिवरलो; 
पण भय्याच्या वतीनं मी म्हणालो, “ अप्पासाहेब, एका गावाहून दुसरीकडं जायचं, 
जिथ पोट भरेल ते आपलं गाव समजायचं ही पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेली रीत 
नाही का? मग भय्याचंच काय चुकलं?” | 

“ते ठौक आहे. पण मला राग येतो तुम्हा नवीन लोकांच्या वृत्तीचा. एवढं अनेक 
पिढ्यांचं घर आज विक्रीला निघालं. कित्येक वर्षीचे नाजूक पाश आता तुटणार. एक 
इतिहास सबंध मिटणार; पण तुम्हा नवीन लोकांच्या डोळ्यांत एक अश्रू नाही 
भावनेचा ओलाबा नाही." ् 

अप्पासाहेबांचा आवाज घोगरा झाला होता. विलक्षण भेदक झाला होता. काळाचा 
विलाप, इतिहासाचा आक्रोशच जणू माझ्या कानात शिरत होता आणि मला 
हादरवीत होता. 


ग्रहकलह - घरातील भांडण; दिवलाण - दिवली, लहान दिवा, पणती; बासे - बांबू, 
कळ 


अभ्यास : 

१. अप्पासाहेच कुलकणी गाव का सोडणार होते ! 

२. प्लेगच्या साथीत अप्पासाहेब कुलकर्णी कुठे राहायला गेले ! तिथे त्यांना कोणकोणत्या 

हालअपेष्टा सोसान्या लागल्या ! 

३. झोपडी सोडताना त्या सर्बोना वाईट का वाटले! 

४. अप्पासाद्देबांना नवीन लोकांच्या कोणत्या वृत्तीबद्‌दल वाईट वाट्त होते! का! 

५. क घर सोडायची तुमच्यावर पाळी भाली तर तुमच्या मनात कोणकोणते विचार 
8! 





कै च 
दज 





मोराचे पीस 


| | - १ ६, गो. रा. दोडके 





गो. रा. दोडके (जन्म : १९१०, मृत्यू : १९६३.) यांचा “मी श्रीमंत आहे' हा पाठ तुम्ही 
यापूर्वी वाचला आहे. श्री. दोडके हे लघुनिबंधकार व कथालेखक होते. ' माहेरवाशीण ' व 
' गाभारा? ही त्यांची पुस्तके प्रसिदध आहेत. ' मोराचे पीठ ' हा लघुनिबंध त्यांच्या ' गाभारा * 
या लघुनिबंध-संप्रहातून घेतला आहे, 

आपल्या भबतीभोवती कितीतरी सुंदर गोष्टी असतात; पण त्यांच्याकडे आपले लक्ष 
क्वचितच क्नाते. नित्याच्या परिचयाने या गोष्टींचे सौंदर्य आपल्या नजरेत भरत नाही. आपली 
दृष्टी जणू भांधळी बनलेली अतते. आणि म्हणूनच “डोळे उघडे ठेवून बघा!' असे 
सांगायची वेळ येते. भाता या मोरपिसाचीच गोष्ट पाहा ना! 


मी माझ्या मैत्रिणीला एक पुस्तक वाचायला दिले होते. भरकन वाचून तिने ते 
मला लगेच परत केले होते. तिच्याकडून पुस्तक आले की माझे आपले नेहमीचे 
ठरलेले. पानांमध्ये असलेली जाईजुईची फुले, रेशमी फितींचे तुकडे वौरे तिच्या 
गोष्टी अगदी तत्परतेने साभार परत करायच्या. नेहमीप्रमाणे मी पुस्तकाची पाने 
चाळून पाहू लागलो. त्यांत इतर खुणा होत्याच; पण आज एक नवीनच खूण 
आढळून आली--मोराचे पीस 

पुस्तकात मोरपिसे ठेवली व त्यांना रोज कुंकू घातले म्हणजे बुद्धी वाढते, अशी 
लहानपणी आम्हां मुलांमध्ये कल्पना होती. त्या वेळी मोरपिसांचे मला भारी बेड 
होते. मी माझ्याजवळच्या पेन्सिली वगैरे देऊन मोराची पिसे घेई. अशा रीतीने मी 
खूपशी पिसे आपल्याजवळ जमवून ठेवली होती. त्या काळानंतर कितीतरी वर्षांनी 
मी आज एक पीस अगदी जवळून बघत होतो. ते पाहताना अनेक आठवणी मनात 
आल्या आणि त्या परिसाचे नानाविध रंग माझ्या डोळ्यांत भरून राहिले. पिसावरील 
डोळ्यांच्या मध्यभागी असलेला निळा रंग, त्यानंतर भोवती असलेले हिरव्या रंगाचे 
बलय, पलीकडे असलेली राजवर्खी छटा, नंतर पोपटी आणि नंतर काळसर जांभळा. 





दट 


हे रंग पाहून झाल्यावर दृष्टीचा कोन बदलला, की सगळेच रंग निराळे! निसर्गाच्या 
या चिमुकल्या कृतीमध्ये असे करिती रंग आहेत, की ज्यांना कलावंतांच्या भाषेत नावे 
प्रात झालेली नाहीत. कुणाला वाटेल, केंवळ रंगांची कलाकुसर दाखवण्यांकरताच 
सृष्टीने मोराचे पीस निमाण केले असावे. 

किंती गोड असतो त्याचा स्पर्श! अगदी रेशमासारखा मुलायम. शिवाय किती 
सजीव असते हे पीस! दोनचार वेळा त्याच्यावरून करांगुली फिरवा व त्याच्यासमोर 
बोट धरा, त्याची बारीक बारीक टोके चटकन धावून येतात. जिव्हाळ्याचे कुणी दूर 
गावाहून आले की आपण कसे धावत जातो व त्याच्याभोवती पिंगा घालतो? अगदी 
तशी! खेळकर तरी किती म्हणता? लहान मुले मधल्या बोटावर फसवाफसवीचा, 
बोट ओळखण्याचा खेळ खेळत असतात ना? त्याप्रमाणे पीसदेखील तुमच्याशी खेळते 
ते म्हणते, “ ओळखता 
आमचा रंग? हं, ओळखा 
पाडू! काय, हिरवा 
आहे म्हणता? छट! 
व्चुकलात तुम्ही.” आणि 
हे अगदी बरोबर 
आहे. आपण आपल्या 
दृष्टीचा कोन बदलला 
की निराळेच रंग दिसू 
लागतात. 

मोराच्या त्या पिसा- 
कडे बघता बघता मनात 
असे विचार येत होते, 
जात होते 

आज सहजच मला 
केवढे सौंदर्य पाहायला 
मिळाले होते! केवढ्या आनंदाचा लाभ झाला होता! परंतु त्या पिसात तरी विशेष 
काय होते! सृष्टीतली प्रत्येक लह्वानथोर वस्तू अशीच नाही का? ती निर्माण 
करताना निसर्ग आपले सारे कौशल्य उपयोगात आणतो. लहानलहानशी फुले, 
त्यांच्यातील सौंदर्य, कलाकुसर किती मनोहर असते! पण कधी तरी बघतो का 


८९. 








आपण त्यांच्याकडे मन लावून? छे! कसे बघणार? ही कामे स्कामटेकड्यांची; 
उद्धोगी अथवा शहाण्या माणसांची नव्हेत! पण एखाद्याने जर उघड्या डोळ्याने 
पाहतोच म्हटले, तर त्याचे श्रम काही वाया जायचे नाहीत. फुलांच्या पाकळ्यांचा 
आकार, त्यांची मांडणी, पाकळ्यांवर आलेले नाना रंगांचे ठिपके आणि तेही इतक्या 
नाजूकपणे दिलेले, की बघताना माणसाची मती गुंग व्हावी! प्रत्येक फुलाची ठेवण 
निराळी, रंग निराळा, त्यावरची वेलबुट्टी निराळी. फुलेच काय पण फुलपाखरे, 
वृक्षवेली, नद्या, पर्वत, उदयास्त आणि स्त्रीपुरुष यांच्या अंगी निसर्गाने तेच सौंदर्य, 
तीच गूढता आणि तीच वेधकता भरून ठेवली आहे. सौंदर्य अगदी उघड्यावर पडलेले 
आहे आणि माणसाला डोळे आहेत. एखाद्याला आपण म्हणतो, ' अरे, उघड्या 
डोळ्यानं बघ, बाबा.? तो म्हणतो, * मिटल्या डोळयांनी कसं बघायचं सांगा तरी ! ! 
यात विनोदाचा थोडासा भाग असला; तरी एक मात्र सत्य आहे-- क्वचितच आपण 
उघड्या डोळ्यांनी सृष्टीकडे पाहतो 
मोरपिसांचा पंखा कितीतरी लोक वापरत असतील ! सुखाने, ऐटीने, थाटाने 
श्रीमंत लोक त्याचा बारा घेत असतील; पण पिसांचे सौंदर्य ! ते किती जणांनी अनु- 
भवले असेल? माझीच गंमत बघा ना. मी पिसाशी खेळलो होतो परंतु त्याच्या ठिकाणी 
असलेल्या सौंदयीची जाणीव मला तरी कुठं झाली होती ? माझी मैत्रीण पुस्तकात ही 
खूण विसरली नसती, तर मलासुद्धा मोरपिसातील सौंदर्य पाहायला मिळाले नसते ! 
अथोत तिचे आभार मला मानायलाच हवेत. 
अभ्यास : 
१. आपल्या मैत्रिणीचे आभार मानायलाच हवेत, असे लेखकाला का वाटले ! 
२. ' केवळ रंगांची कलाकुसर दाखबण्याकरताच सृष्टीने मोराचे पीस निर्माण केले असावे. ! 
असे का म्हटले आहे! 
३, मोरपीस आपल्याशी कसे खेळते ! 
४. फुलांचे सौंदर्य कशाकशांत प्रकट होते ! 
५. कूच व फुलें यांशिवाय सृष्टीतील भाणखी कोणत्या गोष्टींचा उल्लेख लेखकाने केला 
आहे! 


६, तुमच्या अवतीभवती आणखी कोणत्या सुंदर गोष्टी तुम्हांला आढळतात ! ऱ्ह 
७. “ क्वचितच आपण उघड्या डोळ्यांनी सष्टीकडे पाहतो.? असे लेखक का म्हणतो ! 
दु यीन 





गरुनानकं 
चळ 


१७. न. वि. गाडगीळ 





न. वि. गाढगीळ (जन्म : १८९६, मृत्यू : १९६६.) यांनी विविध प्रकारचे ' लेखन केले 
आहे. "साल गुदस्त', ' शिखांचा इतिहास?, ' पथिक इत्यादी त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध 
भद्देत. पुढील उतारा ' शिखांचा इतिहास? या पुस्तकातून संक्षिप्त करून घेतला आहे. 

हिंदू ब मुसलमान समाजांत स्नेहभाव व ऐक्य निर्माण व्हावे, म्हणून गुरुनानक यांनी 
शीख पंथाची स्थापना केली. या पाठात त्यांच्या जीवनकार्याचा श्री. गाडगीळ यांनी भल्पसा 
'परिचय करून दिला आहे. 


इसवी सन १४६९ मध्ये तलवंडी गांवी गुरुनानक यांचा जन्म झाला. 
मेहता कळूचंद हे नानकांच्या पित्याचे नाव. कळूचंद हे छोटे व्यापारी होते 
नानक सात वषांचा झाल्याबरोबर शाळेत जाऊ लागला. तलवंडी गावाला भेट देणाऱ्या 
साधुसंतांबरोबर राहावे, त्यांच्यापासून ज्ञान प्राप्त करावे व नंतर आसपासच्या 
अरण्यात जाऊन चिंतन करावे; याप्रमाणे नानकाचा उपक्रम होता. नऊ वर्षांचा 
होताच मनात चाललेली खळवळ त्याने आपल्या आईवडलांना सांगितली 

भक्तिभाव हा लहानपणापासूनच त्याच्या जीवनात ओतप्रोत भरलेला होता. पंडित 
गोपाळ पांडे हे त्याचे शिक्षक त्याला मनापासून शिकवत होते. तीन वर्षे गोपाळ पांडे 
यांच्याजवळ शिक्षण घेतल्यानंतर पंडित ब्रजनाथ शमी यांच्याजवळ संस्कृत शिकण्या- 
साठी त्याला धाडण्यात आले. 

याप्रमाणे शिक्षण चालू असताना क्षत्रिय धर्माप्रमाणे नानकाचे उपनयन करण्याचे 
त्याच्या वडलांनी ठरवले. यज्ञमंडप तयार झाला. पंडित लोकांनी मंत्र उच्चारण्यास 
सुरुवात केली. स्त्रिया मंगलगीते गाऊ लागल्या व जेव्हा पुरोहित हरदयाळ याने जानवे 
घालण्यास सांगितले, तेव्हा नानक म्हणाला, “ ज्याच्यामध्ये दयारूपी काप्स असेल, 
संतोषरूपी सूत असून जे कधीच तुटणार नाही, जे कधी मलिन होणार नाही, जे 
जाळलं जाणार नाही असं जानवं मला दा.” 





जानव्याचा अर्य न समजता सर्वत्र ढोंग व अहंमन्यता दिसून येत होती आणि 
म्हणून जेव्हा नानकाने जानवे घालण्याचे नाकारले त्या वेळी गोंधळ झाला. कोणी 
त्याला अहंकारी म्हणू लागले; कोणी त्याला वेडा म्हणू लागले. तथापि त्याने आपला 
हट्ट सोडला नाही. 

मुलाच्या या वतेनासंबंधी वडलांच्या मनात एक चिंता उत्पन्न झाली. निरनिराळया 
गोष्टी त्यांच्या कानावर येऊ लागल्या. तथापि शिक्षणाकडे मुलाचे लक्ष नाही ही 
गोष्ट त्यांच्याही लक्षात आली. ते स्त्रतः संसारी वृत्तीचे व साहजिकच संग्रही दृत्तीचे 
होते. मुलाने.चांगला संसार करावा, न्यापार करावा, नाव कमवावे ही त्यांची महत्त्वा 
कांक्षा होती. एका जागी बसून तासन्‌तास कसलेतरी चिंतन करणारा ह्या मुलगा 
त्यांच्या चिंतेचा विषय झाला. नानक हा त्यांचा एकुलता एक मुलगा होता. तथापि 
त्याने स्वस्थ बसावे हे त्यांनाही पटत नव्हते. म्हणून त्यांनी मग घरच्या गायी 
जंगलामध्ये चरायला नेण्याचे काम त्यास सांगितले. 

नानक जंगलात जाई व मुलांना गोळा करून त्यांना काहीतरी सांगे. परिणाम असा 
होई, की मुले त्याच्या गोष्टी ऐकत, त्याच्या हरिकथेने आकर्षित होत व गुरे मोकाट 
पुटून लोकांच्या शेतांत शिरून नुकसान करत. या सर्व तक्रारी त्याच्या बडलांच्या 
कानावर येत. एवढ्यावर भागले. नाही. घरातील कोणतीही वस्त कोणी मागितल्यास 
नानक ती त्यांना दयायचा, यामुळे त्यांची चिंता अधिकच वाढली. वडलांच्या मनात 
नानकाला शिकबावे ब कोणातरी नबाबाकडे दिवाण कराबे असे होते; ते तर दूरच 
राहिले. निदान त्याने काहीतरी व्यापार करावा म्हणून त्यांनी प्रयत्न केला. त्यातही त्यांना 
यश आले नाही. असे सांगतात, की कल्याणराय यांनी एकदा नांनक याच्याजवळ 
बीस रुपये दिले आणि काहीतरी न्यापारसौदा करून चार पैसे मिळवण्यास सांगितले 
तेव्हा नानक आपल्या नोकरास घेऊन शेजारच्या मंडईच्या गावी निघाला, रस्त्यात 
त्याला फकिरांची टोळी दिसली ब त्याला कळले, की ते बरेच दिवस उपाशी आहेत. 
मग त्याने ती रक्‍कम त्या सर्वांना वाटली व घरी येऊन वडलांना सांगितले, “ मी 
मोठा सच्चा सौदा करून आलो आहे. ” 

काही दिवसांनी नानक यास त्याच्या मेहुण्यांकडे सुलतानपूर येथे धाडण्यात आले. 
त्याच्या बहिणीने त्यास सांगितले, “ तू भजन-पूजन कर ब इतर भानगडीत पड नको. '* 
पण काही उद्धोग न करता मेहुण्यांकडे बसून खावे हे त्याला बरे वाटेना. म्हणून 
त्याने काहीतरी उद्योग दा असे मेहुण्यांना सांगितले. त्यांच्या मध्यस्थीने नानकाला 


ज्ये 





दौलतखानच्या मोदीखान्यावर काम मिळाले. मोदीखान्यावर असताना जेवढे साधुसंत 
येत त्यांना भोजन देणे ब कोणालाही कमी पडू न देणे हा उदयोग त्याने सुरू केला. 
तेव्हा नबाबाकडे तक्रार गेली, की नानकाच्या तान्यात मोदीखाना ठेवल्याने भिकाऱ्यांची 
चैन झाली आहे. म्हणून मेहुण्यांनी नानकास आपल्या शेतीकडे पाहण्यास सांगितले 
सुलक्षणी नावाच्या मुलीशी नानकाचे लग्न ठरवण्यात आले ब नानक यांचा 


१४्या वर्षी विवाह श्लाला. 
संसाराच्या शंखलेत नानक 
जरी बाहझ्णतः बांधले गेलेले 
दिसंत होते, तरी संसारात त्यांचे 
लक्ष नव्हते. सकाळी चार ! 
वाजल्यापासून दीनदुःखी, 
साधुसंत यांच्या संगतीत 
मुख्यत्वेकरून ले राहात ब 
मोदीखान्याचे बोडे काम करत. ' 
लहानमोठी मंडळी आदर- ' 
भावाने त्यांच्याकडे पाहू 
लागली. विंदूबान मंडळीही 
त्यांच्याशी च्ची करण्यासाठी 
येऊ लागली. घरातील अडचणी 
वाहू. लागल्या आणि शेवटी 
एक संसार तरी केला पाहिजे, 
नाही तर परमाथोच्या तरी 
- मार्गाला लागले पाहिजे, याचा 
निर्णय करण्याची वेळ आली. 
एक दिवस सर्वस्वाचा 
त्याग करून नानक फकीर 
झाले. उत्तर, दक्षिण, पूर्व व परिचम असे सर्व भारतभर त्यांनी भ्रमण केले. हिंदू, 
मुस्लीम, बौद्ध इत्यादी धर्माच्या मंदिरांना, मशिदींना, मठांना ब तीथौना भेटी दिल्या 


ण्ऱे 





हा यात्राक्रम त्यांनी तीस बर्षांपर्यंत केला | 

हरिद्वार येथे ते गेले असताना तेथे क्रियाकर्म करणारे लोक त्यांनी पाहिले, तेव्हा 
त्यांनी गंगेचे पाणी ओंजळीने पूर्वेकडे न फेकता परिचमेकडे फेकून अर्ध्य देण्यास 
सुरुवात केली. त्या वेळी पंडितांनी त्यांना विचारले “ तुम्ही हे अधर्मकृत्य का करता ?” 
त्यांनी उत्तर दिले, “ येथून दोनशे मैलांवर माझे शेत आहे. त्याला मी गंगेचे पाणी 
देत आहे.” त्यावर पंडितांनी सांगितले, “दोनशे मैलांवरील गावास हे पाणी कसे 
जाईल? केत्रळ मूर्खपणाचे हे कृत्य आहे. ” त्यावर नानक म्हणाले, “ येथे केलेलं पिंडदान 
ब॒ तिलांजली परलोकात पितरांना जर पोचत असेल तर मी दिलेलं पाणी माझ्या 
शेतापर्यंत का पोचू नये?” 

तात्पर्य, जेथे जेथे ते जात तेथे तेथे अवडंबर ब दोंगी प्रकारांना ते बिरोध करून 
सन्मागीचा उपदेश करत. 

हे पहिले यात्रापर्व बारा बर्षे चालले होते. 

गावी परतल्यावर गावात न जाता गावापासून काही मैल दूर अशा एकांत स्थानात 
ते राठ लागले. त्यांच्या आईवडलांनी त्यांना विरक्‍्तपणा सोडून धरी येऊन राहण्यास 
सांगितले. परंतु त्यांच्या विरक्त मनावर त्याचा काही परिणाम झाला नाही. आपले 
आयुष्य हे काही श्रेष्ठ कार्यासाठी हे ब आपल्याला काही सिद्ध करायचे आहे या 
भावनेने प्रेरित होऊन थोड्याच दिवसांत त्यांनी आपली दक्षिण भारताची यात्रा 
सुरू केली. 

याप्रमाणे सुमारे तीस वर्षे नानक यांनी नाना देश ब नाना तीर्यस्थाने पाहिली. 
केवळ भारतातीलच नव्हे तर भारताबाहेरील अरब, इराण, काबूल, कंदाहार त्याचप्रमाणे 
तिबेटपर्यंतचा प्रदेश त्यांनी पाहिला. नाना तऱ्हेचे अनुभव घेतले; साहजिकच त्यांचा 
दृष्टिकोन विशाल झाला. भन व्यापक बनले. आणि कोठेतरी आता स्थायिक व्हावे या 
दृष्टीने कतोरपूरची त्यांनी स्थापना केली. 

कतोरपूरला आल्यानंतर यात्राप्रसंगाने स्वीकारलेला यतिवेश अगर फकिराची कफनी 
याचा त्यांनी त्याग केला. त्यांनी आपल्या घध्येयानुसार या जगामध्ये परमाथीबरोवर 
प्रपंचही इभ्रतीने ब संतोषित मनाने केला. तिथे त्यांनी एक आदर्श जीवन घालवले. 
स्वतःच्या उदाहरणाने त्यांनी आपल्या अनुयायांनी कसे जगावे याचा आदर्श घालून 
दिला. भल्या पहाटे उठावे, देवाची प्राषना म्हणावी, प्रभुसंगीत गावे, गुरुवाणी ऐकावी, 
पाठ म्हणावा, प्रपंचाचे काम करावे, दिवस संपताच नियमाने प्राथना करावी, एकत्र 


ज्ठि 








लंगर॒मध्ये जेवावे, पंक्तिप्रपंच करू नये आणि सर्वत्र समान भाव ठेवावा. याप्रमाणे 
स्वतःच्या आचरणाने दिलेला आदेश प्रभावी होत होता. अनेक भक्त त्यांच्या 
आयुष्याच्या अखेरच्या प्रहरात नित्य त्यांच्या सेवेत असत. हे सर्व भक्‍त एकमेकांस 
भाईभाई समजत. यांत हिंदू होते, मुसलमान होते, श्रीमंत होते ब गरीबही होते. 

नानकांच्या निधनानंतर हिंदु-मुसलमान भक्तांमध्ये नांनक यांच्या शरीराची काय 
न्यवस्था व्हावी याबदूदल झगडा सुरू झाला. हिंदूंचे म्हणणे त्यांच्या देहाला अम्नि- 
संस्कार व्हावा; तर मुसलमानांचे म्हणणे दफन व्हावे. या तंट्याचा निकाल गुरु- 
नानक यांनी आपल्या हयातीतच दिला होता, त्यांनी असे सांगितले होते, की मृत्यूनंतर 
दोन्ही जमातींनी त्यांच्या मृत शरीरावर फुले बाहावीत आणि चोबीस तासांनंतर ज्यांच्या 
बाजूची फुले ताजी राहतील त्यांनी म्रृत शरीर घ्यावे ब अंत्यसंस्कार करातेत. नानक 
' यांचे प्राणोत्कमण संवत १५९५ (इ. स. १५३८) मध्ये आषाढ शुक्ल दशमी रोजी 
झाले. त्यांच्या आज्ञेप्रमाणे दोन्ही जमातींनी फुले बाहिली ब दुसर्‍या दिवशी जेव्हा 
बरचा कपडा उचलला त्या वेळी सर्व फुले ताजी होती ! 





मोदीखाना-घान्याची कोठी, 
क. 
अभ्यास : 
१. नानकांच्या वडलांच्या मनात कोणती चिंता निर्माण झाली! का! 
२. नानकांच्या वडलांना भापल्या मुलाबद्दल कोणत्या अपेक्षा होत्या ! 
३. गुरुनानकांनी स्वतःच्या उदाहरणाने कोणता भादर्श भापल्या अनुयायांना घालून दिला ! 
४. खालील शब्दांना प्रतिरान्द दया : 
उपक्रम, उपनयन, अहंमन्यता. 
५. खालील वाक्ये योग्य शब्द घालून पूर्ण करा : 
(अ) इसवी सन १४६१९ मध्ये *** गावी गुरुनानक यांचा '*"' झाला. 
(आ) नानक म्हणाले, ' ज्याच्यामध्ये ...कापूस भसेल,...सू्‌त असून जे कधीच...नाही, 
जे कधी...होणार नाही, जे...नाणार नाही असं जानवं.मला दथा !' 
(इ) एका जागी बसून तासन्‌तास कसले तरी ...करणारा हा मुलगा त्यांच्या... विषय झाला. 


कै व 





प्रा. भालबा केळकर (जन्म : १९२०.) दे विज्ञानाचे प्राध्यापक असून यांनी विज्ञानविषयक 
लेखन केले आहे. पुढील पाठ त्यांच्या * कशापासून काहीतरी? या पुस्तकातून घेतला आहे. 

चालू युग हे बिशानाचे युग आहे. या युगात अनेक नवे नवे शोध लागत आहेत. मानवाचे 
भायुष्य सुखी डि म्हणून शास्त्रश अविरत प्रयत्न करत आहेत, लोखंड, कोळसा, तेल आणि 
बीज यांचा शोध लागल्यापासून मानवाच्या दैनंदिन जीवनात किती तरी बदल होत आहेत ! 
वततका शोध लागल्याने मानवी जीबनात कोणते बदल घडून येत आहेत हे इथे सांगितले 


कोळसा, हबा आणि पाणी यांसारख्या अगदी सामान्य वस्तूंपासून प्लास्टिक मिळते 
आणि तेसुद्‌धा अगदी छान! पारदर्शक! सुंदर नक्षीकाम असणारी निरनिराळी 
उपकरणे आणि वस्तू पुरवणारे रंगीत प्लास्टिक आपल्या चकचकीत स्वरूपात 
आपल्यापुढे उभे राहते. 

कोळसा, हवा आणि पाणी यांच्यापासून तयार झालेली अद्‌भुत वस्तू म्हणजे 
' अमिनो प्लात्टिक '.सामान्य जनांच्याच नव्हे, तर शास्त्रज्ञांच्याही जगात ही एक 
नवलाईची गोष्ट आहे. हे प्लास्टिक पारदर्शक होईल आणि त्याचा उपयोग करून 
चिनीमातीच्या किंबा काचेच्या वस्तंपेक्षाही जास्त टिकाऊ आणि उपयुक्त वस्तू तयार 
करता येतील आणि त्या त्यांच्या चिवटपणामुळे जास्त लोकमान्य होतील; हञ्याहव्याशा 
वाटतील. काचेच्या पारदर्शकतेचे सारे गुण प्लास्टिकमध्ये असून “जपून ! काचसामान 
आहे, फुटेल; ' अशी सूचना न देता खुशाल एका ठिकाणाहून सुरक्षितपणे दुसरीकडे 
याच्या वस्तू नेता येतात. उकळत्या पाण्याने काचेच्या वस्तूंना तडा जाऊन त्या 
निकामी होतात; पण पाणी उकळते असो अयवा वर्फासारखे थंड असो, हे “अमिनो 
प्लास्टिक ' मात्र त्याला तोंड देऊन टिकून राहते. 

चिनीमातीच्या वस्तंपेक्षा या प्लास्टिकच्या वस्त स्वस्तही पडतात. त्यामुळे या 
प्लास्टिकपासून तयार केलेल्या चहासामानाला बाजारात फार मोठ्या प्रमाणावर मागणी 


णद 


आली. तसेच मोटारीसारख्या वाहनांना न फुटणारी तावदाने लावण्यासाठीही अशा 
पारदर्शक प्लास्टिकचा उपयोग करण्यात येऊ लागला आहे. 

शुद्ध ' अमिनो प्लास्टिक 'च्या राळेपासून ओतीब भांडी, बाटल्या, पेले तयार करता 
येतात आणि ते हुबेहूब काचेसारखे दिसतात. काबीमाइड ही प्लास्टिकची न फुटणारी 
काचसद्दश वस्तू खऱ्या काचेपेक्षा जवळजवळ निमपटीने हलक्री असते आणि सूर्य- 
प्रकाशातील अतिनील अशा किरणांना खुशाल आपल्यामधून जाऊ देते 

शुद्ध * अमिनो प्लास्टिक 'च्या राळेत कास किंवा ततूसद्ृश पदार्थांचा भराव 
घातला तर त्या पदाथीपासून जवळजवळ अपारदर्शक आणि अर्धपारदर्शक वस्तू तयार 
करता येतात. सुंदर पेले, थाळ्या, बशा, डब्या अशा नाना प्रकारच्या बहुरंगी, 
पारदर्शक अथवा अर्धपारदर्शक वस्तू तयार झालेल्या दिसतात. या सार्‍या वस्तू अगदी 
उकळत्या पाण्यात बुडवल्या किंवा खाली जमिनीवर फेकल्या तरी फुटत नाहीत. 
द्ववराळेत जर भरपूर भराव घातला तर पूर्णपणे अपारदर्शक पदार्थ तयार करता येतो. 
याचा उपयोग बिंद्युत-उपकरणे, रेडिओचे निरनिराळे भाग, फर्निचर, रासायनिक 
कामासाठी लागणारे तराजू , भिंतीवर अथवा जमिनीवर आवरण घालण्यासाठी लागणारे 
मोठे तक्ते या वस्तू तयार करण्यासाठी होतो 





लोखंडाशिवाय इतर धावंच्या वस्तूंसाठी पर्यायी वस्त म्हणून ' अमिनो प्लास्टिक 'च्या 
बस्तू फार उपयुक्त असतात. बिशेषतः नळ तयार करण्यासाठी याचा चांगला उपयोग 
होतो. पितळेच्या नळापेक्षा हे नळ शेकडो पटीने हलके असतात, ते गंजत नाहीत. 
धातूंच्या नळापेक्षा जास्त दिवस टिकतात आणि दिसतातही जास्त आकर्षक. 


जि 


0. आही य हळ... क, . ह 5 यव नयाय यक 


कापसाच्या धाग्यावर जर * अमिनो प्लाल्टिक'च्या द्रवराळेचा थर देऊन तो धागा 
वाळवला आणि १३०"सें. ला तापवला तर लोकरीच्या धाग्यासारखा मऊ, चिवट 
आणि न चुरंगळणारा धागा तयार होतो. दमट हवा आणि कसर यांचा या धाग्यावर 
काहीही दुष्परिणाम होत नाही. यांचा उपयोग कापड तयार करण्यासाठी होतो. 
कापडाचे कपडे करण्यापासून ते खुर्च्यांचे कापड, सोफ्यावरील आवरण, भिंतीवरील 
सजावट यांसाठी होऊ शकतो. हा धागा व त्याचे कापड अगदी स्वच्छ धुता येते 
धळ अथबा रंग हे याला चिकटू शकत नाहीत. याच्यापासून तयार केलेल्या 
टेबलक्लॉथवर शाई सांडली तर ओल्या फडक्याने ती सरळ पुसून काढता येते 
अलीकडे तर फर्निचर तयार करणाऱ्या कारखान्यांनी या प्लास्टिकचा उपयोग खुर्च्या 
आणि टेबले तयार करण्यासाठी सरास सुरू केला आहे. कुटल्याही भडक अथवा 
सौम्य रंगात हे प्लास्टिक मिळत असल्याने याचे अगणित उपयोग आहेत आणि दर 
वर्षी नेवे नवे उपयोग सापडत आहेत. 

या प्लास्टिकच्या पारदर्शक अथवा अर्धपारदर्शक तक्त्याच्या तबकड्या कापून त्यांना 
रंग देऊन त्यांचा उपयोग वाहतुकीचे नियंत्रण करणाऱ्या दिज्यांना काचा लावण्यासाठी 
होतो. फोटोप्राफीत बिशिष्ट किरण गाळून फोटो काढण्यास लागणारी गाळणी-काच 
म्हणूनदेखील यांचा उपयोग करतात. वैमानिकांना रात्री विमान चालवत असताना 
लागणारे विशिष्ट तऱ्हेचे चष्मे तयार करण्यासाठी या प्लास्टिकचा उपयोग होतो. रंगीत 
प्लास्टिकचे एकावर एक असे पातळ यर देऊन या चष्म्याच्या काचा तयार करतात. 
उजेडाच्या खोलीतून एकदम अंधाऱ्या भागाकडे पाहताना वैमानिकांना अंधाराशी दष्टी 
सराबायला जो वेळ लागतो तो या चष्म्यामुळे पुष्कळच कमी होतो. तसेच रात्रीच्या 
अंधारात जो किंचित प्रकाश पसरलेला असतो, त्यातही दृष्टी सरावायला या चष्म्यांचा 
उपयोग होतो. 

अगदी पुरातन काळापासून माणसाला हिरे-माणकांची आवडच नव्हे, तर आकर्षणही 
आहे. लाल, माणिक, नीळ, पाचू , पुष्कराज इत्यादी मौल्यवान जवाहीर पृथ्वीच्या 
अंतरंगातून तो प्रत्यही उकरून काढतो आहे. रंगहीन पण तेजस्वी हिऱ्यांपेक्षाही काही 
वेळा त्यांना जास्त मोल पंडते. ' अमिनो प्लास्टिक! या पारदर्शक रसायनाने अगदी 
कमी किंमतीत खऱ्याइतकीच लोभनीय किंबहुना त्याहूनही जास्त आकर्षक माणके 
माणसाला बहाल केली. माफक किंमतीत हौस पुरवणारा हा प्लास्टिक-माणकांचा 
व्यवसाय फारच फोफांवला आहे. 





जट 


अशा बहुगुणी “अमिनो प्लास्टिक*पासून तयार केलेल्या बहूबिध वस्तू अगदी 
पूर्णपणे आरोग्यरक्षक आहेत. साबणाच्या पाण्याने अथवा गरम पाण्याने त्या स्वच्छ 
घुता येतात; शिवाय त्या गंजत नसल्याने त्यांच्यापासून आरोग्याला यत्किंचितही धोका 
पोचत नाही. त्याचप्रमाणे त्या वस्तंचा आकर्षकपणा कधीही लोप पावत नाही 

हे ' अमिनो प्लास्टिक! पंचवीस वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आले आणि त्याची निर्मिती 

गेल्या पंचवीस वषौत पन्नास पटीने वाढली. कारणे अगदी साधी--पारदशेकता, 
तयार करण्याची साधी कृती, कुठलाही रंग सहज स्वीकारण्याची त्याची तयारी आणि 
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या सिंद्धतेसाठी लागणारा, अत्यंत स्वस्तात मिळणारा 
कच्चा माल. । 

कोळसा आणि पाणी यांपासून फॉर्मालिन तयार होते ब कोळसा, पाणी आणि 
हवेतील नैटोजन यांपासून काबीमाइड तयार होते. फॉमोलिन व काबोमाइड यांपासून 
शेवटी अदृभुतगुणी “अमिनो प्लास्टिक' निर्मीण करून शास्त्रज्ञांनी अक्षरशः 
रासायनिक जादुगिरी केलो आहे. नाही तर कुठे कोळशाचा काळेपणा, हवेचा 
विरळपणा आणि पाण्याची रंगहीनता आणि कुठे त्यांपासून तयार झालेल्या “ अमिनो 
प्लास्टिक 'च्या रंगातील विविधता, आकर्षकता आणि उपयुक्तता ! मातीतून मोती 
निर्माण करण्यासारखीच ही किमया झाली. मुळात ज्या गुणांचा थांगपत्ता नाही, त्या 
गुणांनी युक्‍त अशी वस्तू तयार करण्यासाठी केलेला हा मानवी प्रयत्न खरोखरच 
कशापासूनही काहीतरी निमोण करण्याचाच खटाटोप नाही तर काय? 
कत 
अभ्यास : 
१. प्लास्टिकच्या वस्तूंचे लोकांना अधिक आकर्षण का बाटावे | 
२. शुद्ध अमिनो प्लास्टिकचा उपयोग कोणत्या गोष्टींसाठी होतो ! 
३, भराव घातलेल्या प्लास्टिकपासून कोणत्या वस्तू तयार करतात ! 
४. माहिती मिळवा 

स्टिकपासून धागा कसा तयार करतात ! त्याचे वैशिष्ट्य कोणते ! प्लास्टिक कोणत्या 

वस्तूंपासून तयार करतात ! ते कसे तयार करतात ! 
७. वाक्यांत उपयोग करा 

लोभस, अक्षरशः, सिद्धान्त, थांगपत्ता, खटाटोप. 














गत लि माधवराव बागल 





माधवराव बागल (जन्म £ १८९५.) डे लेखक, चित्रकार, पत्रकार ब सामाजिक कार्यकर्ते 
आहेत. यांनी विविध प्रकारचे लेखन केले आहे. त्यांची ' कुला आणि कलावंत', * बंधनात 
ही व इतरही काही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. 

निर्जीव दगडमातीतून जिवंत व भावपूर्ण कलाकृती निर्माण करणे जितके अवघड, तितकेच 
त्यांचे योग्य र्सम्रहण करणेही अवघड. पुण्यातील शिवाजीमहाराजांचा पुतळा ही श्री. 
करमरकरांची एक श्रेष्ठ कलाकृती आहे. या पुतळ्याचे सौंदर्य श्री. माघबराब बागल यांनी 
येथे उलगडून दाखवले आहे. 


हे चित्र छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे आहे. हे तुमच्या परिचयाचे आहे. राजा 
रविवमो या प्रसिद्ध चित्रकाराने त्यांचे एक घोड्यावरचे रंगीत चित्र काढले. त्या 
चित्राच्या हजारो प्रती छापल्या. त्या घरोघरी लावल्या गेल्या; त्यामुळे शिवाजी 
महाराजांच्या चेहरेपट्टीची ओळख सर्वांना झाली. ते अणकुचीदार नाक, ती दाढी 
तो अंगरखा म्हणजे शिवाजीमहाराज ही कल्पना लोकांच्या मनात रुजली. 

चेहरेपट्टीने त्यांची ओळख पटली; पण तेवढ्याने त्यांचे चरित्र कसे समजून 
येणार? हे काम लेखणी चालवणाऱ्या लेखकाचे. लेखक न्यक्‍तीचे सारे आयुष्य 
बाचकांपुढे ठेवतो. चित्रकार त्या आयुष्यातला एखादा प्रसंगच फक्त दाखवू शकतो 
तो आपल्या कुंचल्याने ' कल्याण खजिन्याची लूट' दाखवील किंवा ' राज्याभिषेका *चा 
प्रसंग रंगवील; पण असे अनेक प्रसंग लेखक शब्दांच्या साहाय्याने रेखाटू शकतो 
चित्रकाराला तसे करता येत नाही; त्यांतला एखादाच प्रसंग तो दाखवू शकतो. 
यापुढें त्याची मजल जात नाही; पण वाचता येणाऱ्या माणसाला चित्रामुळे त्याच्या 
आयुष्यातील प्रसंगांची ओळख करून देता येते. शिल्पकाराचे काम हे त्याहून अवघड. 
दगडात व धातूत खोदून त्याला हे सर्व दाखवावे लागते 

लेखक सारे लिहून काढतो. चित्रकार एखादाच प्रसंग रंगवून दाखवतो. शिल्पकार 
मूर्ती तयार करतो आणि माणसाची ओळख आणि चरित्र सारांशाने दाखवण्याचा 


बहत 


प्रयत्न करतो. हे काम फार कठीण; पण हे अवघड काम शिवाजीमहाराजांचा पुतळा 
तयार करणाऱ्या शिल्पकार करमरकरांनी फार यशस्वी रीतीने पार पाडले आहे. 

शिवांजीमहाराजांचे पुतळे अनेक 
शिल्पकारांनी आपल्या कळ्पनेप्रमाणे 
तयार केले आहेत. . पण माझ्या मते 
पुण्यातील त्यांचा अश्‍वारूढ पुतळा 
सवीहून सरस आहे. त्या पुतळ्यात 
त्यांनी शिवाजीमहाराजांच्या चरित्राचा 
सारांश दिला आहे व तो चांगला 
साधला आहे. शिवाजीमहाराज हे थोर 
पुरुंष होते. त्यांना * राष्ट्रपुरुष ' म्हणून 
आम्ही परज्य मानतो. 

लेखकाने शिवाजीमहाराज फार 
थोर होते असे लिहिले असते. चित्र- 
काराने आपल्या चित्रात इतर माणसां- 
हन ते मोठे आहेत, हे दाखवण्याकरता 
त्यांच्या चित्राला अधिक उठाव दिला असता. पाहणाऱ्याचे डोळे त्यांच्या चित्राकडे 
खेचून नेले असते. शिवाजीमहाराजांकडेंच लक्ष जावे अशी चित्राची मांडणी केली 
असती. इतर व्यक्‍तींहून ते मोठे आहेत असे दाखवले असते. 

करमरकरांनी महाराजांची मूर्ती अती भव्य अन रुबाबदार तयार करून त्यांचा 
थोरपणा न्यक्‍त केला आहे. मनाबर परिणाम होईल अशी रचना केली आहे. 

शिवाजीमहाराज हे थोर पुरुष होते. लढवय्ये होते. त्यांनी राज्यपद मिळवलं 
त्या राज्याचे रक्षण करण्यासाठी ते सदा जागरूक असत. शत्रवर चाल करण्यास 
सदा सज्ज असत. या साऱ्या गोष्टी इतिहासकारांनी अनेक पाने लिहून पटवल्या 
असत्या. शिल्पकाराने धातूच्या मूर्तीत या गोष्टी सारांशाने दाखवळ्या आहेत--हेच 
या पतळ्याचे वैशिष्ट्य. 

शिवाजीमहाराज हे घोड्यावर बसलेले दाखवले नसते, तर ते एखाद्या साध्या 
सैनिकासारखे वाटले असते | ढाल, तलवार व अंगरखा घातला असता, तर फार 
तर किल्लेदारासारखे वाटले असते ! त्या किल्लेदाराचे काम मग राज्याचे रक्षण करण्या- 





4 4 





ऐवजी किल्ल्याची राखण करणे एवढेच ! शत्रवर चाल करण्यासाठी त्याला मोकळीव 
राहिली नसती. राज्यावर देखरेख करता आली नसती. तो त्या जागीच जखडून 
राहिला असता. आज इथे तर उद्या तिथे असे चहुकडे हिंडता आले नसते. निव्बळ 
शिंवाजीमहाराजांसारखा दिसणारा व त्यांच्यासारखा पोशाख घातलेला माणूस रस्त्यावर 
उभा केला किंवा ठोकळ्यावर चढवला म्हणजे तो शिंवांजीमहाराजांचा पुतळा होत 
नाही; त्यांचे चरित्र दाखवणारा तो पुतळा ठरत नाही 

ते महाराज होते म्हणून त्यांना शिपायासारखे उभे करता येणार नाही. शत्रूची 
स्वराज्याला नेहमी भीती. याकरता झटपट हालचाल करण्यासाठी, त्याच्यावर धावून 
जाण्यासाठी आणि आपल्या सैन्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी त्यांना सतत घोड्यावर 
बसणेच भाग होते. 

ही त्यांची तयारी शिल्पकार करमरकर यांनी या पुतळ्यात सूचकतेने दाखवली 
आहे. घोडा दाखवला आहे तोही चार पायांवर स्वस्थ उभा राहिलेला दाखवलेला 
नाही. तो पाय वर करून शत्रवर चाल करण्याकरता तयार आहे. धोडाही राजाला 
शोभेसा सजवला आहे. महाराजांनी आपली तरवार म्यानातून उपसलेली आहे. 

पुतळा पाहिला, की महाराजांचे चरित्र डोळ्यांसमोर उभे राहते. त्या तेवढ्या 
आकारात करमरकरांनी महाराजांचा उज्ज्बल इतिहास उभा केला आहे. 

शिवाजीमहाराज घोड्यावर मांड टाकून सदैव सज्ज होते म्हणूनच शत्रूच्या 
छातीत धडकी भरली होती. त्यामुळे ते आपल्या राज्याचे रक्षण करू शकत हृ 
मडाराज केव्हा येतील कोण जाणे, असे त्यांच्या सैनिकांना व सेनापतींना सतत वाटत 
असल्यामुळे ते गाफील राहात नसत. त्यामुळे सैन्य हृरशार असे. हे सारे जीवन 
त्यांची कर्तन्यदक्षता, तत्परता, चपळाई, धाडसी वृत्ती या सर्व गोष्टी करमरकरांनी 
या पुतळ्यात साकार केल्यामुळे त्यांची ही शिल्पाकृती फार उच्च दर्जाची झाली आहे. 


अक््यास 

१. शिल्पकाराचे काम चित्रकाराच्या कामापेक्षा अवघड असते, हे कोणत्या गोष्टींच्या आधारे 
लेखकाने स्पष्ट केले आहे ! 

२. शिवाजीमहाराजांचा मोठेपणा पाहणाराच्या मनावर ठसावा म्हणून करमरक्रांनी कोण 
कोणत्या गोष्टींची योजना केली आहे. ! 

३. तुम्ही पाहिलेल्या एखादया सुंदर पुतळ्याचे दहा-बारा ओळींत वर्णन करा. न्नमल्यास त्या 
पुतळयाचे चित्र काढा, 








टर 


""_"वाश्रमातील मवाश्रमानीलन 
एक दिवस 


छू. मु. उजळंबकर 





कू. मु. उजळंबकर (जन्म $ १९२४.) त्यांच्या “मायेचे कढ?, “अभय! या कादंबऱ्या व 
इतर अनेक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. ' सेबाश्रमातील एक दिवस हा उतारा त्यांच्या ' भभय* 
कादंबरीतून घेतला आहे. 
अभय हा एक तुमच्याएवढाच मुलगा. शिक्षणासाठी तो सेवाश्रमात राहतो. तेथे त्याला 
कसे जौवन कंठावे लागले, दवे पुढील पाठात सांगितले आहे. 


राजूर येथील सेवाश्रमात पाऊल टाकताच अभयला एका नवीन बातावरणाची जाणीव 
झाली. यादव गुरुजींचा निसगोच्या सान्निध्यात याटलेला सेवाश्रम राजूर तालुक्यात 
प्रसिद्ध होता. निःस्वार्थी सेवक म्हणून यादव गुरुजींची प्रसिद्धी होती. हशार आणि 
कतबगार विद्यार्थी गोळा करून निःस्वार्थी सेवेचे बीज त्यांच्या मनात रुजवण्याबद्दल 
आश्रमाची धडपड असे. दूरदूरच्या ठिकाणांहून अध्ययनासाठी विद्यार्थी सेवाश्रमात 
येत. राजूरचा सेवाश्रम ह्या त्यामुळे सवबौंच्या आदरास पात्र ठरला होता 

“या गोपाळराव,” गोपाळरावांना पाहताच यादव गुरुजी म्हणाले, “ चापोलीची 
काय बातमी आहे? मामांचं कुशल आहे ना?” 

“हा बाबा देवांचा मुलगा-अभय. याला या आश्रमात प्रवेश द्यायचा आहे. 

५ चौथीच्या परीक्षेत पहिला आला ना हा?” 

ह होय. ११ 

अभयने खाली बाकून यादव गुरुजींना नमस्कार केला. 

“ फार छान झ्लालं. बाबांच्या आत्म्यास समाधान लाभेल. मी स्वतः चापोलीर 
येणार होतो. 

“ आम्हीच आलो. 

“बरं केलंत. गोपाळराव, सेवाश्रम तुमचाच आहे. अभयचं शिक्षण सेवाश्रमात 
व्हावं अशी बाबांची इच्छा होती. * 





ट्रे 





आश्रमातील अनेंक कार्यकत्यांनी गोपाळराव गुरुजींबदृदल धन्योद्गार काढलेले 
पाहून अभयचे मन प्रफुल्ल झाले. गोपाळरावांना निरोप देताना अभय म्हणाला, 
गुरुजी, मी आश्रमाच्या नियमांचे पालन करीन. 

गोपाळराव म्हणाले, “ अभय, आरंभी थोडे कष्ट करावे लागतील. पण. या आश्र- 
माच्या कसोटीस व उतरलास तर आयुष्यात येणाऱ्या कसल्याही संकटास त्‌ घैर्यानं तोंड 
देऊ शकशील. तुला आश्रमात पाठवताना कठोर होऊन मी हा निर्णय घेतला आहे.” 

गोपाळराव गुरुजींचे ते वाक्य अभय कितीतरी वेळ आपल्या मनाशी घोळवत होता. 

कठोर निर्णय ! कठोर निर्णय असे गुरुजी का म्हणाले ! गुरुजींच्या या वाक्यातील 
अर्थाची प्रचीती अभयला लवकरच आली. 

गोंपाळरावांनी अभयला आश्रमाच्या शिस्तीची कल्पना दिली होती. झोपतांना सकाळी 
लवकर उठण्याचा निश्‍चय मनाशी करूनच तो अंथरुणावर पडला. पहिला दिवस 
असल्यामुळे गाढ झोप लागेल म्हणून तो जागतच राहिला. कितीतरी वेळाने कोंबडा 
आरवल्ञा. आश्रमाची पहिली घंटा झाली. घंटा संपते न संपते तोच सर्व बिदार्थी 
आपापल्या खोलीतून बाहेर पडले. अभय तयारच. होता. तोही त्या बिदार्थ्यात 
मितळला. विद्यार्थी स्नानास निघाले तसा तोही स्नानास निघाला. . थंड पाण्याने 
प्रथमच तो स्नान करत होता. र 
दुसरी घंटा झाली. सर्व बिद्यार्थी प्राथनेस उभे राहिले. 








प्राथना संपल्यावर भगवद्‌गीतेचे पाठांतर चालू झाले. अंभयला पहिले दोन अध्या- 
यच पाठ होते. बिद्याथ्यांनी अठरा अध्याय म्हटले. आश्रमातील विद्यार्थी पाठांतरात 
पुढे आहेत हे अभयने ओळखले. आपल्या अज्ञानाची त्याला जाणीब झाली 

आणखी एक गोष्ट अभयला आश्रमात प्रामुख्याने जाणवली. आजपर्यंत तो 
आईच्या री सावलीत बाढला होता. घरकामाची कोणतीच जबाबदारी त्याच्यावर नव्हती. 
तसा कधी प्रसंगच आला नव्हता. सेवाश्रमातील प्रत्येक बिद्यार्थी स्वतः पाणी शेंदून 
आणत असे. स्वयंपाकडी विद्यार्थीच करत. ' स्वावलंबन ' हा आश्रमाचा महामंत्र होता. 
गुरुजी आणि विद्यार्थी दोघेही या बरताचे पालन कटाक्षाने करत होते 

“ पाणी भरायचं आहे,” एक विद्यार्थी अभयला म्हणाला. 

“ पाणी आपल्याला भरावं लागतं ?'” 
_ “होय. पाणीच काय, स्वैपाकडी करावा लागतो, ” असे म्हणून तो म्हणाला, 
“ अभय, उचल ती घागर. 

अभयने घागर उचलली. तेवढी जाडजूड लोखंडी घागर उचलण्याचा प्रसंग 
त्याच्या आयुष्यात पूर्वी कधीच आला नव्हता 

“तू पाणी शेंदतोस का नेऊन टाकतोस ?'” अभयच्या मित्राने त्याला किचारले. 

“मी आजचा दिवस शेंदतो. | 


डर ॥ 


१ 1] ड,/ 9 प ग ीँ १ " 7 रच शं 

ँ १11 न. . | रा ही | षि शि 
। ह. /४ /4/ ॥.. 
॥॥४/८-// । 0”) 20 
धी र स ! कर ळय १ ” ॥ " । 
शश! ह, र ह लि | 


त अ । जू डक जा न्य र विव 7 £ 


च जत. हि 


">>. , 
न व कं ह. ल कळ | 


न 
नमी जवस 


न्न 


५८. / | न ५ ग च स जा 
हि ल 
क ! | र 
ह. द 10010) 
शा मला ट्र 





५ शेदणं सोपं नाही, अभय. हाताला फोड येतील तुझ्या. 

“ तुझ्या हाताला फोड नाही का येणार?” 

“ मला सवय आहे." 

“ मलाही सवय होऊ दे.” 

अभय पाणी शेंदू लागला. हळूच त्याने पोहरा आडात सोडला. पोहरा उपडा 
झाला. बर उचलून त्याने परत खाली सोडला. पोहरा पाण्यात बुडला . भरलेला पोहरा 
खेचण्याचा प्रयत्न तो करू लागला. त्याला ते जमेना. मदतीला नारायणाला हाक 
मारावी असे त्याला बाटले; पण आपला दुबळेपणा दिसू नये म्हणून तो प्रयत्न करू 
लागला. जोर करून पोहरा ओढण्यास थोडे पुढे व्हावे, तर झोक जाईल ही भीती 
होती. साधा लोखंडी पोहरा; पण तो अभयची परीक्षा पाहात होता. मग मनात आईची 
आठबण करून त्याने नेट लावला आणि....आणि तो भराभर पाणी शेंदू लागला. 
कुठली तरी असामान्य शक्‍ती त्याच्या अंगात संचारली होती. दोन पोहर्‍्यांची ती 
घागर त्याने भरली. भरलेली घागर घेऊन नारायण झरझर चालत गेला 

अभयला बाटले, आपल्याने ही घागर हालबणेसुद्धा होत नव्हते. दहा घागरी 
पाणी शेंदून तो आश्रमात आला. तो घामाघूम झाला होता 

अभय वर्गात गेला 

“लक्ष्मण, त्‌ म्हणून दाखब काल दिलेला पाठ,” यादव गुरुजी म्हणाले 

मुखोद्गत केलेला पाठ लक्ष्मण घडाघडा म्हणू लागला. 

& अभय, तुला काय काय येतं ! संस्कृत येतं का!” 

& मला संस्कृत येत नाही. चापोलीच्या शाळेत संस्कृत शिकण्याची सोय नव्हती. ” 

“तुला संस्कृत शिकायची इच्छा आहे?" 

“ आहे. गीतेचे दोन अध्याय मला पाठ आहेत. ” 

“ संस्कृत शिकण्यासाठी थोडे अधिक परिश्रम करावे लागतील. ” 

& पडतील ते श्रम घेण्याची माझी तयारी आहे. मी मन लावून अभ्यास करीन,” 

दिलेला पाठ वर्गातील इतर मुलांनी म्हणून दाखवला. गुरुजींनी नवीन पाठ 
शिकवला. पाठ सोपा करून शिकवण्याची यादव गुरुजींची हातोटी अभयला फार 
आवडली. झालेला अभ्यास भरून काढण्याचा अभयने निश्‍चय केला. 

संध्याकाळी अभय आपल्या घोंगडीबर तसाच लवंडला. तळहातावरील फोड 
अधिकच ठणकत होते. थकव्यामुळे त्याला पटकन झोप लागली. झोपेत तो स्वप्नाच्या 





८्द 


अधीन झाला. स्वप्नात आईने हळूच त्याचा हात हातात घेतला 

५ अगबाई!” आई म्हणाली, “ अभय, अंग गरम लागतंय.” 

1 नाही ग आई. 1. 

“बघ किती ताप आला आहे!" 

५ आई, ताप ब*ैरे काही नाही. ” 

“ अभय, असं खोटं नाटक करू नकोस. मी ओळखते सारं. आडाचं पाणी शेंदावं 
लागतं ना?!” 

“होय आई, मी शेंदले खरं. तूच उभी राहिलीस ना माझ्या मागं येऊन? आई, 
तुझं नाव घेताच इतका जड पोहरा हलका झाला बघ. मी भराभर पाणी शेंदलं. 

“म्हणूनच फोड आले?” 

“ येऊ देत आले तर! तुलाही असेच फोड आले असतील नाही? 

“ माझ्या बाळा, किती तू माझी काळजी करतोस!” 

“ आई, मी एवढंसं काम केलं तर तू त्याचं 'किंती कौतुक करतेस! * 

“माझ्या राजा!” 

स्वप्नातल्या या जगात अभय कितीतरी वेळ आईशी बोलत होता. तो स्वप्नातच 

५ अभय, उठला नाहीस! घंटा होण्याची वेळ होत आली. आज स्वयंपाकाची 
पाळी तुझी आहे,” दारावर नारायण हाक मारत होता. एवढ्यात घंटा वाजली आणि 
अभय ताडकन उठला 
निःस्वाथ सेवक- कसल्याही लाभाची अपेक्षा न करता सेवा करणारा; 'धन्योद्गार - समा- 
घानाचे उद्‌गार; प्रचीती - अनुभव, पडताळा; शेंदणे - खेचणे, ओढणे, आडातून अथबा 
विहिरीतून पाणी काढणे; कटाक्षाने -काळजीपूर्वक; म्रुखोद्गत - तोंडपाठ; हातोटी -कोशल्य. 
अभ्यास : 


. गोपाळगाबांनी अभयला आश्रमात का नेले! 

, 'कठोर होऊन मी हा निर्णय घेतला आहे. '--असे गोपाळराव का म्हणाले! 

, कोणत्या बंताचे पालन गुरुजी ब कटाक्षाने करत होते ! 

, पाणी शेंदताना भाईच्या आठवणीने त्याला बळ मिळाले, असे त्याला का वाटले ! 

५. अभय स्वप्नात आईशी काय काय बोलला! या संभाषणातून या कसे 
व्यक्‍त होते! 

, या पाठातून अभयच्या अंगचे कोणते गुण प्रकट होतात ! 

, झभ्रमातील तकाळच्या कार्यक्रमाचे बर्णन करा 


आ. वळन यची चा 


द 


टण 











प्रा. ना. खी. फडके (जन्म : १८९४, मृत्यू 4 १९७८.) यांनी कथा, कार्दैबरी, लघुनिबंध, प्रवास- 
वर्णन, चरित्र इत्यादी विविध प्रकारचे व विपुल लेखन केले आहे. त्यांची ' दौलत '* बावनकशी १ 
' गुजगोष्टी ?,' प्रतिमासाघन ',' निबंघ सुगंध ',' दादाभाई नवरोजी ?, ही ब इतर अनेक्क पुस्तके 
प्रसिदध आहेत. भारत सरकारने ' पद्मभूषण ' ही पदबी देऊन त्यांच्या वाडमयसेवेचा गौरव 
केला आहे. पुढील पाठं त्यांच्या ' निबंघ-सुगंघ? या पुस्तकातून घेतला आहे. 

कश्मीर दे भारताचे नंदनेवनच ! तिथल्या वसंत कतूतील निसर्गाचे शौंदयं लेखकाने कसे 
टिपले आहे, ते पाहा. 


__ “आला, कत वसंत आलां !'--अशी ललकारी करमीरच्या खोऱ्यात प्रथम ऐकू 
"येते ती कतीज, सतूत अशा पक्ष्यांकडून. करमीरमधले काही पक्षी असे आहेत, की 
त्यांना थंड हवा सोसत नाही. करशिमरात हिवाळा कडाकू लागला की हे पक्षी पंजाबात 
निघून जातात, तिकडेच तीन महिने राहतात आणि क्रत्‌ बसंत करमीरकडे निघाला, 
की एखाद्या राजाच्या भालदारचोपदारांप्रमाणें हे पक्षी त्याच्या आगमनाची करिमरी 
लोकांना वर्दी देण्यासाठी पुढे धावत येतात. या पक्ष्यांची गोड किलबिल कानी पडली रे 
पडली, की करिम्री स्त्री-पुरुष तमजतात-शिशिर कत्‌ आपली बाडबिछायत गुंडाळून 
गेला असून वसंत कतूची स्ज्रारी करमीरच्या दिशेनं येत आहे 
वसंत कतच्या आगमनाची गोड बर्दी देणाऱ्या या पक्ष्यांची नावं. कतीज, सतूत, 
पोषनूल, फंपसीर, सोनचिचूर, चकोर अशी आहेत. यांतला चकोर आपण महाराष्ट्रीय 
लोकांनी फारसा प्रत्यक्ष पाहिलेला नसला तरी काव्यावून त्याचा चांगला परिचय 
आपल्याला झालेला आहे. हिवाळ्यात पंजाबच्या दिशेनं चालते झालेले हे सारे पक्षी 
आपल्या मधुर शब्दांनी वातावरण भरून सोड लागले, की समजावं करमीरच्या 
खोर्‍यात वसंत कतुराजाचं अधिराज्य सुरू झालेलं आहे. मग साऱ्या सृष्टीचं रूप 
झपाट्यानं बदलू लागतं. हिवाळघात गारठून, गोठून निद्रिस्त झालेली सृष्टी जागृत 
होऊ लागते आणि सृष्टीच्या अंगावर उठलेले ते हषाचे रोभांच नाना स्वरूपांत 





ट्ट 


जिकडे तिकडे दिसू लांगतात. पहाड, जलप्रवाह, वनं, उपवनं, शेतं, माळरानं, मळे 
अशा प्रकारे ठायी ठायी नवजीवनाचे अंकुर फुटतात. अनंत रंगांची फुलं फुलू लागतात. 
आकाशगभाोत फाकलेल्या प्रकाशातदेखील परोपरीच्या रंगछटा झळाळू लागतात. 
बगीच्याबगीच्यात केवळ कऱमीरच्या भूमीतच उगवणाऱ्या अशा अनेक जातींच्या 
बेलींबर कुठे तांबडी, कुठे जांभळी, कुठे पिवळी, कुठे मोत्यासारखी स्वच्छ पांढरी अशी 
अती नाजूक फुलं घोसाघोसांनी लगडू लागतात. गुलाबांच्या ताटव्यांत जाड 
मखमलीसारख्या टवटवीत पाकळ्यांच्या गुलाबाचे कलशाएवढाले कंद डोलू लागतात. 
सफरचंद, नाशपत, अक्रोड, बदाम अशा फळझाडांच्या आगामी बहराची सूचना देणारी 
तऱ्हेतऱ्हेची फुलं त्यांच्या शाखांवर प्रगट होऊ लागतात आणि त्या फुलांच्या पाकळ्यांचे 
सडे जागोजाग पडल्यामुळे कुरणाच्या हिरव्यागार पार्स्वभूमीवर नाना रंगांची रांगोळी 
काढण्याचा खेळ घडीभर करून कुणी अप्सरा भूलोकावर येऊन गेल्याचा भास होतो. 

उंच उंच पहाडांच्या माथ्यावरचे बॅफोचे थर वितळून विरळ झाल्यामुळे चमचम वर- 
णाऱ्या पारदर्शक वस्त्रासारखे भासू लागतात. पहाडांचं अंग झाकणाऱ्या गर्द झाडीतल्या 
वृक्षांवर फुलोरा विशेष नसतो; परंतु नव्या पालवीचे कुठे गडद, कुठे फिकट असे रंग खुलून 


| श शि हि डा |! 
न. क्ल न क कुळ 
जह 











बु. शिल) 36. | ८4 
क ह. -- क्ट 
९ 6 डी | 













हर्‌ 1 ी; शु ॥. ् बल ५ टार मख. “जमन “ळा वा - ककेक्यरकरस् जे 
ण रळ हळ अव. वि क डर आ टा क  जजन्नानन्जाय 
न री म "कु. । नळ्या व कणव 

3. ती ८-० क. आ ब 
हश,्््य््स०् की हीट 





दिसू लागतात. छोट्या आणि बड्या दल तलावात कमळ्याच्या हजारो बेली प्रफुल्लित 
होतात. त्यांची विस्तीर्ण हिरवी काळी पानं काही जलपृष्ठाखाली, काही जलपृष्ठावर तरंग- 
ताना दिसतात; आणि उंच उंच देठांबर पांढरी, निळी, तांबडी कमळं डोलताना आढळतात. 

जेहलम नदीच्या दोन्ही बाजूंस कुठे कुरणात, कुठे बागेत, कुठे मळ्यात गुलाब, 
पंजीना, योस्मन, एशिकपंचान, खताई, कारिपत्य, लिली अशी हजार तऱ्हांची वासंतिक 
फुलं फुलल्यामुळे वाऱ्याचे झोत सदा सुगंधित होऊन बाहू लागतात. पक्ष्यांच्या 
नादमधुर शब्दांनी वातावरण गजबजून जातं. 

अनंत तऱ्हांच्या फुलांची लयलूट हे करिमरमधील वसंत %वःचं खरं वैशिष्ट्य 
आणि वैभव. ग्रीष्म कत दूर असतो त्यामुळे जेहृलमच्या पात्रात अजून मुबलक पाणी 
असतं. छोट्या व बड्या दलमध्येही पाणी विपुल असतं. पर्वतावर हिवाळधाप्रमाणे 
बर्फाचे दाट थर नसतात; पण बर्फाचं विरल आच्छादन असतंच आणि सूर्यप्रकाशात 
त्याचा चमचमाट जसा पाहण्यासारखा असतो त्याचप्रमाणे चांदण्यात त्याची काही एक 
अवर्णनीय शोभा दिसते. परंतु करिमरातील वासंतिक निसगीसौंद्याचा मुख्य भाग 
म्हणजे जिकडे तिकडे फुललेली फुलं ! कश्मीर सरकार वसंतोत्सव मोठ्या प्रमाणावर 
छाजरा करतं. फुलांचं प्रदर्शन भरवलं जातं. लोकगीतांचे आणि चृत्याचे कार्यक्रम 
होतात. ते सरत्रींना खुले असतात. जेहलमच्या पात्रात परोपरीने शृंगारलेल्या मोठमोठ्या 
नौकांची जी मिरवणूक निघते तिचा थाट तर काही बिचाख्त्च नका! 

करमीरचं तौंदर्य बघायला येणाऱ्या प्रवाशांची बसंत *हवत गर्दी उसळते ब 
निशात, शालिमार बगीचे बघण्यासाठी त्यांच्या झुंडीच्या झुंडी लोटू लागतात. परंतु 
खुद्द कश्मिरी लोकांनादेखील या बगीच्यांबददल अनिवार प्रेम आहे. असता साधारण 
शिरस्ताच आहे, की रविवारचा सुटीचा दिवस सर्व लोकांनी--श्रीमंतांनीच नव्हे, तर 
गरिबांनी आणि खेडुतांनीदेखील-बगीच्यात वनभोजन करून साजरा करायचा. त्यामुळे 
ब्रगीच्याकडे जाणारे रस्ते तर भरलेले असतातच, शिवाय दलच्या जलमागीत 
शेकडो लोक शिकाऱ्यांदून निघालेले असतात. हे लोक पत्ते खेळत असतात, गाणी 
गात असतात, फोनोम्नाफ ऐकत असतात. सुरईसारख्या उंच समूवार नावाच्या 
भांड्यात तयार केलेला नमकीन चहा म्हणजे साखरेऐवजी मीठ घातलेला 'चहा, 

निशात बाग शालिमारपेक्ष 1 अधिक प्रिय असावी. शालिमारपेक्षा या 
ठिकाणी लोकांची कितीतरी अधिक गर्दी उसळलेली तुम्हांला दिसेल. तुम्ही जर 


ष्र 
, ९० 











नका ब 
७] ॥ रज] 








दलमधून नौकेवत आला असाल तर निशात बागेपुढल्या तलावाच्या काठाशी 
शिकाऱ्यांची अशी काही झुंबड उडालेली तुम्हांला दिसेल की, तुम्हांला वाटेल, तिच्यातून 
मार्ग काढून नावाडी आपला शिकारा काठाला लावणार कसा! परंतु शिकाऱ्यांच्या 
किंचकट दाटीतून तुमचा नावाडी हां हां म्हणता सफाईनं वाट काढील आणि 
शिंकारा किनाऱ्याला लावील ! 

सारा सवयीचा खेळ आहे. सायकलीवरून हिंडताना आपण नाही का अशक्य 
बाटणाऱ्या दाटीतून बाट काढत उद्यानापुढच्या हमरस्त्यावर मोटारींची, टांग्यांची 
एकच थाप लागलेली तुम्हांला दिसेल. मिठाईच्या, पुरीभाजीच्या दुकानांची दाटी 
झालेली आढळेल. फळांचा मोसम अजूनही दूरच असेल. परंतु सुंदर ताजी सफरचंद 
अगदी स्वस्त दरानं मिळतील. 

शालिमार बागेला चारच मजले --यांना म्हणायचं मजगी --आहेत. पण निशात- 
बागेला सात आहेत. शेवटची मजगी फारच उंच असून तिच्या मागे अगदी चिकटून 
पर्वतांची रांग दिसते. शालिमारमध्ये एकच मंडप आहे. इथे दोन आहेत. शालिमार 
बाग जहांगीर बादशहानं १६१९, मध्ये तयार करवली आणि निशात बाग नूरजहान 
राणीचा आसफशहा यानं नंतर बांधली. हा बगीचा अधिकच मनोहर झालेला पाहून 
जहांगीरला विषाद वाटला आणि या बागेत येणारं पाणी त्यानं काही दिवस तोडलं 
होतं असं सांगतात. ही आख्यायिका खरी असो किंबा खोटी असो; एवढं खरं, की ही 
उद्यानं एकाच नमुन्याची असली तरी निशातची सर शालिमारला नाही ! म्हणूनच 
मला वाटतं, लोकांची खरी प्रचंड गदी या उदथानावर दिसते. या गर्दीत श्रीमंतांपेक्षा 
सामान्य गरीब लोकांची संख्या अधिक असते हे विशेष. अंगावर साधे, मळके, 
क्वचित फाटके कपडे, त्यांवर जुनी फाटकी शाल किंवा करिमरी घोंगडी लपेटून 
घेतलेली, अशा वेषात साधे खेडूत किंवा कामकरी लोक आपले मित्र बिंवा आपली 
बायकामुलं घेऊन आलेले दिसतात आणि या मंडळींच्या तोंडावरचा उल्हास 
ध्रीमंतांहन काकणभर अधिकच असतो. उद्बानात जिकडे तिकडे माणसांचा गजबजाट 
दिसेल. कुणी आस्ते कदम सहल करत असतील, कुणी कारंज्यापुढे थबकलेले 
दिसतील, कुणी हिरवळीवर धावणाऱ्या, अगर पुष्करणीतील पाणी एकमेकांवर 
उडवणाऱ्या किशोरांचा खेळ पाहत, असतील, कुणी वृक्षांच्या गर्द छायेत तृणांकुरांवर 
खुशाल झोपलेले असतील तर कुणी वनभोजन करीत असतील. जिकडेतिकडे चहा 
तयार होत असेल; सारं उद्यान आनंदानं आणि समाधानानं बहरून गेलेलं असेल. 








थ्रा, भा. ६/७-८ ९१ 


पुरुष, स्त्रिया, मुलं, म्हातारे, श्रीमंत, गरीब हे भेद या उदल्यानात घटकाभर नाहीसे 
झालेले असतात. सारी माणसं एकाच पातळीबर आलेली असतात. क्रीडोद्यानात बिहार 
करणारी ही सारी माणसं असतात. हे रमणीय उद्यान सगळ्यांच्या मालकीचं आहे. 
या ठिकाणी करमीरच्या वासंतिक शोभेची मजा कुणी किती लुटावी याला बंधन नाही! 


व ३ आ रा 


डु जर र्त चं त क १, व्र वच क र 
हयाळ जन्या डू १ व्- » ७. ( भा "अ. 
क... उ, मळ पवन काशा :-! श् ती ) उ बोळ रळ 
टी ी. बिह चीच. 'ज्याळजळा र जलवे कना याचक क ह. च री... वि व च 
श्््् त कवा. शि ७ क. 
डळ स्क्रू व पील २>--वाह ्ी न प्क्ह : “ह कि, डि धा त हि वी व हि. 
ळ््ळ . ह रच डी क ; र 
> म नवम “5. 0. ी न ऱ्य री ँ काहि. ७. आल के... दत 
नट  कन्यावा वा क श्र न नय 
7. जा उमळळ्यययड ऱ डर ह. ल्या र भं ल . हां ह चु । वु हज .. 
ह १७... व ण्या वना डी - महे. टि कॉड टी च ही 3 
वे» न, . ऱ््ळ र्क '» (% 4 न क्क 
क ध न री 
1 क . र 1 
व. |. 9; |] 
1 आ  ्ी " 
3 
/ लग्गा 





भघिराज्य - साम्राज्य; कलश -कळशी, घागर; नादमधुर मंजुळ; आच्छादन -झांकण, पांघ- 
रूण; अनिवार - फार; शिरस्ता - रिवाज, चाल; शिकारा -घरासारख्त्री तयार केलेली होडी; 
उदान -बाग; विषाद - खेद, वैषम्य, कमीपणा; आख्यायिका -ऐकीव गोष्ट; पुष्करणी - हौद. 
आह 


अभ्यास : 

१, कश्मिरात बसंत कतृचे आगमन झाल्याची बर्दी कोण देते ! 

२. असंत तूत कशिमिरातील सृष्टीत कोणते सोंदर्य प्रकट होते ! 

३, दल सरोवरात त्या वेळी कोणती मौज दिसते ! 

४. वसंत कतूत निशात ब शालिमार या बागांत कोणकोणती दृश्ये दिसतात ! 

५. कशिमिरातील वसंत कतूचे खरे वैशिष्टय कोणते ! या वेळी कशिमरात कोणकोणती 
फुले फुलतात 

६, कशिमरी लोक वसंतोत्सव कसा साजरा करतात ! 

७. वसंत क्रतूच्या आगमनाबरोबर महाराष्ट्रातील स॒ष्टीत तुम्हांला कोणकोणत्या प्रकारचे 
निसर्गसौंदर्य दिसते ! 


९२ 


कबिभूषण 





पंडित महादेवशास्त्री जोशी (जन्म : १९०६.) यांनी विविध प्रकारचे लेखन केले आहे. 
यांचे ' भावबळ?, ' कन्यादान), ' कथासुगंघ' दे कथासंग्रह; ' तीर्थरूप महाराष्ट ', ' महाराष्ट्राची 
धारातीर्थ? ही प्रबासवणज्ञे बव इतरही अनेक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. पुढील कथा त्यांच्या 
“कुधासुगंध' या कधासंग्रह्मतून घेतली आहे. 

मूषण हे शिवकालातील एक सुप्रतिद्ध कत्री होते. त्यांच्या जीवनाचा परिचय या पाठात 
लेखक्राने करून दिला आहे. 


उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यात यमुनेच्या काठावर तिकवांपूर नावाचे एक 
गाव होते. तिथे रत्नाकर त्रिपाठी नावाचा एक सत्ववशील ब्राम्हण राहात होता. त्याला 
चार मुलगे होते. त्यांपैकी एकाचे नाव भूषण होते. 

हाताची पाची बोटे सारखी असत नाहीत, तिथे चार भांबडांत सारखेपणा कुठून 
आढळणार! रतनाकरांचे पहिले तीन मुलगे थोडी-फार विद्या संपादून नित्यक्रम 
चालवणारे होते. भूषण मात्र त्यांच्याहून अगदीच वेगळा निपजला. सत्रीत थोरला 
भाऊ चिंतामणी वडलांच्या मागून घरातला कर्ता पुरुष झाला होता. बाकीचे भाऊ 
त्याच्या आक्षेत राहून संसाराला हातभार लावत होते. निकामी राहून तिन्डी ठाव 
गिळणारा होता तो फक्त एकटा भूषण. | 

एक दिवस सर्व मंडळी दुपारी जेवायला बसली होती. चिंतामणीची बायको सर्वांना 
वाढत होती. सकाळीच काही कारणावरून भूषणाची आणि थोरल्या भावाची कुरबूर 
झाली होती. भूषण त्याला उलटून बोलला होता आणि ते चिंतामणीच्या बायकोला 
आवडले नव्हते. वाढत असतानासुद्धा ती त्या रागातच होती. भूषणाने जेन्हा 
तिच्याकडे मीठ मागितले, तेव्हा एवढा वेळ कोंडलेली तिच्या रागाची वाफ बाहेर 
पडली. ती तिखट शब्दांत त्याला बोलली, “ भाऊजी, कुठलं वाढायचं तुम्हांला मीठ? 
जेबणात मीठ म्हणजे चिमूटभर; पण तेवढं तरी कमवून आणता का तुम्ही!" 


९ 





भूषण उनाड होता; पण तो कोडगा नव्हता. त्यामुळे भावजयीचे ते शब्द त्याच्या 
म्माला झोंबले. राखेखाली दडलेल्या स्वाभिमानाच्या ठिणगीवर फुंकर बसली. भरले 
पान टाकून तो ताडूकन उठला. रागाच्या तिरीमिरीतच त्याने हात धुतले. खुंटीवरचे 
उपरणे खांद्यावर टाकले. घरातून बाहेर पडताना सर्वांच्या देखत त्याने भावजयीला 
म्हटले, “ वहिनी, मी निघालो. जेव्हा मीठ मिळवून आणीन तेव्हाच या घराचं तोंड 
पाहीन ! तेव्हाच तुझ्या हातचं जेवीन ! 

गाव सुटले. रस्ता रान जवळ करू लागला. ना कुणाची सोबत ना कुणाचा धीर ! 
एकेक पाऊल पुढे टाकताना डोक्यात विचारचक्र फिरू लागले. भविष्याची चिंता 
चटके देऊ लागली. वाया घालवलेल्या जीवनाबदूदल पश्‍चात्तापाची बोचणी सुरू 












झाली. विद्ेवाचून ःघेवाचून मान नाही, विद्येवाचून द्रन्य नाही आणि बिद्येवाचून मनुष्य- 
पणही नाही हे प्रथम त्या दिवशी त्याला उमगले. झालेली चूक दुरुस्त करायची अन्‌ 





खूप खूप शिकून मोठ्ठा पंडित व्हायचे असा त्याने निर्धार केला. तेव्हाच त्याच्या 
अंतराची तगमग शांत झाली. भावजयीबद्दलचा रागही मावळला 

भटकत भटकत तो एका नगरात आला. एका महापंडिताच्या घरी त्याने आश्रय 

ळबला. * रामो हरिः' पासून बिद्यार्जनाला प्रारंभ केला. एका ब्रात्य मुलाचे निष्ठाबंत 

शिष्यात रूपांतर शाले. उनाडक्या करणारा भूषण अहोरात्र गुरुसेवेला सादर झाला. 
रोज नव्या नव्या खोड्या शिकणारा भूषण आता रोज नवे नवे विषय प्रहण करू 
लागला. तो सर्नस्त्री बदलला. 

गुरुकृपा झाल्यावर विद्या मिळायला कितीसा उशीर ? घोड्या वर्षीत तो व्युत्पन्न 
झाला. साहित्यशास्त्रातले जाडे प्रंय त्याने आत्मसात केले. त्याच्या बुद्धीला धार आली, 
वाणीः सुसंस्कृत बनली, प्रतिभेला अंकुर फुटले आणि सहजपणे मुखातून काव्य प्रगट 
लागले. त्याच्या गुरूला बिद्यादान सार्थकी लागल्याचा आनंद झाला. गुरूने त्याला 
घरी जाण्याची अनुज्ञा दिली. एक “दगड! या स्वरूपात गुरुगृही दाखल झालेला भूषण 
झळकते रत्न बनून तिथून बाहेर पडला 

पण तरीही त्याला घरी परत जावेसे वाटेना, कारण विद्या झाली तरी अजून मीठ 
मिळवायचे होते. त्यासाठी कोणता राजेश्‍वर गाठावा याचा बिचार करत असता 
रद्ररामाची दावृत्वकीर्ती त्याच्या कानी आली. रुदराम हा चित्रकूटचा राजा होता. 
भूषण तेथे गेला व त्याला राजाश्रय मिळाला. रोज दरबारात जावे आणि राजाला नवे 
नवे काब्य ऐकवावे असा क्रम सुरू झाला. राजा रसिक होता. धार्मिकडी होता. भूषण 











..] 





त्याच्याभोवती नित्य नवे वातावरण उभे करत होता. कल्पनेच्या यक्षभूमीवून त्याला 
ब्रिनपंख फिरवून आणत होता. रुदरामाला वाटले, की याच्या शब्दसंपत्तीपुढे 
आपली हिरेमाणकांची दौलत तुच्छ आहे. भूषणाची कीर्ती हळूहळू पसरू लागली. 
त्याची कत्रिता रसिकांच्या जिव्हाप्री नाचू लागली. “हा कोण नबा कवी! ' म्हणून 
आसपासच्या पंडितांनी उत्सुकता दाखवली. वर 

पण भषणाला तिथे फार दिवस करमले नाही. एक दिवस त्याने राजाकडे घरी 
जाण्याची परवानगी भागितली. राजाने ती नाखुषीनेच दिली. त्याने भूषणाच्या 
सन्मानार्थ एक मोठा दरबार भरवला. सर्वांच्या समक्ष ' कविभूषण' अशी त्याला पदवी 
दिली. महावस्त्र व मोठी दक्षिणा देऊन त्याला गौरवले. 

भूषण तिथून निघाला तो थेट दिल्लीला आला. तिथे त्याला त्याचा थोरला भाऊ 
भेटला. गृहत्याग करून निघालेला आपला भाऊ पंडित होऊन आपल्याला भेटला 
म्हणून चिंतामणीला परम समाधान झाले. आपल्या धाकट्या भावाला हृदयाशी 
कवटाळताना त्याचे डोळे आनंदाश्रूंनी भरले. चिंतामणीने त्याला दिल्लीपती औरंगजेबा- 
कडे नेले व त्याचा परिचय करून दिला. त्याने भूषणाची कविता ऐकण्याची इच्छा 
दाखवली. भूषणाने काव्यगायनाला प्रारंभ केला. त्याची खडी वाणी धबधब्यासारखी 
घोंगावू लागली. ती वीरगाथा ऐकता ऐकता त्या दरबारात बीररसाचा पूर आला. 
श्रोत्यांची अंतःकरणे क्षणाक्षणाला थरारू लागली. बादशहावर मात्र काही परिणाम दिसत 
नव्हता. तो अगदी स्तब्ध बसून होता. 

अखेर शब्दाचे सामर्थ्य विजयी ठरले. बादशहा नकळत त्या कान्याशी तदाकार झाला 
त्याच्या शरीरातील नस अन नस तटतटू लागली. छाती फुगली, डोळे तांबारले आणि 
आपला हात केव्हा वर येऊन तो मिशीचे आकडे कुरवाळू लागला ते त्याला कळलेच नाही. 

“बहोत खूब !'! बादशहा आनंदून उद्गारला. इतकेच नव्हे तर वस्त्रालंकार 
देऊन त्याने भूषणाचा बहुमान केला. त्याला आपल्या दरबारी ठेवून घेतले. दिवसेंदिवस 
दिल्लीच्या दरबारात त्याची प्रतिष्ठा वाढू लागली. 

त्यानंतर काही कालाने एक रोमहर्षक प्रसंग घडला. औरंगजेब दरबारात बसला 
होता. भूषणासह सगळे आश्रित कत्री आपापल्या स्थानी बिराजले होते. बादशहाला 
काय लहर आली कोणास ठाऊक! तो कविराजांना म्हणाला, '“ तुम्ही तोंडपुजे आहा. 
माझी खोटी बढाई तुम्ही वर्णिता अन्‌ मला खूष करू पाहता; मला हे मुळीच आवडत 
नाही. मी जसा आहे तसं माझं वर्णन करा. माझं वास्तव चित्र रेखाटा. ” 


शज 


क या सरबत्तीने बाकीचे सगळे कवी गांगरले, कारण बादशहाचे यथातथ्य शब्दचित्र 
रेखाटणे म्हणजे मरण आबंतून आणणे. कोण या गोष्टीला तयार होईल? सगळे बिचारे 
खाली माना घालून बसले. मान ताठ ठेवून बादशहाच्या डोळ्याला डोळा भिडवला 
तो एकट्या भषणाने. 

_ “ खारविद ! आपलं आन्हान मी स्वीकारतो. ऐका आपलं यथातथ्य वर्णन.” असे 
बोलून त्याने ताबडतोब कविता रचली ब ती खड्या सुरात म्हटली. त्यात बादशहाच्या 
जुलमी कृत्याची उघड उघड निर्भर्त्सना होती. मनात साठलेली सगळी मळमळ त्याच्या 
त्या कान्यातून बाहेर पडली होती. ती ऐकून सर्वांची हृदये हबकली. बादशहाच्या 


न ग 70 55 कुन 
र कॉ पुण वक 
"् 21 ढु ग 


(५८७; 
अ, कक (: 


पा धळ &्ट 








नेत्रांतून अंगार वषू लागला. संतापाने बेभान होऊन तो भूषणाला ठार करायलाच 
उठला. पण भूषण आपल्या जागेवरून तसूभरही हलला नाही. प्राणाचे मोल देण्याच्या 
तयारीनेच तो ते झणझणीत कवित्ब वदला होता. काही प्रतिष्ठित दरबारी लोक मध्ये 
पडले आणि त्यांनी बादशहाला आवरले, म्हणून भूषणाचे मरण थोडक्यात टळले 
त्याच क्षणी त्याचा राजाश्रय तुटला. त्याला त्याची थोडीच कदर होती! त्या 
प्रसंगानंतर एक क्षणभरही तो दिल्लीत थांबला नाही. त्याने सरळ दख्खनचा रस्ता 
धरला. मजल दरमजल करत तो शिवाजी महाराजांकडे आला. महाराजांनी त्याचे 


९६ 


प्रेमभराने स्वागत केले. तेही गुणी जनांचे चाहतेच होते. भूषण त्यांच्या पदरी राहिला. 
त्यांच्या पावन सहवासात त्याचा अंतरात्मा प्रसन्न झाला. त्यांचे अनेक मनसुबे त्याने 
ऐकले, लढाया अन्‌ विजय डोळे भरून पाहिले आणि पुढे त्याने * शित्रराज भूषण 
या नावाचा अलंकार शास्त्रावरील एक प्रेय लिहिला. या प्रंयात अलंकाराची उदाहरणे 
देण्यासाठी त्याने शिवाजी महाराजांच्या जीबनातील अनेक प्रसंग नित्रडले ब त्यांतून 
जणू शिवचरित्रच उभे केले! याशिवाय त्याने शित्राजी महाराजांच्या जीवनावर 
: शिबाबावनी ! या नावाचा एक स्वतंत्र काब्यम्रंथही रचला आहे 





अभ्यास : 
१. भूषण उनाड असला तरी कोडगा नव्हता, हे कोणत्या प्रसंगावरून दिखून येते ! 
२. घर सोडल्याबर भूधणाला कोणती गोष्ट उमगून आली! तिचा काय परिणाम झाला! 
३. भूषणाला ' कविभूषण? ही पदवी कोणी व केव्हा दिली! 
४. भूषणाला औरंगजेबाच्या आश्रयाला का मुकावे लागले ! 
५. मूषणाचा अंतरात्मा खरा प्रसन्न झाला तो केव्हा! ते कशावरून ! 
६. अर्थ सांगा : 

व्युत्पन्न, प्रतिभा, दातृत्वकीती,, रोमहर्षक, यक्षभूमी, निर्भर्त्सना. 
७. वाक्यांत उपयोग करा : ॅ 

मर्माला झोंबणे, अहोरात्र, सार्थकी लागणे, जिव्हाम्री नाचणे, तदाकार होणे. 

७ आ... 


९१ 


जिकडे घम 
तिकडे जय! 





कू. ल. सोमण : (जन्म £ १८६५, मृत्यू ! १९४५.) यांनी ' कुरुभंग, ' ' पानपतचा दुर्दैवी 
मोहरा, * इत्यादी पौराणिक व ऐतिहासिक नाटकें लिहिली आहेत. “ किरात? या टोपणनाबाने 
त्यांनी लेखन केले आहे. 
र॒घुनाथराब पेशवे यांनी भहिल्याबाई होळकर यांच्या राज्यावर स्वारी करण्याचा बेत केला. 
त्या वेळी ब्राईमाणूस असूनदेखील अहिल्याबाई मुळीच डगमगल्या नाहीत. हा कठीण प्रसंग 
त्यांनी कसा घेर्याने निभावून नेला, हे पुढील नाल्यप्रवेशावरून तुमच्या लक्षात येईल. 
प्रवेश पहिला 
(अहिल्याबाई पुराण-श्रवणास बसल्या आहेत. पुराण संपळ्यावर त्या 
राघोबादादांकडून आलेले पत्र वाचत आहेत.) 
अहिल्याबाई : पुराणिकबुवा! पाहा, हे दादासाहेब पेशव्यांचं पत्न पाहा. मनुष्य 
एक योजना करत असतो आणि दैव कसं निराळीच योजना करत असतं! 
दादासाहेब म्हणतात, ' आम्हांला सैन्यासाठी वर्त पैशाची फार नड आहे. सबब 
आपला खजिना आमचे हवाली करावा! ' मी तर हे धन दानधर्म करण्याकरता 
म्हणून वेगळं काढून ठेवलं आहे; पण इथं तर हे धर्मयुद्ध त्याच्या आड येत आहे! 
सर्व हिंदुस्थानभर देवालयं, धर्मशाळा, विहिरी व घाट बांधन तीर्थयात्रा करणाऱ्या 
धार्मिक लोकांच्याकरता सोयी करून ठेवाव्यात असे माझे मनोरथ, पण हे मनोरथ 
या एका चिठोर्‍यानं जागच्या जागी ढासळतात की काय अशी मला भीती 
वाटते! अन्‌ काय करावं ते सुचत नाही. 
पुराणिक : दानधर्माकरता म्हणून काढून ठेवलेली रककम अन्य कामी खर्च करणं 
केव्हाही श्रेयस्कर होणार नाही. ती आपण निश्चित केल्याप्रमाणं दानधमीकडेच 
वेचली गेली पाहिजे! पण श्रीमंत पेशवे आपले धनी; आपण त्यांचे चाकर. तेव्हा 


र्ट 





या बाबतीत आपल्यास कोण काय सल्ला देणार? पण मनुष्यानं दृढचित्त आणि 
निर्चितबुद्धी असावं, त्यानं धर्माची कास सोडू नये. “यतो धमेस्ततो जयः/' 
श्रीकृष्णाचं हे वचन आहे. 

आहिल्याबाई : धमाची कास सोडू नये ना? ठीक आहे. हाच तुमचा उपदेश मला 
मान्य आहे. मला तो सर्वस्वी पटला. आता माझी बुद्धी निश्‍चित झाली आणि 
मनही दृढ झालं. आता ते ढळणार नाही 

पुराणिक : म्हणजे ' आपण योजलं आहे तरी काय? 

अहिल्याबाई $ दुसरं काय योजणार ! श्रीमंत पेशवे ब्राम्हण आहेत. त्यांना मी आपला 
दानधर्मीकरता म्हणून काढून ठेवलेला सारा खजिना दान म्हणून देऊन टाकते 
मग ते त्याचा विनियोग आपल्यास पाहिजे तसा करोत ! 

पुराणिक : वा ! फार उत्तम ! फार उत्तम योजना ! पण- 

पण काय? 

पुराणिक 4 पण इतकंच की ती योजना त्या दादासाहेबांना मान्य होईल की नाही 
कोण जाणे! 

अहिल्याबाई $ का नाही मान्य होणार १ 

पुराणिक ः£ कारण एकदा तलवार हाती धरल्यावर याचकवृत्ती स्वीकारणं त्यांना 
कदाचित अपमानास्पद बाटेल अशी भीती वाटते । 

आहिल्याबाई $ मग याला काय इलाज ते पाहूणे आहेत. मी त्यांना असंच उत्तर 
लिहून यैली पाठवते. भगवान श्रीकृष्णाचा उपदेश काय आहे म्हणतात ! *यतो 
धर्मस्ततो जयः' असाच ना! ठीक आहे; हा उपदेश मला शिरसामान्य आहे 
आपण यांत्रं आता 

(पुराणिकबुवा जातात.) 
प्रवेश दुसरा 

अहिल्याबाई : (स्वगत) हे श्रीमंत दादासाहेब माझ्या पत्राला उत्तर न पाठवता 
माझ्याच जासुदाबरोबर उलट निरोप पाठवतात, की “दान म्हणून आम्ही एका 
कपर्दिकेचाही स्वीकार करणार नाही! मुकाट्यानं आपला खजिना आमच्या स्वाधीन 
करावां. नाहीतर आम्हांला शस्त्र उचलावं लागेल !' वा! खासा न्याय ! एकूण 
धनी आपल्या सेवकावर शस्त्र उचलणार ! 

(इतक्यात यमुना येते.) 


र्र 


यमुना : सेवकावर कोण शस्त्र उचलणार म्हटलेत ! 

अहिल्याबाई ः धनी ! हा या मृत्युलोकातला न्यायच आहे. 

यमुना ! म्हणजे ! याचा अर्थ काय बाईसाहेब 

अहिल्याबाई : याचा अथ एवढाच, की आपल्याला आपल्या धन्याशी लढायला 
आता तयार असलं पाहिजे! यमुने! तुला, गंगूला, वाड्यातील झाडून साऱ्या 
बायांना दादासाहेबांशी युद्ध करायला तयार झालं पाहिजे ! 

यमुना : म्हणजे श्रीमंतांकडूंन असा निरोप तरी काय आला? 

अहिल्याबाई : निरोप असा आला की, ' आम्ही दान घेणार नाही, सगळा खजिना 
पाठवा, नाहीतर लढाईला सिद्ध व्हा !' 

यमुना ः मग? आपल्याकडून पुन्हा उत्तर गेलं आहे ना दादासाहेबांना ! 

अहिल्याबाई : हो. मी हे द्रव्य धर्मदायाकरता काढलेलं आहे. तेव्हा ते इतर 
गोष्टींकडे खर्च करता येत नाही. इतक्याउपर धन्याची मर्जी ते घेण्याचीच असेल, 
तर ही अहिल्या धमीसाठी मरायलासुद्‌धा तयार आहे. या बाईशी दोन हात करा 
अन्‌ घ्या हे द्र्य! नाही कोण म्हणतो? असं उत्तर गेलं आहे. 

यमुना * मग लढाईची काय तयारी ! 

अहिल्याबाई : काय तयारी करायची? परमेश्‍वरच सगळी तयारी करून देईल 
* यतो धर्मस्ततो जयः' हे भगबंताचं बचनच आहे. चल, उदघा सकाळी तुझ्या 
माझ्याकरता दोन खंदे धोडे तयार करून ठेवायला सांग ! (जातात.) 

प्रवेश तिसरा 
(स्यळ-रणांगणात अहिल्याबाई वीरवेष धारण करून घोड्यावर बसल्या 
आहेत ब त्यांच्या पिछाडीस हत्यारबंद स्त्रियांचे जंगी सैन्य उभे आहे.) 

रघुनाथराव : (आपल्या सरदारास) का ! तुम्ही मागंपुढं का पाहता ! अहिल्याबाईचं 
सैन्य पाहून कचरलात की काय? 

सरदार : श्रीमंतांनी शत्रूच्या सैन्याची नीट पाहणी केली नाहीसं दिसतं. बाईच्या 
सैन्यात एकही पुरुष नाही. साऱ्या स्त्रिया हत्यारबंद ! स्त्रियांवर शस्त्र उचलणं हा 
क्षत्रियाचा धर्म नाही. त्यातून ती अतिशय धर्मशील बाई! प्रत्यक्ष जगदंबेचा अवतार ! 
आपल्या सैन्यातील एकही सरदार त्यांच्यावर हत्यार उचलण्यास तयार नाही ! 

रघुनाथराव : काय! माझे सरदार माझाच हुकूम मानत नाहीत ! 





ऱ्व्चि 


। 5 क्र :/ की > नु ही कस 
(८6 ् ग ्ट 
| प. 


॥ ॥॥(३५६८.: 
ऱ्ह "च न्ुत् शा वि १11, 





सरदार $ नाही ! बाईशी लढण्याचं साफ नाकारतात ! माझाही पण श्रीमंतांना असाच 
सल्ला आहे, की अटकेपर्थंत झेंडे नाचवणाऱ्या दादासाहेबांनी स्त्रियांवर चालून 
जावं, ही गोष्ट त्यांच्या कीर्तीला अत्यंत काळिमा लावणारी आहे ! 

रघुनाथराव : काय, तुम्हीही असे म्हणता ! (विचार करून) रास्त ! अगदी रास्त 
आहे तुमचं म्हणणं ! पैसा मिळून जाईल, पण कीर्तीला कलंक लागला, तर तो 
मात्र कशानंही धुऊन निघणार नाही ! ठीक आहे. चला तर, आपण दोघेही 
बाईैकडं जाऊ ! (जाऊ लागतात.) 

सरदार : या पाहा त्याच इकडं येत आहेत. (दोघेही जवळ येताच बाई त्यांस 
नमस्कार करतात.) 

रघुनाथराव : बाई, तुमची फौज कुठं आहे! तुम'च्या फौजेत तर सर्व स्त्रियाच 
दिसतात ! 

अहिल्याबाई : स्त्रीराज्यात फौज दुसरी कोठून असणार? आणि तिचं प्रयोजन तरी 
काय? धनीच आपल्या सेवकांवर उठल्यावर सेवकांनी काय करायचं ! मला 
एक धर्माचाच काय तो आश्रय. मला एक मंत्र ठाऊक आहे, की ' यतो धर्मस्ततो 
जय;!' या मंत्रावर माझा पक्का विश्‍वास आहे आणि त्याच्याच बळावर मी 
ऑपणांस जिंकणार ! 


१०१ 


रघुनाथराव : बाईसाहेब ! तुम्ही फार चतुर आणि मुत्सद्दी आहा. धमोवरची तुमची 
ही अढळ श्रद्धा पाहून मी अगदी दिपून गेलो आहे. यापुढं तुमच्या दानधर्माच्या 
आड येण्याची आमची बिलकूल इच्छा नाही. तुम्हला वाटेल त्याप्रमाणं तुम्ही 
दानधमे करावा ! ' यतो धर्मस्ततो जयः' हे बचन भगवंतांनी खरं करून 
१०5255 दाखवलं. माझ्याकडून तुमचा छळ झाला याबदूदल मला क्षमा असावी ! 

हिल्याबाई : धन्यांनी असे शब्द उच्चारून सेवकाला लाजवू नये ! 

रघुनाथराव : यात तुम्हांला लाजवण्याचा भाग नांही. तुम्हीच आपल्या करारी 
बाण्यानं आम्हा पुरुषांना लाजवून सोडलं आहे! 

अहिल्याबाई ः मी धर्भाला जागले असं धनीसाहेबांना वाटत असेल, तर आज 
वाड्यात सेवकाकडील मीठभाकर खाऊन सेवकावर कृपादष्टी करावी, इतकीच 
भाझी विनंती आहे. 

रघुनाथराव : सुभेदारांचे आणि आमचे घरोब्याचे संबंध आहेत. आमची ना नाही 
आपल्या मर्जीप्रमाणं होऊ दया ! ' यतो धर्मस्ततो जय: ! 

(सर्व जातात.) 


मनोरथ -इच्छा; श्रेयस्कर -हितकारक; दृदचित्त -ज्याचे मन खंत्रीर आदे असा, यतो 
घर्मेस्ततो जय! - ज्याच्या बाजूस घर्म म्हणजे न्याय आहे, त्याच्या बाजूचाच जय होतो. विनियोग 
करणे -उपयोग करणे; याचकबृत्ती - भिक्षा किंवा दान घेण्याची वृत्ती; स्वगत - नाटकामध्ये 
एखादे पात्र स्वतःशीच जे भाषण करते त्याला स्वगत म्हणतात. कपंदीक - कवडी, 
आहु 
अभ्यास 
१, अहिल्याबाईंनी दन्य कशासाठी राखन ठेवले होते ! 
२, रघुनाथरावांनी अहिल्याबाईकडे कोणती मागणी केली ? 
३१. अहिल्याबाईंनी कोणती योजना सुचवली ! ती रघुनाथरावांस का मान्य झाली नाही ! 
४. अहिल्याबाईंच्या सैन्यावर सरदार का चालून गेले नाहीत ! 
५. ' मला एक धर्माचाच काय तो आश्रय -?! या भहिल्याबाईच्या ग्हणण्याचा अथ स्पष्ट करा. 
६. रघुनाथरावांनी अहिल्याबाईंची गाठ घेण्याचे का ठरवले ! त्यांचे मन कशामुळे वळले ! 
७, रघुनाथराबांनी अहिल्याबाईंची क्षमा का मागितली ! 
' तुम्ही फार चतुर ब मुत्सद्दी भाहा ! अहिल्याबाईना रघुनाथराव म्हणतात 
तुम्हांला त्याबदृदल काय वाटते ! 








कै क 
१न्र 


| | | &* (9 


| | ॥॥॥; | क ् 






उद्धव ज. शेळके (जन्म : १९२३१.) हे कथाकार व कादंबरीकार आहेत. त्यांची “* घग', 
' बानगी', * शिळान अधिक आठ कथा? ही व इतर अनेक पुस्तके प्रतिदूध आहेत. पुदील 
कथा त्यांच्या ' शिळांन अधिक आठ कथा ' या कथासंग्रहातून घेतली आहे, 

या कथेत त्यांनी आईच्या मायेचे चित्र रेखाटले आहे. 


आईला शेतात जायचे होते. त्या घाईने ती थंड्या पाण्याच्या भाकरी करत होती. 
पिठाचा उंडा मळताना एकीकडे मला हृलकेच म्हणत होती, “काशा, तुला तर आज 
सुटीच असेल, नांही रे?” 

र» हो, का?! 

“ तर मग आजचा दिवस माझ्याबरोबर चलतो काय?” 

आईचा उद्देश मला बोचला. नकळत माझ्या सुरात तो डोकावला- “कुठं ग?” 

“मी म्हणत होते की--'” आई मुद्दाम माझ्याकडे न बघता तब्यावरची भाकरी 
कोरताना म्हणाली, “ माझ्याबरोबर निंदायला चलशील तर बरं होईल. एखादी पायगीत 
घेऊ लागशील.. तितकाच तेला-मिठाला आपधार्‌ होईल ् 

आईचे संपायच्या आतच मी बोललो, “ पण मल्ला निदता येत नाही ना ग! ” 

“ निंदायला काय वेदमंत्र लागतात रे! मी सांगेन तुला कसं निंदायचं ते!” 

“ माझ्याकडून होईल !* 

“ जेबढी होईल तेवढीच त्‌. निंद. उरलीच तर मी घेऊ लागेन. झालं आता?” 
मीही बोललो, “पण मला अभ्यास करायचा आहे ना ग!” 

“अस्सं ?” आता आईनं एकदम माझ्याकडे डोळे फिरवले. सूर ताणून बिचारले, 

“ प्रत्येक सुट्टीच्या दिवशी, त. अभ्यासच करत असतोस, नाही रे ?” 

* आतापर्यंत नाही केला; पण आजपासून करत जाईन. मास्तर म्हणाले, की 








१्ळ्ऱे 


आता परीक्षा जवळ आली. जो अभ्यास करणार नाही, तो नापास होईल-” 

संपायच्या आत हातावरची भाकर तव्यावर आपटताना ती म्हणाली, '““ मला 
चतुराई शिकत्रतो काय रे ? अजून मी बोळानं दूध पीत नाही-समजला ! 

मी जीत्र तोडून म्हणालो, “ जा. तुला खोटंच वाटतं नेहमी-सगळं ! ” 

माझे न ऐकता ती लगेच एकेरीवर येऊन पुटपुट्ट लागली, “ चल, माझ्याशी एक 
अक्षर बोलू नको ! आता पाहते ना तुझी मजाच ! मग समजेल, आजपासून कुटं 
खाशील ते ! 

हे सुरू असताना माझ्या पुढ्यात त्या दिवसाचे भवितव्य नाचू लागले. मी वेळीच 
सावरते घेतले, “ बरं, येईन आजच्या दिवस ! 7 

पण वेळ निघून गेलेली होती. आई एकदम म्हणाली, “काही नको येऊ-बिऊ. 
माझ्यावर फालतूच उपकार कशाला करतो!” 

यात्रर मीही ताठरलो. माझ्या ओठात राग बरघरू लागला, पण बाहेर डोकावण्याचे 
धाडस त्याच्यात नव्हते. 

आहेही बेपर्वा राहिली. घाईघाईनं दीड भाकर, वरणाचा पेंड ब अघळपघळ 
चटणी घेऊन तिने लुगड्याच्या पदरात शिदोरी बांधली. सुभद्रेची भाकर तिच्या सुपूर्त 
करून ती सरस्वतीकडे ठेवायला सांगितली. उरलेल्या भाकरी दुरडीत एकावर एक 
रचून ठेवल्या. आईला दुरडीवर झाकण 
ठेवताना पाहून सुभद्रा माझ्या खुणावण्यानं 
म्हणाली, “ आई, काशाला काही खायचं 
ठेवलं नाही काय ?” 

“ गप्प बैस ना, नाही तर तुलाही 
ठेवीन तशीच कडावर ! 

यावर सुभद्रा भांबावळल्यागत झाली 
आळीपाळीने आईकडे अन्‌ माझ्याकडे 
नुसती पाहात राहिली. आई काही 
बोलली नाही. एका हाती शिदोरी ब 
दुसर्‍या हातात कुलूप घेऊन बाहेर 
पडताना ती मला म्हणाली, “हं, चला 
रावसाहेब, निघा बाहेर. '" 





१०४ 


मीही मुकाटयाने बाहेर पडलो. तिने कुलूप घेतले”. सुभद्रेने आपली भाकर घेऊन 
सरस्वतीच्या घराची बाट धरली. दाराच्या नाकात कुलपाची नथ अडकवून झाल्यावर 
आईने माझ्याकडे पाहात, निर्वाणीने विचारले, '* मग, नाही चलत ना निंदायला ! 

यावर का कुणास माहीत, आई नरमली अन्‌ त्या भरवशावर मी ताठरू लागलो. 
मला बोलायला उशीर झाला आणि तिथेच माझी भयंकर चूक झाली. कारण पुढच्याच 
क्षणी आई धमकीने म्हणाली, “ असं 
आहे तंर मग! नाही?” 

आणि ती शेताच्या वाटेने चालू 
लागली. पाहता पाहता बाऱ्यासारखी 
दिसेनाशी झाली. माझ्या बुबुळांवर अश्रूंचा 
तगर तरंगला. भान विसरून मी आईची 
कोरी वाट न्याहाळत राहिलो. बराच 
वेळ गेला. हे बघत असलेल्या सुभद्रेचा 
चेंहरा केविलवाणा झाला. ती मला 
म्हणाली, “ काशा, आईनं तुझ्यासाठी 
जेवायला नाही ठेवलं काय रे! 

पी चिडून म्हणालो, “न ठेवू दे 
नाही ठेवलं तर ! 

जरा वेळाने सुभद्रेला भूक लागली. 
मी मनावन याचीच बाट पाहात होतो 
आपली भाकर खाताना सुभद्रा मला 
म्हणाली, “ काशा, येरे आपण जेऊ !” 

५ भाकर तर थोडीशीच आहे.” मी 
उगीचच म्हणालो. 

“ असू दे. अर्धी अर्धी वाटून खाऊ,” 

१५ नाही बा. गि 

“कका गे १72 

“तू आईला सांगशील, पोट्टे ! ” 

नाही सांगत. ” 





१०५ 


“ खरंच?” 

“हो, ती समजदारासारखी माझ्या कंठमण्याबर हात ठेवून म्हणाली, “तुझ्या 
गळ्याची शपथ ! 7 

नंतर मी तिच्या शिदोरीत सामील झालो. बयाप्रमाणे सुभद्रेच्या जेवणापेक्षा माझ्या 
जेबणाचा वेग जास्त होता, त्याचा फायदा घेऊन मी बकांबका भाकर खाल्ली. 
पुभद्रेची हळुब्रार रबंब संपली. दोघांनीही हात ओलवले. 

मी सद्याच्या बाहीने तोंड कोरडबत कोरडवत शाळासोबत्यांच्या घराचा रस्ता 
धरला. सापडेल त्याच्या घरात शिरून दिवस कलेपर्वंत खेळत बसलो. दिवस 
कलण्यापूर्वीच माझे लक्ष खेळावरून उडाले. भुकेच्या नावाने पोट कुत्‌कुत करत होते. 
खेळात लक्ष लागत नव्हते. आरोळ्या-जांभया सतत चालू होत्या. मी एकीकडे 
कलतीकडे झुकणाऱ्या सूर्याच्या गोळपाकडे बघत होतो ब दुसरीकडे केवळ वेळ काढावा 
म्हणून सोबत्यांशी बोलत होतो. पण रश अखेर मी खेळ टाकून घराची वाट धरली. घरी 
आलो, त्या वेळी सुभद्रा उंबऱ्यात डोके ठेवून माझी वाट बघत असलेली दिसली 
तिचाही चेहरा उतरलेला अन्‌ डोळ्यांत पाणी तरारत होते. मला पाहताच ती म्हणाली, 
“ काशा, मला भूक लागली रे!” 

“मग, मी काय करू? 

“ कुलूप उघड. आपण दोघं बहीण-भावंडं जेवू ! '" 

“ माझ्याजवळ किल्ली नाही. 7 

“ मग माझ्या भाकरीतली भाकर का खाल्ली रे, तू!” 

ती एकदम रडकुंडीस आली. नाकातून सूर काढत तालावर बोलल्यासारखी म्हणाली, 
वत नाही काशा, मला भूक लागली. मला जेऊ दे, नाहीतर मी आईला सांगते. 


असे ती अगदी पहिल्यांदा म्हणाली तेव्हा मी आईच्या धाकाने धाबरूनच गेलो; 
पण नंतर आता बिनधोकपणे म्हणालो, *“ जा. सांग-? 

याबर भुकेपेक्षा मी केलेल्या अपमानाने ती चिडली. भोकाड पसरले. 'मी आईला 
सांगते, मी आईला सांगते, असे टुमणे आळवले अन्‌ मग झोपी गेली. 

ती झोपेच्या स्वाधीन होऊन आपले भुकेचे दुःख बरिसरून गेली. पण माझ्या 
जाणत्या शरीराला ते जमले नाही. मला ते सतत टोचत राहिले. आईच्या म्हणण्या- 
प्रमाणे मी ऐकले असते तर बरे झाले असते, असे मला वारंवार वाटू लागले. 


१०६ 


तेवढ्यातच आई घरी आली. तिला लांबून बघून मी पुभद्रेला जागे केले. ती 
उठली आणि घराकडे येणाऱ्या आईच्या वाटेवर गेली. पण आई एकदम धरी आली 
नाही. पहिल्यांदा तिने सरस्वतीच्या ओसरीत बस्तान ठोकले. पि माझ्याकडे पाहून न 
पाहिल्यासारखे भासवले. चुकून दृष्टादृप्ट झालीच तर आईचे डोळे मोठे होत; ते पाडून 
माझी छाती धसकली. तरी मनाचा हिय्या करून मी तिच्या दिशेने गेलो. माझी 
चाहूल घेऊन तिचा चेहरा खूप कडवट झाला. वेळ प्रसंगी माझ्याकडे पाठही केली 
गेली. पण बोलली काही नाही अन्‌ म्हणून मी तिथे उभा रा शकलो. 

बसल्या बसल्या सरस्वती आणि आई यांच्यामध्ये शेतजमिनीतल्या गप्पांसोबत पान- 
खांडाची देवाण-घेवाणही सुरू झाली. आईने कमरेची पिशवी काढली. पण कधी चुना 
तर कधी तंबाखू खुंटला. आता काय खुंटल्याचे पाहताच आई सरस्वतीला म्हणाली, 

“काथ तर नाही ग आता.” 

तसा मी धरतपणा साधून म्हणालो, “ मी आणतो. "' 

“काही नाही आणाबिणाचा.” असे बोलून आई अतिशय कठोर स्वरात म्हणाली, 
“ आणता येतो मला. 

हे ऐकून आम्हा दोघांत पडलेल्या अंतरात टाका मारण्याचा माझा प्रयत्न फुकट 
गेल्याचे दुःख मला फार जाणवले. तेवढ्यात माझी बाजू. घेऊन म्हणा किंवा सहज 
म्हणा-सरस्वती आईला म्हणाली, “तो आणतो म्हणतो, तर का आणू देत नाही ग, 
त्याला?” 

यावर आईने अंग हिसडले. नाक मुरडल्यासारखे केले. तेव्हा सरस्वतीने विचारले 
“का, झालं तरी काय 1 * 

“मला त्या मुदबक्‍्याबितयी तू बोलायला नको लावूस, बिचारे ! ? 

नंतर आई स्वतः आमच्या घरात गेली. काय आणला. दोघींचे पान खाणे झाले. 
थोड्या वेळात आई घरात आली. आपली कामे करू लागली. ती पाण्याच्या घागरी 
घेऊन विद्विरीवर गेल्याची संधी साधून मी चिमणीत तेल ओतले. आगपेटी घेऊन 
चिमणी लावायला बसलो. तितक्यात एक डोक्यावर अन्‌ दोन घागरी हातांत घेऊन 
येत असलेली आई माझ्यावर खेकसली, “ ठेव ! ठेव ती चिमणी अन्‌ आगपेटी ! तुला 
कुणी सांगितल्या या म्हालपंचायती करायला, अं !” 

तरीही आईचे हात रिकामे नसल्याचे पाहून मी माझे काम सुरूत्च ठेवले. पण 
आईने लगेच होत्या जागी घागरी पटकल्या अन तरातरा चालत माझ्याजवळ आली. 








श्ळ्ज 





माझ्या हातातली चिमणी ब आगपेटी हिसकताना म्हणाली, “ खबरदार, कधी माझ्या 
कोणत्याच कामाला हात लावशील तर-- ”" 

आणि तिने स्वतःच दिवा लावला 

यानंतर मीही आईच्या कोणत्याही कामात मदत करण्याचे सोडून दिले. ती सारे 
काही एकटीच करत होती. कोणते हलके-सलक्रे ब सुभद्रेला जमण्यासारखे काम 
असले तर तिच्याकडून ते करवून घेत होती. तिला सांगितलेल्या कामात माझी लुडबूड 
तिला खपत नव्हती. असेच आणखी दोनदा माझ्या वाठयाला आल्यावर आता मीही 
थोडा अकडलोच. खरोखर काहीएक न करता खोलीतल्या एंखादथा वस्तसारखा एका 
कोपऱ्यात बसून मुकाट्याने. सारे पाहू-न्याहळू लागलो. 

आईची सारी कामे आटोपली म्हणजे आई जेवायला बसत असे. तशी ती आताही 
बसणार होती. शिंक्यातले सारे काही ताटात वाढून घेतल्यावर सुभद्रेला जवळ 
बसवले. वरणा-डाळीचा काला केला. त्याचा एक भला-धोरला घास घेतला. त्या वेळी 
न राहवून तिचे लक्ष माझ्यावर गेलेच. तशी उठून म्हणाली, “चल, ऊठ तिथून 
माझ्या खायच्या वेळेस असा ताटापाशी खिळून नको बसू! ” 

हे ऐकून मला पुरते भडभडून आले; पण इलाज नव्हता. त्यामुळे पाय आपटत 
अन्‌ नाक फुरफुरवत मी घरावन ओसरीत आलो. ओसरीत अंधार मावत नव्हता. मी 
बसलो त्या जागेहून मला सुभद्रा ब आई पूर्णपणे दिसत होत्या. मी मात्र त्यांना 
अजिबात दिसत नव्हतो. दिसू नये असाही माझा हेत. होताच. 

आईने चारसहा घास घेतले. पाणी प्यायली. तोंडचा पेला काढला. लुगड्याचा 
पदर ना लावला. डोळे कोरडवत पण हलकेच सुभद्रेला म्हणाली, “ पोट्टे, 
जा, तो बेइमान आहे का पाहा बरं ओसरीत.” 

हे ऐकून सुभद्रा तिथे येण्यापूर्वी मी सटकलो. ओसरीतल्या कुणासही सहजासहजी 
दिसणार नाही, अशा अगदी दाट अंधारात जाऊन उजेडातल्या आईकडे व सुभद्रेकडे 
पाहू लागलो. सुभद्रा ओसरीत आली. वरवर पाहिल्यासारखे करून घाईने आईच्या 
ताटाशी बसताना म्हणाली, “ आई, तो तर नाही ग तिथं!” 

आईचा चाबता घास एकदम थांबला. ती म्हणाली, “काय, काशा ओसरीत 
नाही ती. 

डक नाही. शि 

“ चांगलं पाह्यलं!” 


१०८ 


“हो ना ग....”” 

तसा आईचा एक हात चिमणीकडे गेला. ती घेऊन ती उठली. ओसरीत आली. 
ओसरीचा कोनाकोपरा धुंडाळत असताना तिचे एकदम माझ्यावर लक्ष गेले-तशी 
सुरात रखरखीतपणाची ओढाताण करीत मला म्हणाली, “ येनं-येनं बेइमाना, तुझी 
टेक झाली पुरी; पण माझी नाही होत पुरी कधी. मला तर तुमचे पाय धराबेच 
लागतात. चल, बसतो की नाही ताटाबर हात पाय धून!” 
उंडा - गोळा; पाथ - पिकाची ओळ; पाथ घेऊ लागणे- निंदण्यास मदत करणे, परोळे - माकर 
शेकायची चुलीपुढील जागा. मजाल - हिंमत; भवितव्य -नशीज, भविष्य; ताठारलो -रागाने 
फुगलो; सुपूर्त करणे -स्वाधीन करणे; दुरडी - माकरी ठेवण्यासाठी बापरावयाची एक प्रकारची 
टोपली. कडावर ठेवणे-उपाशी ठेवणे; निर्वाणीने-निकराने; तगर-तवंग; मुदभक्या-थापाड्या, 
आयतोत्रा; म्हालपैचायती - नसत्या पंचायती; टेक-जिदूद | 

बोळ्यानं दूध पिणे-फार लहान असणे; जीव तोहून सांगणे -कळकळीने सांगणे; 
एकेरीवर येणे - भांडणात सिदुध होणे; बस्तान ठोकणे -वैठ$ मारणे. 


क 


», शखश्‍पा स : 


१, आईच्या बोलण्याचा उद्‌देश काशाला कां बोचला ! 

२. शेतात जाताना आईने काशासाठी जेवायला काहीच का ठेवले नाही ! 

३. काशा सुभद्रेच्या शिदोरीत का सामील झाला ! 

४, शेतातून परत आल्यावर काशाला पाहून आईचा चेहरा का कडवट झाला ! 

५, “तुझी टेक झाली पुरी; पण माझी नाही होत पुरी कधी.१--असे आई काशाला 
का म्हणाली ! 

६. मीं आणि माझी आई '--याबर दहा-बारा ओळी लिहा. 

७. कवी यशवंत यांची ' आई ही कविता वाचा. 


१०९, 


पांढऱ्यावरर्च 
लाल फुलली 


यदुनाथ थत्ते 





यदुनाथ थव्ते (जन्म : १९२२.) हे “साघना' साप्ताहिकाचे संपादक आहेत. त्यांची 
“आचार्य विनोबा?, ' पुढे व्हा”, ' यशाची वाटचाल? इत्यादी अनेक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. 
त्यांनी मुलांसाठीदेखील अनेक मनोरंजक ब माहितीपर पुस्तके लिहिली भाहेत. 

पुढील पाठात त्यांनी एका महत्त्वाच्या संघटनेची माहिती दिली आहे. 


१८६३ चे वर्ष. फेब्रुवारीची १७ तारीख. जेनेव्हा येथे पाच माणसे जमली होती. 
त्यांनी युद्ध पाहिले होते, अनुभवले होते. त्या पाचांत एक होता हेन्री डधूमाँ. उत्तर 
इठलीत सोलफेरिनो येथे १८५९ साली त्याने रणनैदानावरील जखमींची होणारी 
दुर्दशा पाहिली होती. त्या वेळी त्याचे वय होते एकतीस वर्षांचे. त्याने जे पाहिले, ते 
त्याला स्वस्थ बसू देत नव्हते. त्याच्या डोळ्यांपुढे ती दृश्ये सारखी तरळत होती. त्या 
किंकाळ्या, तो आक्रोश, ते रक्‍त, ते अश्रू त्याच्या नजरेसमोरून काही केल्या हालत 
नव्हते. त्या आठवणींनी त्याला जणू झपाटून टाकले होते. तो काही सराईत लेखक 
नव्हता;. पण त्याने सोलफेरिनोच्या रणक्षेत्रातील जखमींच्या त्या किंकाळवा आणि 
आक्रोश, ते कण्हणे आणि विव्हळणे आपल्या शब्दांत पकडण्याचा प्रयत्न केला 
त्या आठवणींचे पुस्तक त्याने छापून घेतले. 

१८६२ साली त्याचे ते पुस्तक प्रसिद्ध झाले. ते पुस्तक वाचून लोक अस्वस्थ 
होऊ लागले. प्रथ्वीच्या पाठीवरून युद्धाची कायमची हकालपट्टी करावी, असे ते 
पुस्तक बाचणाराला वाटे. पण हे घडावे कसे ? करावे कुणी ! लोक चडफडत, चुळ- 
बुळत आणि आपल्याला काही करता येत नाही म्हणून खिन्न होत. 

यातून मारी काय ! हेन्रीने याचा विचार करण्यासाठी आपल्या त्या मित्रांना 
बोलावले होते. युद्ध थांबवणे आपल्याला शक्‍य नाही म्हणून का स्वस्थ बसायचे : 
आणि युद्ध जगातून नाहीसे झाले.तरी रोगराई राहणारच आहे, नैसर्गिक आपत्ती 
ओढवणारच आहेत. कुठे पूर, कुठे वादळे, कुठे दुष्काळ, कुठे ज्वालामुखी, कुठे आग, 


११० 


कुठे इमारतींची पडझड होतच राहील; कितीही टाळली तरी ही संकटे येणारच. मग 
जखमी झालेल्या, आजाराने पछाडलेल्या माणसांना का तसेच सोडायचे ! तुम्ही 
म्हणाल डॉक्टर आहेत, परिचारिका आहेत त्यांच्यासाठी. होय, आहेत. पण एकदम 
अशा आपत्ती आल्या तर ही माणसे कुठे कुठे धावणार! काय काय करणार ! 

सामान्य माणसाला त्यांच्यासाठी काहीच का करता येणार नाही ! प्राथमिक 
उपचार करणे अवघड का आहे! अंग चेपून देणे अशक्‍य का आहे? गोड बोलून 
रिझवणे का आवाक्याबाहेरचे आहे ! मनोरंजन करणे, कुशल समाचार पुसणे, काडी 
आरोग्यवर्धक वस्त्‌ देणे हे नाही का जमणार ? पाची जण विचारात गढून गेले होते 
युद्धाचा पसारा केवढा! आकाशच फाटले तर ठिगळ कुठे आणि कोण लावणार? 

त्या पाचांना बाटले, असे हताश होण्यात काय अर्थः मदत करता येत नाही म्हणून 
रडत बसण्यापेक्षा ज्या शेपन्नासांचे दुःख हलके करता येईल, त्यांचे दुःख हलके का 
करू नये? अशा निश्चयाने ते कायीला लागले. त्यांनी पाचांचीच एक समिती बनवली 
लोकांपुढे आपली तळमळ ते मांडत राहिले. त्यांचा तो उमाळा पाहून लोकांनाही त्यांना 
साथ दघावीशी वाटू लागली. सात-आठ महिने त्यांनी झटून प्रयत्न केला 

मग त्यांनी २६ ते २९ ऑक्टोबर १८६३ ला एक परिषद बोलावली. तशी ही 
पाची माणसे सामान्यच; पण त्यांनी जे काम अंगावर घेतले ते माणुसकीचे फार मोठे 
काम होते. जेनेव्हामधळ्या राजवाड्यात सोळा युरोपीय राष्ट्रांचे प्रतिनिधी जमले. 
जखमींची शुश्रूषा करायची, हे बाटते तेवढे सोपे काम नाही. त्यासाठी आवश्यक ते 
शिक्षण मिळायला हवे. नुसताच उमाळा उपयोगी नाही, नुसतेच तंत्रही उपयोगी 
नाही. उमाळा असेल त्यांनी योग्य शिक्षण घेतले पाहिजे आणि त्यांना आंजाऱ्यांची 
कणव वाटली पाहिजे. स्वेच्छेने या कामासाठी मंडळीनी पुढे आले पाहिजे. या 
सोळा युरोपीय देशांतील प्रतिनिधींनी या दृष्टीने हालचालींना सुरूवात केली 

आणि एवढ्यात १८६४ साली डेन्माकंविरुदूध युद्ध जुंपले. या समितीची 
मंडळी युद्धक्षेत्राकडे धावून गेली. प्राण धोक्यात घालून जखमींची शुत्रषा करू 
लागली. जात, धर्म, भाषा, देश असा कसलाही आपपरभाव मनात न आणता ते 
सेवाशुश्र्षा करू लागले. लढणाऱ्यांनाही त्यांच्या शौर्याचे कौतुक वाटले आणि त्यांना 
लढाईची झळ पोचू नये यासाठी काहीतरी मार्ग काढला पाहिजे, असे त्यांना वाटू 
लागले. मानवाच्या या अशा सेवकांची चटकन ओळख पटावी म्हणून पांढर्‍या 
पाश्‍वैभमीवर लाल रंगाची फुली असलेले चिन्ह सर्वांनी मान्य केले आणि ' रेडक्रॉस 


१११ 





म्हणून ही ' मानवसेवकांची सेना ' ओळखली 
जाऊ लागली. मानवता, नि:पक्षपातीपणा , 
तटस्थता, स्वातंत्र्य, स्वेच्छा-सेवा आणि 
सार्वत्रिकता ही रेडक्रॉसची पायाभूत तत्त्वे 
आहेत. जगातले शभर देश या संघटनेशी 





संलग्न आहेत. युद्धात, दंगलीत, नैसर्गिक 
आपत्तीत ही संस्था साहाय्याध धावून 
जातेच; पण जिथे दारिद्रय, उपासमार, 
रोगराई असेल तिथेही ती जाते. 

भारतात १९२० साली रेडक्रॉस संस्थेचे 
लोण पोचले आणि वाढत वाढत संस्था 
देशव्यापी बनली. भारताचे राष्ट्पती हे या 
संस्थेचे अध्यक्ष आहेत आणि राज्यशाखांच्या 
अध्यक्षपदी त्या त्या राज्यांचे राज्यपाल आहेत. 





ही संघटना मोठ्यांसाठीच आहे 
असे मात्र नव्हे. तिची एक बाल- 
शाखाही असते आणि तिच्यात 
पंचवीस वर्षांखालील कोणा- 
लाही सामील होता येते. सेवेची 
आवड असणारे लोक उत्साहाने 
येतात, शिक्षण घेतात आणि 
आपत्काळी सेवेसाठी धावून 
जातात. भारतात लाखापेक्षा 
अधिक तरुण या कार्यात 
सामील झालेले आहेत. 





हेन्री डथूमौँ यांनी शंभर बषौपूर्वी एक छोटेसे बी पेरले. आज त्याचा विशाल 
बटवृक्ष झाला आहे. हेन्रीच्या वेळी शुश्रूेषेची ब मदतीची साधने तुटपुंजी होती. आज 
विज्ञानाने त्यांत कितीतरी भर घातली आहे! बिक्ञानाने मदतीची किती तरी नवी दालने 
उघडली आहेत. आजाऱ्यांना आता रक्‍त 
देता येते, डोळे देता येतात. रक्‍ताचेही 
आता अधिकोषण करून ठेवता येते. 
डोळधांचेही अधिकोष असतात. 

युद्धे दिवसेंदिवस कमीच होणार, कारण 
देशादेशांत समजूतदारपणा वाढत आहे. 
पण एर, बादळे, भूकंप, दुष्काळ आणि 
रोगांच्या साथी इत्यादी संकटे कधी येतील 
ते सांगता येत नाही. अशा संकटांच्या 
वेळी माणसांना मदतीची गरज असते 
दारिद्रय , उपासमार, अज्ञान, अंधश्रद्धा 
यांमुळेडी माणसांना दुःखे भोगावी लागतात. 
रेडक्रास ही संत्या अशा सर्व प्रसंगी मदत 
करत असते. साहाय्यासाठी धावून जाते. रेडक्रॉस किंवा पांढर्‍या पार्स्वभूमीवरची 
लाल फुली ही आता जगभर दलितपीडितांना, आरतदुःखितांना, आक्रंदन करणाऱ्या, 
विव्हळणाऱ्या, स्वरीना दिलासा देणारी खूण बनली आहे 


ह ह 130020 4” यी 
ब व रह रा गळा ह. गी १ न “१ र्यी | - ही न... मी ह. ता र टी; स आक 
हिप 7! 0 70५2002तर्त 





अधिकोष - पेढी;(जसे रक्‍तपेढी.) 
अभ्यास 1 


१. ' रेडक्रांस! ही संस्था स्थापण्याची कल्पना कुणाला सुचली ! कोणत्या प्रसंगी ! ती कल्पना 
अमलात आणण्यासाठी त्यांनी प्रथम काय काय केले! 

२, 'रेडक्रॉस! ही संत्या कोणकोणती कामे करते! भारतात तिचा प्रसार कसा झाला ! 

१, ' रेडक्रॉस! या संस्थेची युद्ध नततानाहदी भावश्यकता का असते! 
बाक्‍यांत उपयोग करा ! 
झपाटून टाकणे, आजाराने पछाडणे, आकाश फाटणे, भापपरभाव मनात न ठेवणे 

४. ' पांढन्याबरची लाल फुली ही खूण काय दाखबते? ती आज कुठे कुठे वापरली जात! 


११२ 





,२६. काकासाहेब कालेलकर 


आचाय द. बा. ऊर्फे काकासाहेब कालेलकर (नन्म : १८८५.) यांची ' स्मरणयात्रा', 
“ लोकमाता ' ब इतरही अनेक पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा ' अक्का ! हा पाठ ' स्मरणयात्रा 
या पुस्तकातून घेतला आहे. 
या पाठात कालेलकरांनी भापल्या बहिणीविषयीच्या सांगितलेल्या आाठवणी अंतःकरणास 
चटका लावतात. 


साताऱ्याची गोष्ट. एके दिवशी एक गाडी आमच्या दारी येऊन उभी राहिली 
आणि तिच्यातून एक ठिपक्याठिपक्योचे सुंदर पातळ नेसलेली बाई खाली उतरली. 
तिच्याजवळ सामानही पुष्कळ होते. मी आईला हाक मारून म्हटले, “ घरात कोणसं 
आलं आहे!” माझी अपेक्षा अशी होती, की आई आतून बाहेर येईपर्यंत ही बाई 
दरवाजातच वाट पाहील; पण ती सरळ आत गेली आणि घरचीच असल्याप्रमाणे 
घरात इकडे तिकडे फिरू लागली. मला नंतर कळले, की ती माझी बहीणच आहे ! 
पुष्कळ दिवस सासरी राहून माहेरी आली आहे 

जेवण आटोपल्यावर तिने आपले सर्व सामान सोइन आईला दाखवले. त्यांतून 
पाचसहा सुंदर सुंदर रंगीत काचेच्या गोटया निघाल्या. त्या मला देऊन ती म्हणाली, 
“दत्तू, घे तुला बैदुल ! ” मला आनंद तर झालाच, पण आनंदापेक्षा आश्‍चर्य 
अधिक वाटले. घरी बाब्रा आम्हांला बैदुलांना शिवू देत नसत. गोटांचा खेळ जुगारी 
लोकच खेळतात, चांगल्या घरची मुले गोटया खेळत नसतात, असे आमच्या मनावर 
ठसवले होते. त्यामुळे वाटोळा गोटया पाहून जरी तोंडाला पाणी सुटले, तरी त्यांना 
शिवण्याची आम्हांला हिंमत होत नसे. 

बैदुल मिळाल्याचा आनंद तर झालाच, पण त्यांनी खेळायचे कसे, हे ठाऊक असेल 
तर ना! बैदुल घेऊन मी गोंदूकडे धाव ठोकली. त्यालादेखील बैदुलांचा खेळ ठाऊक 
नव्हता. तेव्हा आम्ही भिंतीशी समोरासमोर बसून एकमेकांकडे जमिनीवरून गोटा 


११्छ 


फेकायला सुरुवात केली. एकमेक्रांच्या बैदुलांची टक्कर झाली म्हणजे आम्हांला खूप 
गंमत वाटे. पण सारा वेळ मनात धाकधूक असायची, की जर बाबांची दृष्टी पडली 
तर खेळ बंद व्हायचा; इतकेच नव्हे, तर बैदुलह्ी जप्त व्हायचे ! 
अक्का घरात सर्वाची आवडती आहे, हे मला कळायला फारसा वेळ लागला नाही. 
अक्काच्या शहााणपणावर आणि प्रेमळ स्वभावावर आई तर कुरवंडून जाई. वडील 
सारा दिवस भागूला काय हवे, तिला काय आवडते, हे समजून घेण्यास उत्सुक असत 
माझ्या मनाची खात्री झाली, की अक्का करील ते चांगले; अक्काचे वतन ते चांगले 
वर्तन. अक्काच्या तोंडून गोष्टी ऐकणे मला फार आवडे. 
अक्काने घरी येताच मला शिकवायला सुरुवात केली. मी बिगारीच्या वर्गात 
होतो. मी वाचताना अडखळलो तरीदेखील अक्का माझ्यावर रागावत नसे; तर 
अत्यंत प्रेमाने आणि मोठधा चातुयाने मला शिकबत असे. तिला शिकवण्याची हातोटी 
चांगली होती. रोज संध्याकाळी ' रामविजय' घेऊन ती आईला बाचून दाखवत 
असे. मी नियमाने ऐकायला बसत असे 
एके दिवशी अक्का आईला म्हणाली, “ आई, आपण हा पोपट घरात बाळगला 
आहे; त्याला सोडून देऊ या.” 
आरचर्यचकिंत होऊन मी विचारले, “पण का! पोपट तर आम्हां सर्वाना 
आवडतो. त्याला का काढून लावायचं !” 
अक्काने लागलीच सुस्वर कंठाने नळदमयंती-आख्यान सुरू केले. त्यात 
राजाच्या हाती सापडलेला हंस सट्न जाण्याची धडपड करतो. स्वतःला सोडून 
देण्यासाठी राजाला परोपरीने विनवतो. तरीही राजा सोडत नाही असे पाहून तो निराश 
होतो, स्वतःची म्हातारी आई, सखतःची मादी आणि पिल्ले यांची आठवण करून 
विलाप करतो, ह्या प्रसंग आला तेव्हा अक्क्ाच्याने राहवेना. तिला रडू कोसळले. 
थोड्या वेळाने आसू पुसून त्या ओळींचा अर्थ तिने स्फुंदत स्फुंदत आम्हांला सांगितला 
सर्वांच्या हृदयाला पाझर फुटला आणि ताबडतोब निश्‍चय झाला, की पोपटाला कोंडून 
ठेवता कामा नये. विष्णूने पोपटाचा पिंजरा नेऊन सीताफळाच्या झाडावर टांगला 
आणि हळूच पिंजऱ्याचे दार उघडले. एक क्षण तर पोपटाला उददून जायचे सुचलेही 
नाही. हे झाले कसे म्हणून बिचारा दबकून गेला असेल, चकित झाला असेल. 
दुसर्‍याच क्षणी पिंजऱ्यातील दांडीवरून उद्डून तो पिंजर्‍याच्या उघड्या दारात 
बसला आणि तेथून भरेकन आकाशात उडून गेला. अक्काच्या डोळयांत आनंदाचे 


११५ 


मोती चमकू लागले. केसूने टाळधा पिटल्या. सर्वच जण माना वर करून पोपट 
कुठे जातो हे पाहू लागले. थोड्याच वेळात पोपट परत आला आणि पिंजर्‍्यावर 
बसला. विष्णू म्हणाला, “अरे, हा काही आपल्याला सोडून जायचा नाही. आपण 
याला हळूच पकहून पुन्हा पिंजऱ्यात कोंडून घालू.” पण अक्कानें तसे करायचे नाही 
म्हणून निक्षून सांगितले. पुढे रोज तो पोपट सीताफळाच्या झाडावर येऊन बसत असे. 
आम्ही केळे किंवा मिरच्या आणून दिल्या तर आमच्या हातून घेऊन खात असे 
आणि उडून जात असे. असे एखादा महिना चालले असेल. पढे पुढे तो पोपट इतर 
पोपटांत मिसळून गेला आणि मंग आमच्याजवळ येण्याचे त्याने बंद केले. 
अक्काच्या तोंडून ऐकलेले नळाख्पान पुढे मीही तोंडपाठ केले. अजूनही आठवते 

ते. हंस राजाला प्रार्थून म्हणतो-- 

जागजागी आहेत वीर कोटी 

भले झंझारहि शक्‍ति जयो मोठी 

तयां माराया धैर्य धरी पोटी, 

पाखरू है मारणे बुद्धि खोटी 

बधुनि माझी हे कनकरूप काया 

कटकमुकुटादिक भूषणे कराया 

कशी आशा उपजली तुला राया 

काय नाही तूजला दयामाया ! 


पा 





् र ५७७०० । र 48, 

््ब्गा करणचा अगे च क १ ही त्री 
"प ता यह 2 
चा कडक ? ७.००. ० ७ बॉब » र 0 ग्य 







तह. 


> 






नक्कि ५१:71 आणि. 
पणान क... ब 0. 


०० 9. 
ह ह. ह आ 6 । | | | ह ती 





१्ट 


तरीही नळराजा हंसाला सोडीना ! तेव्हा इंस त्याच्या मनात करुणा उत्पन्न 
करण्यासाठी आपल्या घराकडील हकीकत सांगतो : 


म्हातारी उडता नयेचि तिजला माता मदीया अशी, 
कांता काय वदो नवप्रसव ते साता दिसांची तशी, 
पाता त्या उभयांस मी मज विधी घातास योजीतसे 
हातामाजि नृपा तुझ्या गवसलो आता करावे कसे ! 


आम्ही शाहएरला आलो. सराफगल्लीतील भिशांचे घर, ते आमचे आजोळ. तिये 
आम्ही राहिलो; अक्का आजारी होती. मोठी मामी रोज सकाळी उठून पेज तयार 
करी व आम्हा मुलांची पंगत बसवून आम्हांला जेवू धाली. तोंडी लावण्यासाठी 
पुष्कळदा भाजीच्याऐवजी आम्हांला भोपळ्याचे सांडगेच तळून दिले जात. 
साताऱ्याला असताना नेहमी तांदळाचे सांडगे खाण्याची मला सवय होती. मला हे 
भोपळधाचे सांडगे कसे आवडावेत ? मी माझी नावड व्यक्‍त करण्यासाठी मामीला 
म्हणालो, “ आमच्या घरचे (तांदळाचे) सांडगे ५ काव काव' करतात आणि तुमच्या 
धरचे हे सांडगे * चिव चिव ' करतात; म्हणून हे सांडगे मला आवडत नाहीत. 
माझ्या या कांब्याचे त्या वेळी बरेच वौतुक झाले. 

थोड्याच दिवसांत घरात सर्वत्र उदासीनतेची आणि चिंतेची छाया पसरली. 
अक्काचे दुखणे विकोपास गेले. एके दिवशी सकाळी उठताच समोरच्या घरच्या 
लोकांनी आम्हांला आपल्या घरी जेवायला बोलवले. आम्ही सर्व मंडळी तेथे गेलो. 
कोण जाणे कशासाठी, पण आम्हांला तेथेच अडकवून ठेवण्याचे निरनिराळे प्रयोग 
होऊ लागले. मी घरी जाण्याची गोष्ट काढली, की लागलीच एखादा मोठा मुलगा 
मला म्हणायचा, “ चल, तुला एक गोष्ट सांगतो. ' गोष्ट कशीबशी पुरी झाली म्हणजे 
तो गाऊन दाखवी. असे करता करता संध्याकाळ होत आली. आता मला वाटू 
लागले, की सगळा दिवस आम्हांला येथे बसवून ठेवण्यात काहीतरी हेत आहे. मी 
कंटाळून भोकाड पसरले. मी रडतो आहे एबढ्याचसाठी गोंदूला सहानुभझतीचे रडे 
कोसळले. ज्यांच्या घरी आम्ही गेलो होतो त्यांच्या मुलांना आता काय करावे ते 
समजेना. बिचारे मेटाकुटीस आले. इतक्यात शेजारच्या दुसऱ्या एका मुलाने येऊन 
मला म्हटले, “ भिशांच्या घरी तुझा बाप मोठ्याने रडत आहे.” त्याचे हे बाक्‍्य 
ऐकून मला त्याचा फारच राग आला. माझ्या बडलांसंबंधाने एकेरी शब्द वापरतो! 


११७ 


आणि माझे वडील कधी रडतील का? 
जन्मात मी कधी तसे पाहिले नव्हते. 
मी चिट्टन त्याला म्हणालो, “तू खोटं 
बोलतोस.” आणि मी तडक घरी आलो 


९३% रात्रीचे नऊ वाजण्याचा सुमार असेल. 





श्श्ट 


घरी सवंत्र दःखाची छटा पसरली होती 
कोणी कोणाशी बोलत नव्हते. पुढल्या 
खोलीत एका कोपऱ्यात तांदळाचे अर्धे 
भरलेले पोते ठेवले होते. त्यावर माझे 
बडील एक पातळ उपरणे पांघरून बसले 
होते. थंडीने ते काकडत असावेत असे 
वाटत होते. मला मांडीवर घेऊन दुःखी 
आवाजाने ते म्हणाले, “ दत्तू, आपली 
भागू आपल्याला सोडून दूर गेली ! 

मला काही केल्या समजेना, की झाले 
आहे काय? दूर म्हणजे कुठवर गेली 
असेल ? कशासाठी गेली असेल? वडील 
इतके दुःखी का? घरांत कुणीच कुणाशी 
का बोलत नाही? वडील तर राहून राहून 
एकच वाक्‍य बोलत-“ आपली भागू 
आपल्याला सोडून दूर गेली ! '.... 

रात्र कशींबशी निघून गेली. दुसर्‍या 
दिवशी आई काहीच खाईना. सगळयांनी 
परोपरीने सांगून पाहिले, पण तिने 
कोणाचेच ऐकले नाही. शेवटचा उपाय 
म्हणून राममामा मला आईजवळ घेऊन 
गेले. त्यांनी मला सांगितले, “ तुझ्या 
आईला म्हण -तू जर जेवली नाहीस, 
तर तुला माझ्या गळ्याची शपथ आहे.” 


मी तसे म्हणणार इतक्यात आईने मला दटावून म्हटले, “ दत्व्‌, तसं काही बोलू 
नकोस,” झाले. मातृभक्त दत्तची जीभ आता कसची हालते? 
अक्काविषयीची माझी प्रत्यक्ष संस्मरणे कांय ती एवढीच; पण लहानपणापासून 
मी त्या संस्मरणांचे घ्यान करत करत त्यांचे संगोपन करत आलो आहे. 

मनुष्याच्या जबळ जवळ सर्वच शुभ वृत्तींचा विकास वौटुंबिक बातावरणात होत 
असतो. त्यातही आईच्यानंतर जर कुणाची मुलावर विशोष छाप पडत असेल तर ती 
वडील बह्षिणीचीच 

मला समजू लागले त्यापूर्वीच माझी एकुलती एक बहीण वारली. त्यामुळे माझ्या 
जीवनातील हे एक दालन प्रथमपातूनच शून्यवत झाले आहे. माझी भगिनीप्रेमाची 
भूक राहूनच गेली आहे. मी जेव्हा मोठा झालो तेव्हा मला वाटे, मला एखादी बहीण 
असती तर किती चांगले झाले असते ! 
भाख्यान -कथा, चरित्र; विधी -बरम्हदेव; संस्मरणे - आठवणी; परिपक्व - पिकलेले, 
परिपूर्ण झालेले. 





च ळक 

अभ्यास : 

१, बैदुलांबद्दल दत्तूचा कोणता समज होता ! 

४. अक्काच्या स्वभावाचे वर्णन करणारी या पाठातील बाक्ये शोधा, त्यांतून भक्काच्या 
स्वभावाबददल काय काय कळते ! 

३, पिंजर्‍यातल्या पोपटाने रानात गेल्यावर तेथल्या पोपटांना काय काय सांगितले असेल ! 
“मी त्या संस्मरणांचे ध्यान करत करत त्यांचे संगोपन करत भालो आहे '--या बाक्‍्याचा 
अर्थ स्पष्ट करा 


क 





ल अजि 


गो. नी. दांडेकर 





| शन 9, | 








(र 


गो. नी. दांहेकर (जन्म : १९१६.) यांनी कथा, कादंबरी, नाटक, इत्यादी विविध प्रकारचे 
लेखन केले आहे. त्यांची ' पडली, ' माचीवरला बुधा, ' जगन्नाथाचा रथ', ' आईची 
देणगी ' (भाठ भाग) इत्यादी अनेक पुस्तके प्रतिद्ध आहेत. पुढील संगीतिका त्यांच्या ' पाच 
संगीतिका * या संग्रहातून घेतली आहे. 

शेतकरी आपली शेतीची काही कामे सहकाराने कातात. अशा वेळी कामांचा मोबदला 
पैशाच्या रूपाने दिला जात नाही; पण प्रेममाबाने सबीना भोजन दिले जाते. या प्रथेला शर्जक असे 
म्हणतात. काही भागात त्याला ' भझाथार करणे ', काही भागात " पान्हणेर करणे? असेही म्हणतात. 


१ 
सामूहिक $ आखाडाचा मास म्होरं ऱहायला र उभा 
काळी काळी झाली बगा,  गगनाची सोभा 








नांगुरबाले औतकरी 


शेतकरी कामकरी 
गावकरी शीवकरी 
गाती दिमाखानं इर्जिकीचं गाणं 
र इजिकचं गाणं 
फक शेतकरी : कोंबड्याची साद मला ऐकू आली 
आभाळाची सोभा लाल लाल झाली 
चला रे चला भले गडी चला 
चला रे चला अवघे गडी चला 
सामूहिक $ चाल रे गड्या शेतकऱ्या चाल रे गड्या कामकर्‍्या 


झालं गड्या झुंजूमुंज4॑ चौघडा र॒ लागे वाजू 
गाईंगुजी घेऊन निघा 

चालू रे गड्या शेतकऱ्या रे गड्या कामकऱ्या. 

आखाडाचं आलं वारं आली जोसात थोरं पोर॑ं 
अवघे मिळू लेझीम खेळू 


१२१ 


म्हादा : 


म्हादा : 


म्हादा : 


चाल रे गड्या शेतकऱ्या चालल रे गड्या कामकऱ्या 


पालवली रानं-बनं कोरड्या रुखा फुटली पानं 
आई पांढरी हाक मारी 

चाल रे गड्या शेतकऱ्या चाल रे गड्या कामकऱ्या 

शेतामंदी कष्ट करू आपएन गडी शेतं पेरू 
गोफण धेऊन रानं राखू 

चालू रे गड्या शेतकऱ्या चाल रे गड्या कामकऱ्या. 

जँः 113 0. जं 
बाई पंढरीचा राजा राजा. उभा विटेवरी 
माज्या बाळाच्या पाळन्या सोभे रेसमाची दोरी 


बाई पंढरीच्या बाटे 
माज्या बाळाच्या ग पाई 
बाई पंढरीच्या रानी 
शेंजी बंधुराजा माजा 
बाई पंढरीचा वारा 
शेजी बाळराजा माझा 
कारबारनी आन 
भाकरीला पटनी 

संगं हिरवा कांदा 
धयाचं लोटकं 
कारबारनी आन 

अवं अबं कारभारी 
काय झालं 

घरी न्हाह मीठ 
भाजी ना पाला 
लेकरू रडतंय्‌ 
मरगळळल्यावानी 

बरं बरं बरं 

विटले माजे कान 


शनन 





बाटे संत झाले गोळा 
घाला सोनियाचा वाळा 
रानी फुलल्या तुळशी 
गेला की ग दूरदेशी 
वारा वाहे झुळू झुळू 
लागला ग धावू-पळू. 
माजं न्ह्यारीचं पान 
मजेदार चटनी 

अन्‌ मिरचीचा चेंदा 
माजं न्हारीचं पान. 
कसं सांगू तुम्हां तरी ! . 
काय झालं ? 

बेंसनाचं पीठ 

काय करू बोला 

तापानं पडतंय 

त्याला औशाद ना पानी 
पुरं झालं पुरं5 

बाइच तमाखु आन 


गोजाबाई : 


म्हादा * 


गोजाबाई : 


म्हादा 


गोजाबारई : 


म्हादा 
गोजा बाई 


वारकरी : 


दाजी | » 


पाटील 


गोजाबाई : 


दाजी : 


गोजाबाई $ 


दाजी : 


बरा, मा. ६/९-१० 


कोपऱ्यात बघा रिकामा डबा 

हाय तिथं उभा आवं तुमी धनी, 

ऐकाल का माजं ! 

काय काय काय? 

गावचा झाला पेरा 

त्याला पटकीचा फेरा ! 

असं का हो बोलता ? असं का हो चालता! 

गावाला समद्या शिव्या का हो घालता ! 

मग काय करू ! थुकी झेलीत फिरू? 

काही कसं उमजंना भळी पडल्या समद्या राना 

कवा व्हावी नांगरनी कवा ब्हावी कोळपनी ? 
ऑः क्क शः 1 


(दाजी पाटलाच्या घरासमोर वारकरी गात आहे.) 

खेळ मांडियेला | बाळबंटी घाई । नाचति वैष्णव भाई रे ॥ ध०॥ 
बण अभिमान । बिसरली याती । एकएका लोटांगणी जाती रे 
निर्मळ चित्ते | झाली नवनीते । पाषाण पाझर फुटती रे 

होतो जयजयकार । गर्जत अंबर । पातले वैष्णव वीर रे 

तुका म्हणे सोपी । केली पायवाट । तरावया भवसागर रे 

भले, भले, भले बारकरी दादा 

आज हाय्‌ एकादशी, जेवायला या उद्या 


(गोजाबाई येते.) 
अंवं, काका दाजी ! 
कोन हाय ? गोजी? 
व्हय दाजी, लेक तुमची 
बादळानं भ्याली हरणी 
ये माज्या लेकी 





दाजी : 
गोजी : 


दाजी : 


दाजी : 


दाजी : 





ञ्याच्या गळा अडकला 
सुखी कसा व्हावा काका 
कागबाईका?! 
हिरद्यातलं दुख दाजी 
इकडं आड तिकड विहीर 
सांग पोरी आपल्या 

कसं सांगू? घरधनी- 
सांग पोरी सांग-- 
आता उद्या पडल पानी 
परस 

पर काय पोरी? 
दाजीकाका, आमच्या रानी 


हात्तिच्या, एवढंच ना! 
इर्जिक घालूनशानी 


दाजीकाका- 
व्हय पोरी ! व्हय-- 


शः भः 


विठ्या, म्हाद्या 
पघा पधा 

व्हय्‌ दाजी 

भले गडी भले गडी 
एकामागून एक औत 
चाल रे चंद्या 
परजन राजा 

चाल रे चंदा 


१२४ 


नशिबाचा फासा 
आगींतला मासा ! 


॥ कशी वागू? 
दाजीला सांग! 


धरती पिकल सोन्याबानी 


नाही झाली नांगरनी 
नाही झाली कोळपनी 
उद्या तुझ्या रानी 
आम्ही करू नांगरनी 
आम्ही करू कोळपनी 


शः शः 


यारेयारे! 
जमले सारे ! 
व्हय्‌ दाजी 
नीट सेज धरा 
हाका भरा भरा 
चाल रे नांद्या 
यायचा उंद्या 
चाल रे नांद्या 


सूर्व्या देवाची 
भाजून्श्यानी 
शेजीनं आता 


तासामागून 
दान्यांची उदया 
धरतीवरी 

झाले रे काळे 
आटून गेले 


कौल देवाचा 


कै.वर 6 । 






धि >”, । | र १ गु प हह ष्‌ पी र न हा ग 

| र र काग न ) १ | ९ २ कॉ, 

११ ह. हू वव 3 ६...) र 
आ. विभ ॥.__ विन ९-० | 

का यी तदा नळ 





तापली ऊन्हे 
निघाली रानं 
औतं चालू दद्या 
चालू दबा तास 
पिकल रास 

घाम गळू दथा 
डोंगर दरे 
रानाचे झरे 
कामी लागू दा 


आपुल्या रे भावासाठी 
घातली उडी भले रे गडी 
एक आमुचा देश गडे ह हक आमुचा वे$ष 
आजवरी भावाभावाची झाली होती ताडातोडी ! 
मले रे गडी 
एंक आमुचं खाणं-पिणं एक आमुचं घेणं-देणं 
एका जिवास एका भावानं नांदल्‌ अमुची म्होरली पिढी 
भले रे गडी 
एका जुटीनं शेतं पेरू एका मुठीनं सारा भरू 
दिसाया जरी न्याळरं न्यार, एक आमुची द्वाय्‌ रं कुडी 
भले रे गडी 





नल 
म्यास : 


१. कोणाच्या शेतीतले काम मागे पडले होते ! कोणते काम! 
२. गोजानाई आपले काम करून घेण्यासाठी कोणाकडे गेली ? त्याचे मन वळबण्यासाठी तिने 
काय सांगितले ! 
३. क शेतातील काम पुरे कसे झाले! गायिलेल्या त्या सामूहिक गीतांचा भावार्थ 
1, 
४. पुढील शब्दांचे भ्थ लिहा : मरगळणे, भळी, वैष्णव, नबनीत, अंबर, भवसागर. 
५.. अथे स्पष्ट करा : 
। धरती पिकल खोन्यावानी', 
* इकडं आड तिकडं विददीर', ' सुखी कसा न्हावा काका, आगीतला मासा !? 
६, या घड्यातील ग्रामीण भाषेतील दहा शब्द सांगा, ते कोणत्या शब्दाबद्दल आले आहेत! 
७. “ इर्जिक' या संगीतिकेतील मरसंग गोष्टीरू्पाने थोडक्यात लिहा 


क व 





गांधीदर्शन 





न्स्ट, 





स्वच्छतेचा आग्रह 
-“लल्लुभाई मकनजी 
बिर्ला कुटुंबाशी गांधीजींचा फारच निकटचा संबंध होता. दिल्लीत असताना ते 
नेहमी बिलीभवनमध्येच राहात असत. बिलासारख्या श्रीमंतांच्या धरी गांधीजींनी 
राहणे हे काही लोकांना पसंत नव्हते. बिर्ला गांधीजींचा गैरफायदा घेतात असे त्या 
लोकांचे म्हणणे होते. अशा लोकांना गांधीजी विनोदाने म्हणत असत--“मी पक्का 
बनिया आहे. मला बिर्लाजी धोका देऊ शकतील असं मला वाटत नाही ! ” 
एकदा गांधीजी बिलीभवनमध्ये राहात असता ते सकाळी स्नानासाठी जात होते 
पण स्नानघरात ब्रिलाजी स्वतः स्नान करत होते. बिर्लाजी स्नान करून बाहेर 
आल्यावर गांधीजी स्नानघरात गेले. आत जाऊन पाहतात तो बिलाजींचे ओले धोतर 
लेंथे पडले होते. ते. बाजूला करून स्नान करण्याऐवजी गांधीजींनी ते धुऊन 
टाकले व मग ते स्नानास बसले. बिर्लाजींचा नोकर धोतर नेण्यासाठी आला; 
त्याच्या आधीच स्नानघराचा दरवाजा बंद झाला होता. गांधीजींनी आपले धोतरेही 
हाताने धुऊन टाकले. हे दोन्डी कपडे घेऊन ते बाहेर आले व ते. दोरीवर" वाळत 
टाकत होते. इतक्यात घाईघाईने बिर्लाजी तिथे येऊन पोहोचले 
ब्रापूजी, बापूजी हे काय करता आहात तुम्ही ! ” असे म्हणून ते गांधीजींच्या 
हातातले धोतर काढन घेऊ लागले. 'या घटनेमुळे त्यांना फार वाईट वाटले 
धोतर पसरता पसरता गांधीजी म्हणाले, “ धोतर मी धुतलं यात 'काय बिधडले १ 
धोतर स्नानघरात पडलं होत, त्याच्यावर कोणाचे पाय पडले असते, त्याऐवजी मी ते 
धुऊन स्वच्छ केले, है चांगलं नाही. का झालं!” 
“ जाए...:” एंवेढेच बिलाजी काकुळतीने म्हणाले. गांधीजींसारख्या महापुरुषाने 
आपले धोतर धुतले हे मनात येऊन त्यांना फार दुःख झाले ब स्नानघर ताबडतोब 











१२७ 


स्वच्छ न करवण्याच्या निष्काळजीपणाबद्दल त्यांना पश्चात्ताप होऊ लागला. त्यांना 
काय बोलावे काही सुचेना. ते बोलले, “बापू , तुमच्यावर कामाचा इतका मोठा बोजा 
असताना तुम्ही माझं धोतर का धृतलंत?'" 

गांधीजी म्हणाले, “जीवनात स्वच्छता व सफाई या कामाशिवाय मोठं काम 
आणखी कोणतं आहे?" 

बिर्लाजी बिचारे काय बोलणार! त्यांना माहीत होते, की गांधीजी स्वच्छतेविष 
दृढ आग्रह धरत असतात; परंतु स्वच्छतेबाबतच्या इतक्या कडक मात्रेचा अनुभव 
त्यांना या प्रसंगाने चांगलाच आला ! 








य 
अर्धे भांडं पाणी 
-वि. स. खांडेकर 
काल संघ्याकाळी दद्वा-बारा वर्षांचा एक मुलगा माझी स्वाक्षरी घेण्याकरता आला. 
त्याच्या सुंदर स्वाक्षरी-पुस्तिकित मी सही केली. त्याने लगेच संदेश दया म्हणून 
हट्ट घरला. मी त्याला म्हणालो, “ तू गांधीजींचं एक चागलं बाक्‍्य मला सांग. संदेश 








हा वादळी समुद्रातल्या दीपस्तंभासारखा हवा. गांधीजींसारख्या महापुरुषांची बचनंच 
संदेश म्हणून शोभतात. तेव्हा तू तुला आवडणारं गांधीजींचं एक वाक्‍य मला सांग.” 
हे ऐकून स्वारी गडबडली. त्याची पाठ थोपटत मी म्हटले, “असा रडवेला होऊ 
नकोस; पण गांधीजींचं एकतरी चांगले वाक्य तुला ठाऊक असायला नको का! 
जरा बैस इथं. मी तुला गांधीजींची एक गोष्ट सांगतो. त्या गोष्टीतून कोणता संदेश 
मिळतो ते पाहा.” 

गोष्ट म्हटल्यावर त्याचा चेहरा फुलला. तो उत्सुकतेने ऐकू लागला. मी सांगू 
लागलो--“*फार फार जुनी गोष्ट आहे. गांधी जितके साधे होते तितकीच साधी गोष्ट 
आहे गांधींच्या आश्रमातली. एके दिवशी गांधीजी काडी लिहीत बसले होते. त्यांना 
लागली तहान. त्यांनी कुणालातरी हाक मारली. “प्यायला पाणी आण, असं 
सांगितलं. त्या माणसानं फुलपात्र भरून पाणी आणलं. गांधीजी त्यातलं निम्मं पाणी 
प्याले, निम्मे पाणी त्यांनी तसंच ठेवलं. ते पुन्हा लिहू लागले. त्या माणसाला 
वाटलं, गांधीजींना हवं होतं तेवढं पाणी ते प्याले. आता भांडं विसळायला काही 
हरकत नाही. त्यानं ते भांडं उचललं. पाणी खिडकीतून बाहेर फेकून दिलं. 
गांधीजींचं लक्ष त्याच्याकडं गेलं. ते एकदम म्हणाले, ' अरे, हे काय केलंस?? तो 
चपापला. आपली काय चूक झाली हे त्याला कळेना. तो नम्रपणानं म्हणाला, ' तुमच 
पाणी पिऊन झालं असं मला वाटले म्हणून हे उरलें पाणी मी फेकून दिलं. ! 
गांधीजी हसत उत्तरले, ' अरे,उरलेलं पाणी मला प्यायला नको होतं. पण तू ते 
फुकट का घालवलंस £ माझ्या डोक्यावरल्या कपड्याच्या घडीवर ते घालता आलं 
नसतं का ?*....' 

मी थांबलो. त्या मुलाला म्हटलं, “ सांग आता तुझा संदेश. 

त्यानं दोन-तीनदा पुटपुटल्यासारखें काही केले. या साध्यासुध्या प्रसंगाचे तात्पय 
त्याला कळले होते, हे त्याच्या चेहऱ्यावरून उघड दिसत होते. पण ते सुंदर शब्दांनी 
कसे सांगावे हे त्याला कळत नव्हते. मी खनपटीला बसणार असे वाटताच, “मी 
उद्या संदेश तयार करून आणतो. तो तुम्ही मला लिटन दवाल ना?” असे म्हणत 
ऱ्याने माझा निरोप घेतला. 

मी मानेने ' हो ' म्हटले. मुलगा निघून गेला. त्या भांड्यातल्या एवढ्याशा पाण्याची 
उधळपट्टी गांधीजींना सहन झाली नाही आणि त्यांचा वारसा सांगणारे आम्ही ! 
शब्द, वेळ, शक्‍ती, पैसा, साऱ्या साऱ्या गोष्टींची वारेमाप उघळपट्टी करत आहोत. 


१२९ 





माझ्या मनात आले--महापुरुष साध्या शब्दांतून, साध्या प्रसंगांतून किती किती 
गोष्टी जगाला शिकवत असतात. त्या भं भांड्यातल्या शिल्लक राहिलेल्या पाण्याचा संदेश 
आपल्याला कळला तर किती छान होईल! 


३ 
सत्याचा घारसा 





गांधीजी आफ्रिकेत वकिली करत होते; परंतू त्यांनी कधी खोटा खटला चालवला 
नाही. त्यांची स॒त्यनिष्ठा सर्वीना ठाऊक झाली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडे कोणी खटला 
आणतच नसे. 

एकदा एक पारशी व्यापारी रुस्तुमजी शेठ यांच्यावर एक मोठे संकट आले. 
रुस्तुमजी शेठ व जकात अधिकारी यांचे संबंध चांगले होते. शेठजी मुंबई, कलकत्ता 
येथून माल मागवत; परंतु काही जादा माल ते जकात चुकवून आणत. एकदा 
अधिकाऱ्यांना शंका आली आणि खरी गोष्ट उघडकीस आली. सरकारने त्यांच्यावर 
खटला भरण्याचे ठरत्रले. | 

रुस्तुमजी शेठ गांधीजींकडे आले. त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू येत. होते. त्यांच्या 
प्रतिष्ठेलाच धक्का लागण्याची वेळ आली होती. 

“तुम्ही आपला गुन्हा प्रांजळपणे कबूल करा.” गांधीजींनी सल्ला दिला. 

“ तुमच्याजवळ केला ना कबूल! ते म्हणाले. ै 
. “तुम्ही सरक्रारला फसवले आहे. माझ्याजवळ कब्रूल करून काय उपयोग! 
सरकारजवळ कबूल केलं पाहिजे.” गांधीजींनी सांगितले | 

रुस्तुमजी शेठजींचे वकील निराळा सल्ला देत होते. परंतु शेठजींनी गांधीजींच्या 
सल्ल्याप्रमाणे बागण्याचे ठरवले. गांधी जी जकात-अधिकाऱ्यांना व सरकारी बकिलांना 
भेटले. “तुम्ही ठरवाल तो दंड शेठजी देतील? असे गांधीजींनी त्यांना सांगितले. 
अधिक्राऱ्यांना अधिक संशयाला जागा नव्हती. सारे सत्य आपल्यासमोर उघड झाले 
आहे अशी त्यांची खात्री झाली. जेबढी जकात चुकवली होती त्याच्या दुष्पट दंड 
शेठजींनी भरावा असे ठरले. तडजोडीने प्रश्‍न मिटला. ती सर्व हकीगत नीट 
लिहून काढून शेठजींनी आपल्या बैठकीच्या जागी लावून ठेवली. तो सत्याचा वारसा 
त्यांनी आपल्या वारसदारांसाठी राखून ठेवला. 





१३० 





विचारघन 








कष्टाचा पहिला रुपया 

-<धोंडो केशव कर्वे 
मुंबईला आल्यावर साधळ्यास एखादी शिकवणी करून पैशाची थोडी मदत मिळवावी 
असे मनात होतेच. तशी संधी आपोआप मिळाली. मी पाचन्या इयत्तेत असताना वर्गातील 
एका मुलाने * तू माझ्या भावाला शिकवबशील काय? म्हणून विचारले. मी होय म्हटले 
ब काहीएक ठराब न करता त्याच्या धरी जाऊन दररोज एक तास त्याच्या भावास शिकव- 
"यास सुरुवात केली. हा निदान दोन रुपये दरमहा तरी देईल, असे मला वाटत होते. परंतु 
महिना झाल्यानंतर एक रुपया त्याने माझ्या हातावर ठेवला, तेव्हा माझा योडासा विरस 
झाला; तथापि मुंबईस आल्यानंतर स्वतःच्या कष्टाने मिळवलेला हा पहिला रुपया होता 
म्हणून मला आनंद झाला. तरी ती शिकवणी मी 
दुसऱ्या दिवसापासूनच सोडली. आमचे परिचित 
श्री. परशुरामपंत दामले हे शिक्षक असळ्यामुळे 
त्यांच्याकडे शिकवण्या येत ब मधन मधन 
दरमहा दोन अगर तीन रुपयांची शिकवणी ते 
| मला देंत. तेव्हा एक लहानशी शिकवणी मला 
र) 6; रे लागली. ती मॅट्रिक्युलेशन पास होईपर्यंत 
क शी भै - टिकली. एक गुहस्थ दर रविवारी मजबरोबर 
४, एक तास ' नवंनीता ' तला कांही भाग वाचत व 
त्याबद्दल मला दर खेपेसं दोन आणे देत असत. 
अशा रीतीने महिन्याचे आठ आणेच मिळत 

तरी त्याबददल मला किंतीतरी आनंद होई ! 





श्र 





बक्तूृत्वकला 


-दि. दा. सावरकर 
माझ्या बयाच्या चौदाव्या वर्षाच्या आधीच मला वक्तृत्वकला येण्यास काय काय 
साधने उपयोगी पडली, ते थोडक्यात सांगतो. बारा-तेरा वर्षांचा असतानाच 
वक्तृत्वकला या विषयावरची दोन मराठी पुस्तके मी वाचली. ही कला संपादन करण्या- 
साठी त्या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे प्रथम पद्धतशीर निबंध लिहिण्यास शिकणे हेच 
उत्तम; पण निबंधलेखन हा वक्तृत्वाचा दुय्यम भाग. बक्‍्तृत्वाचा आत्मा म्हणजे भावना. 
मी लहानपणापासूनच अनेक कविता, सुभाषिते पाठ केली. बखरी, निबंधमाला 
इत्यादी ग्रंथांतील उत्तम उतारे मी लिहुन काढी आणि ते माझ्या निबंधांत योग्य ठिकाणी 
घालण्याची सवय करी. सुंदर अवतरणे गुंफून देण्याची मला आवड असे. आपले बक्‍्तृत्व 
परिणामकारी करावयाचे असेल, तर भावना, भाषाशैली इत्यादी गुणांबरोबरच त्या विषया- 
संत्रंधाचाच नव्हे तर पुष्कळशा अवांतर ज्ञानाचाही भरपूर साठा जवळ असला पाहिजे. 
सारांश, माझे वक्तृत्व यशस्वी होण्याचे कारण लहानपणापासूनचे माझे बिबिध 4 
अश्रांत वाचन, मनन आणि निरीक्षण हे आहे. 


र्क 14 


जं 
प्रेम करा 
-स. ज. भागवत 
प्रेम करा, प्रेम करा! म्हणून एकसारखा जगात उपदेश चाललेला असतो. प्रेम 
केल्याने आपला आनंद वाढतो, आपण सुखी होतो, हेही खोटे नाही. पण प्रेम 
करायचे म्हणजे वाटते तितके सोपे नाही. आपल्याला जो आवडतो, त्याच्यावरच 
आपण प्रेम करतो. जो आवडत नाही त्याच्यावर प्रेम करता येत नाही. आपली 
आवडनावड बहुतेक वेळा आपल्याच स्वाथीवर अवलंबून असते. आपले ऐकेल तो 
आपला आवडता; आपले ऐकणार नाडी तो आपला नावडता; असा आहे साधारणपणे 
माणसाचा स्वभाव. म्हणून 'प्रेम करा' असे सांगितल्याने प्रेम करणे साधत नाही. 
आपल्या स्वाथीच्या दृष्टीनेच दुसऱ्याकडे पाहण्याची ही सवय कमी झाली पाहिजे. 
त्याला एक उपाय आहे. स्वाथीऐवजी गुणांवर दृष्टी ठेवण्याचे मनाला वळण लावावे. 
आपल्या संगतीत जो कोणी येईल, त्याचे गुण पाहावयास शिकाबे. प्रत्येक न्यक्‍तीत 
काहीतरी गुण असतातच. जो गुण दिसेल, त्याचे कौतुक करावे म्हणजे आपले प्रेम 
वाढत जाते. दुसऱ्याबदृदलचा आदरभाव वाढवल्याशिवाय आपल्या मनात प्रेमभाव 
उत्पन्न होण्यासारखा नाही. प्रेमभावनेसाठी आदरभावना निमाण झाली पाहिजे. 
गुणांच्या चिंतनाशिवाय आदरभावना निर्माण होणार नाही. 





ठं 


राष्ट्रधर्म 
-“ना. ह. आपटे 

तुम्ही कोणत्याही धर्माचे व पंथाचे असा, मी तुम्हांला आपले मानतो आणि 
क्षेमालिंगन देऊन विनवतो की या बंधंनो! आपण सारे एक होऊ या आणि राष्ट्रधर्म 
पाळू या! साऱ्या धमाची मूलतत्वे एकच नाहीत का?--मग आपसांत विद्रोह का बरे? 

हिंदभूमी आपली सर्वांचीच जननी नाही का? प्रत्येक हिंदी माणसाने, ज्या भूमीत 
त्याचा जन्म झाला, ज्या ठिकाणी त्याचे पूर्वज नांदले व बंशज नांदणार आहेत त्या 
भूमीच्या उद्‌धारापुढे बाकीच्या सर्व गोष्टी तुच्छ समजावयास नको काय? हिंदु 
स्थानात जन्म घेतलेल्या व येथेच राहू पाहणाऱ्या इंप्रजांनीसुद्‌धा भलत्या मोहाला बळी 
न पडता या देशाला आपला मायदेश भानून चालायला नको काय ? 

हिंदुस्यानचे सुख तेच आपले व कुटुंबाचे किंवा जातीचे सुख, त्याचे जे संकट 
तेच आपणा संवीचे संकट, त्याचा अपमान तोच आपला संबौचा अपमान अशी 
आत्मीयता प्रत्येक हिंदवासीयाच्या रोमारोमांत भिनली पाहिजे. 

प्रेम, सेवा, त्याग! जगातील कोणताही धर्म घ्या. त्याची मुख्य शिकवण या 
तीन शब्दांत सामावणारी आहे. राष्ट्धर्माचे सूत्र हेच असले पाहिजे व हाच त्याचा 
महामंत्र आहे. 








१. आनंदी-आनंद गडे ! 


बालकवी 


*यंवक बापूजी ठोमरे (जन्म : १८९०, मृत्यू : १९१८.) यांची ' श्रावणमासी हर्षे मानसी ? 
ही कविता तुम्ही यापूर्वी बाचली आहे. त्या कवितेत बालकबींनी निसर्गाचे कसे सुंदर वर्णन 
केले आहे, याचा प्रत्यय तुम्हांला आलाच असेल. बालकवी हे निसर्गाचे कवी. मुलाफुलांचे 
कवी, ' बलकर्वीची कविता! या नावाने त्यांचा कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहे. त्यातूनच ' आनंदी 
आनंद गडे |! ही कविता घेतली आहे. 

सृष्टीत सर्वत्र मरलेल्या भानंदाचे वर्णन या कवितेत कवीने केले आहे. 


आनंदी-आनंद गडे, इकडे, तिकडे, चोहिकडे 
बरती-खाली, मोद भरे, बायूसंगे मोद भरे 
नभात भरला, क 
दिशांत फिरला, 
जगात उरला 


मोद विहरतो चोहिकडे, आनंदी-आनंद गे ! 


सूर्यकिरण सोनेरी हे, कोसुदि ही इसते आहें 
खुलली संध्या प्रेमाने, आनंदे गाते गाणे 

मेघ रंगले, 

चित्त दंगले, 

गान स्फुरले, 
इकडे, तिकडे, चोहिकडे आनंदी-आनंद गडे! 





बाइति निझर मंदगती डोलति लतिका वृक्षतती, 
पक्षि मनोहर कूज़ित रे, कोणाला गातात बरे! 
कमल बिकसले, 
ध्रम्र गुंगले, 


१२५ 


डोलत वदले--- 
कडे, चोहिकडे, आनंदी-आनंद गडे ! 


स्वार्थाच्या बाजारात किती पामरे रडतात 
त्यांना मोद कसा मिळतो? सोडूनि स्वार्था तो जातो- 
दूवेष संपला, 
मत्सर गेला, 
आता उरला. 
इकडे, तिकडे, चोहिकडे, आनंदी-आनंद गडे ! 








क 

मोद - भानंद; कौमुदी - चांदणे; बृक्षतती - झाडांची रांग; पामर - दीन व्यक्‍ती 

अपश्पास : शह 

१. कोणाकोणास आनंद झाला आहे! त्यांना झालेला आनंद कशाकशांत दिसून येतो ! 
त्यांना मोद कसा मिळतो ! सोडुनि स्वार्था तो जातो--या झोळींचा अर्थ स्पष्ट करा. 

३. कविता गुणगुणताना किंबा गाताना विशेष आनंद का वाटतो ! 


१३६ 





२. या झोपडीत माझ्या 


संत तुकडोजी महाराज (जन्म : १९०९, मृत्यू : १९६८.) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज 
हे शोष कवी होते. आपल्या खंजिरीवरील मजनांनी त्यांनी जनतेची मने जिंकून घेतली होती 
भजन कात असतानाच ते प्रसंगाला अनुरूप अशी काव्यरचना करत. त्यांचा ' ग्रामगीता ' 
हा अथ प्रसिद्ध आहे, 

लहानशा झोपडीत शांतिसुखाचा भनुभव सदेव कसा मिळतो, याचे वणन त्यांनी खालील 
कवितेत केले आहे. 


राजास जी महाली, सौख्ये कधी मिळाली 
ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या 
भमीवरी पडावे, ताऱ्यांकडे पहावे 

प्रभुनाम नित्य गावे, या झोपडीत माझ्या 





१३७ 


पहारे आणि तिजोऱ्या, त्यांतूनि होती चोऱ्या 
दारास नाही दोऱ्या, या झोपडीत भाझ्या 
जाता तया महाला, “* मज्जाव ' शब्द आला 
भीती न यावयाला, या झोपडीत माझ्या 
महाली मऊ बिछाने, कंदील शामदाने 
आम्हां जमीन माने, या झोपडीत माझ्या 
येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा 
कोणावरी न बोजा, या झोपडीत माझ्या 
पाहूनि सौख्य माते, देवेन्द तोहि लाजे 
शांती संदा बिराजे, या झोपडीत माझ्या 





अभ्यास $ 

१. झोपडीतील कोणकोणती सुखे कवितेत वर्णिली आहेत ! 

२. झोपडी ब महाल यांतील कोणते फरक कवितेत सांगितले आहेत £ 
३. झोपडीतील कोणते सुख पाहून देंवेंद्रालाही लाज वाटते! का! 
४. राजाची सुखे झोपडीतही आहेत असें कवी का म्हणतो ! 

७,. झोपडीचे आत्मत्रृत्त दद्दाभारा ओळींत लिहा. 


श्श्ट 


३. आला क्षण-गेला क्षण ! 
केशबखुत 


कृ. के. दामले (जन्मः १८६६, मृत्यू : १९०५.) हे ' केशवसुत' या नावाने कविता लिहीत. 
यांची “ एक खेडे? ही कविता तुम्ही यापूर्वी बाचली आहे. भराठी कवितेला यांनी 
नवे वळण दिले. केशवसुतांच्या काव्याने मराठी कवितेत एक नवे युग सुरू झाले; म्हणून 
त्यांना * युगप्रबर्तक कवी ' असे म्हणतात. ' केशवसुतांची कविता ' या नावाने त्यांचा कवितासंग्रह 
प्रसिदध आहे. त्यातूनच “* आला क्षण-गेला क्षण !' ही कविता घेतली आहे. 

स्ालील कवितेत कवीने घड्याळासंबेधी काय सांगितले आहे, पाहा. 


गडबड धाई जगात चाले, 

आळस डुलक्या देतो, पण 
गंभीरपणे घड्याळ बोले-- 

: आला क्षण- गेला क्षण |! 


घड्याळास या नाही घाई, 
विसावाहि तो नाडी पण, 
त्याचे म्हणणे ध्यानी घेई-- 
“ आला क्षण-गेला क्षण ! ' 


कतेन्या जे तत्पर त्यांचे 

दृढ़ नियमित व्हावयास मन, 
घड्याळ बोले अपुल्या वाचे-- 

' आला क्षण-गेला क्षण !' 
कर्तव्याला विमुख आळशी 

त्यांच्या हृदयी हाणित घण, 
काळ, ऐक ! गातों अपुल्याशी-- 

: आला क्षण-गेला क्षण ! ' 


१२९ 


लक्ष त्यांकडे देतो कोण ! 
मित रव जर हे सावध करिती- 
५ आला क्षण-गेला क्षण ! 





हि... ळण 
विमुख - पाठमोरा; रव - नाद, भावाज. 
कहुमूळ 


अभ्यास : 
१. उदघपोगी माणसाला घड्याळ कोणता इशारा देते! का! 
२. आळशांच्या हृदयावर कोण हाणते! का! 
३. कवितेच्या शेवटच्या चरणातील कल्पना स्पष्ट करा. 
४. सर्वसामान्य माणसांना घड्याळाचा संदेश कोणता ! 
७, घड्याळ बोलू लागले अशी कल्पना करून या कवितेतील बिचार गद्यात लिहा. 
- > 


१४० 


९५४ 
४ 








४. शतकानंतर 


बर्संत बापट 


बसंत बापट (जन्म : १९२२.) हे मुंबई येथे मराठीचे प्राघ्यापक आहेत. * बिनली ', 
५ सेतू! आणि “ अकरावी दिशा? हे यांचे कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. पुढील कविता 
त्यांच्या ' बिजली ' या कबितासंग्रहातून घेतली झहे. 

स्वातंत्र्यप्रातीनैतर मनात उचंबळून आलेल्या भावनांचे त्यांनी ' शतकानंतर ' या कवितेत 
वर्णन केले आहे. 


शतकानंतर आज पाहिली पहिली रम्य पहाट 


मेघ वितळले, गगन निवळले 
क्षितिजावर नव रंग उसळर 
(97? 





प्रतिबिंबित ते होडनि खुलले भारतभूमिललाट 
आजबरीच्या अंघारात 
अनंत झाले उल्कापात 

एकवटोनी तेज तयांचे तिमिर सरे घनदाट 
फकिरांनी शत यज्ञ मांडले 

त्या रक्‍ताची क्षितिजावर ये आरण मंगल लाट 
डीप पेटवुनि घरदारांचे 
844५ पूजन केले स्वातंत्र्याचे 

त्या ज्योतीचे तेज मिसळुनी झाले आज विराट! 





अभ्यास : 

१. शतकानंतर पाहिलेली पहिली रग्य पहाट कोणती ! 

२. त्या पहाटेमुळे मारतभरमीत कोणता बदल झाला ! 

३. त्या पहारेपूर्वी कोणते उल्कापात झाले ! 

४. ही पहाट आवण्यासाठी कोणी कोणी काय काय केले! 

५. या कवितेत खाली दिलेले शब्द कशासाठी अथवा क्रोगासाठी कबीने बापरले आहेत 
मेघ, गगन, क्षितिजे, अंधार, उल्का, फकीर, यश, ज्योत. 


१८२ 


५. थांब जरासा बाळ ! 


रा. ग. गढकरी (जन्म: १८८५, मृत्यू : १९१९.) हे नाटककार व कवी होते. ' गोबिंदाप्रज 
या नावाने ते कविता लिहीत. ' बाखेजयंती ' हा त्यांचा कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहे. त्यांची 
एकच प्याला, “ भावबंधन? ही व इतर नाटके प्रसिद्ध आहेत. “थांब जरासा बाळ! ! ही 
कविता त्यांच्या ' वाखैजयंती ' या कवितासंग्रह्मातून घेतली आहे. 

: थांब जरासा चाळ !' या कवितेत तुम्हांला त्यांच्या कल्पनाविलाताचा प्रत्यय येईल. 


थांब जरासा बाळ ! 


सुंदर खाशा प्रभातकाळी, 
चहुकडे ही फुले उमलली, 
बाग हासते बाटे सगळी ! 
शीतल वारा, या जलघारा कारंजाच्या छान ! 
थांब जरासा बाळ ! 
रम्य तडागी- निर्मळ पाणी, 
गाति पाखरे गोजिरवाणी, 
आनंदाची बसली ठाणी, 
खरे असे रे! तरी नक्तो रे मारू लाडक्या धांव ! 
थांब जरासा बाळ ! 


तऱ्हेतऱ्हेची फुले विकसली 
रंगीबेरंगी ही सगळी, 
तूही शिरता त्यांच्या मेळी 
माझे मग ते फुल कोणते! कसे ओळख सांग ! 
थांब जरासा बाळ : 


फूलपाखरे ही स्वच्छंदी, 
तूही त्यांच्यासम आनंदी, 





१४२ 


क्षणात पडशिल त्यांच्या फंदी 
त्यांच्यासंगे, त्यांच्या रंगे, जाशिल उडूनी दूर ! 
थांब जरासा बाळ! 


अशा तुला मग बागडताना, 
भरभर वाऱ्याबर फिरताना, 
फुलांत दडता की उडताना, 
कवण उपायी, आणू ठायी, पुन्हा? लाडक्या सांग ! 
थांब जरासा बाळ! 





अभ्यास : 

१, बागेतील कोणकोणती दृश्ये या कवितेत वर्णन केली आहेत ! 

२. ' थांब जरासा बाळ' असे आई का म्हणते ? तिला कोणता प्रश्‍न पडतो ! 

३. खृष्ठीबददल भाईला काय वाटत होते! 

४. बाळाची कोणाकोणाशी तुलना केली आहे! 

५, प्रभात, वारा, फुले, पाखरे, किरण यांचे वर्णन करणारे शब्द शोधा. 

६. प्रत्येकी दहाओाारा झोळींचा एकेक स्वतंत्र परिच्छेद लिहा. कवितेत झालेल्या शब्दांचा 
उपयोग करा ! 
(अ) मी पाहिलेली बाग, (आ) आमचा बाळ. 


१४४ 





पां. भ्रा. गोरे (जन्म : १९०५.) ' वाणीचा हुरडा', ' बोरकूट' हे. यांचे कवितासंग्रह प्रसिद्ध 
भाहेत. त्यांच्या कवितेत प्रामीण जीवनाचे प्रतिबिंब उमटलेले भाढळते. पुटील कविता त्यांच्या 


' वाणीचा हुरदा?* या संग्रहातून घेतली आहे. 


: अम्ही तर जँंगलची पाखरे! या कवितेत त्यांनी खेल्यातील जीवनात टिपलेल्या आनंदाच्या 


क्षणाचे दर्शन घडवले आहे. 


शेत-माउली अमुच्यासाठी, अम्ही तिची लेकरे 
अम्हांला कमी कोणते बरे? 
उजाडता दिन खाबा भाजुन रोज तुरीचा हुळा 
जरा का जठराग्नी कावला 
बाणीच्या कसदार नारळी-हुरड्याची ती चवी 
पाचही पकक्‍्वान्ना लाजवी 
माघातिल चवदार हरभरा ऐन रकाण्यावरी 
थोडकी काय मजा दे तरी 
बुडूनि मुगाच्या शेंगा कधि कोबळ्या 
जाता येता खाव्या पाठ्यातल्या 
गुळचट शेंगा चवळीच्या बा जरठ पोपटी भल्या 
लागती भाजुनि किति चांगळ्या 
तोडावी कधि बोरे काटे काठीने दाबुनी 
हिंडता काष्ठी रानीवनी 





१ड५ 


मध चाखावा गोड मोहळा वरच्यावर झाडूनी 
फिरकता दाट चिलाटीतुनी 
किति सेवाबी त्या जंगलच्या मेन्याची माधुरी 
फळे तशि खाबी ती कितितरी 
पसरुनि पानांवरी शिदोऱ्या सोडाव्या तरुंतली 
करावी दुपारची न्याहरी 

बाजरीची ती गोंड शिळी भाकरी 

लसूण कांदा चटणी मग तीवरी 
मारित मिटक्या यथेच्छ खाता सुधा तुच्छ बापुडी 





गुरे पोहणी दयावी, काळेशार डोह पाहुनी 
र डुंबावे तुडुंब जलि मागुनी 

: सावली आंब्याखाली काय मजा लोळता 
ब्रायुची शुळुक गार लागता 

फुंकुनि पावा नाद भरावा गोड वनी सुस्वरी 
चढोनी राती माळ्यावरी 

धनवंता घरि काय कुणा या सम 

लाभतील ही गोड सुखे निरुपम ! 
महाल-माडी अम्हां झोपडी, रान सदा मोकळे 
अम्ही तर जंगलची पाखरे. 





अप्यास : 

१. ' शेत हीच आपली माठली असे कवी का म्हणतो ! 

२. ही' माउली कवीला जंगलचा कोणता मेवा खायला देते ! 

३. शेतकऱ्याला त्याचे जेवण अमृतापेक्षाही अधिक का आवडते ! 

४. ' अम्ही तर अंगलची पाखरे! असे कवी कोणास उंद्देशन म्हणतो ! 
५. ' शेतकरी जीवन! या विषयावर दहा-बारा ओळी लिहा 


१ 


७. संताजीची घोडदौड 


दु. आ. तिवारी 


दु. आ. तिवारी (जन्म: १८८७, मृत्यू : १९३९.) यांची कविता शाहिरी थाटाची आहे. 
ऐतिहासिक प्रसंगाचे स्फूर्तिदायक वर्णन हा यांच्या कवितेचा विशेष होय. ' मराठ्यांची संग्राम 
गीते? ' झाशीची राणी * हे. त्यांचे कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. पुढील कविता * मराठ्यांची 
संग्रामगीते * या संग्रह्मतून घेतली भाहे. 

संभाजी महाराजांच्या बधानंतर येसूबाई व बाले शाहू मोगलांच्या हातात सापडले 
रायगडाची गादी जिंजीला गेली ! भोगल सेना ज्या त्या किल्ल्यावर हिरवे निशाण 
फडकवू लागली! ती वेळ मोठ्या आणोबाणींची होती. धनाजी जाधव ब संताजी घोरपडे या 
रणझुंजारांनी आणि प्रल्हाद निराजीसारख्या राजकारणी पुरुषांनी त्या वेळी मराठी राज्याची 
इमारत कृतनिश्‍चयाने सावरली. संताजी घोरपड्यांनी तर आपल्या घोडदळाच्या साह्याने 
भोरंगजेबाला अगदी जेरीस आणून सोडले होते. | 


तळहाती शिर घेउनिया दस्नबनची सेना लढली 
तारे विजयी मोंगलसेना नच नामोहरम जहाली 
पडली मिठि रायगडाला सोडबिता नाही सुटली 





राजरत्न राजाराम 
कंठास त्यास लावून 
जिंजीवरती ठेवून 
'परते सरसेनापतिची घोडदौड संताजी'ची 
गिरसप्पा बाहे धो धो प्रतिसारिल त्याला कोण ? 


शिशिराचा वारा सौ सो रोधील तयाला कोण? 
हिंमरहौल-खंड कोसळता प्रतिरोधिल त्याला कोण? 
होता जी गंगथडीला 


आला तो भीमथडीला 
एकाच दिसात उडाला 
करि दैना परसेनेची घोडदौड संताजीची 


१४७ 


चढविला तंग 
भाला बरचीचा संग 
उतरला जाहला दंग 
जेबी 


घोड्यास २ 
तुरगावर निद्रा घेई 


क 


पुरताच बांधिला चंग 
सोडी न हयाचे अंग 


औरंगाचा नवरंग 


तुरगावर जेवण 


अंग ना धरेला लावी 


घोडदौड संताजीची 


भूमीस खूण टापांची 





१४८ 


संचरले होते न कळे तुरगांस हि कैसे स्फुरण 
उफळाया बघती वेगे रिकिबीत ठेविता चरण 
जणु त्यांसहि ठावे होते युद्धी ' जय किंवा मरण? 
शत्रूचे पडता वेढे 
पाण्याने भरता ओढे 
अडती न उधळती घोडे 
चालली अशी शर्यीची घोडदौड संताजीची 


नावाचा होता * संत ' जातीचा होता शूर ! 
शीलाचा होता साधू पंप्रामी होता धीर ! 
हृदयाचा सज्जन होता रणकंदनि होता कूर 
दते ती नंभाजीनी 
दैना राजारामाची 
अंतरी सवदा जाची 
उसळे रणशारदूलाची घोडदौड संताजीची 


मदानी लढवय्यांनी केलेल्या मर्दुमकीची 
मदानी गीते गाता मदानी चालीवरची 
कडकडे डफावरि थाप मर्दानी शाहीराची 
देशाच्या आपत्काली 
शर्थीची युद्धे झाली 
गा शाहीरा ! या काली 
ऐकू दे विजयश्रीची घोडदौड संताजीची ! 





क 

अभ्यास : 

१. संताजीची धोडदोड का सुरू झाली ? 

२. संताजीच्या घोडदौडीची कुणाकुणांशी तुलना केली आहे! 
३, संताजी घोडदोड अविश्रांत कशी करोत असे ते स्पष्ट करा 
४, संताजीच्या घोड्यालाही कशा प्रकारचे स्फुरण चदलेले असे 
५. लढताना संताजीचे कोणते गुण दिसत ! 


१०९ 





आता उजाडेल |! "१५७०५ 


मंगेश पाडगावकर 


मंगोश पाढगावकर ( अन्म : १९२९.) हे आकाशवाणी मुंबई केंद्रावर मराठी बिभागाचे 
निर्मितिप्रमुख आहेत. “ धारानृत्य ', ' जिप्सी ! ' इत्यादी त्यांचे कवितासंग्रह प्रसिदध भाहेत. 
"गाणे अमुचे जुळे? ही त्यांची कबिता तुम्ही पूर्वी वाचलीच आहे. “आता उनाडेल!' ही 
त्यांची कविता त्यांच्या ' जिप्सी? या कवितासंग्रहातून घेतली आहे. 

या कवितेत त्यांनी प्रभातकाळचे कसे वर्णन केले आहे, पाहा, 


आता उजाडेल! 
खिन्न आंधळा अंधार 
आता ओसरेल पार नड 
लहरीत किरणांचा कलाबतू मोहरे' 
आता उजाडेल ! 
शुभ्र आनंदाच्या लाटा 
गात फुटतील आता 
मृद गळ्यांत खगांच्या किलबिल पालवेल 
आता उजाडेल ! 
बारा हसेल पणात 
मुग्ध हिरवेपणात 
गहिवरळ्या प्रकाशी दहिंवर मिसळेल 


आता उजाडेल! 


४५५० 


आनंदात पारिजात 
___ उधळील बरसात 
गोड कोवळा गारवा सुगंधात थरारेल 
आता उजाडेल! 


फुलतील नकळत 
कळ्यांतले देवदूत 
निळा-सोनेरी गौरव दिशांतून उमलेल 
आता उजाडेल! 
निळे आकाश भरून 
दाही दिशा उजळून 
प्रकाशाचे महादान कणाकणांत स्फुरेल 
आता उजाडेल! 
आज सारे भय सरे 
उरी ज्योतिर्मय झरे 
पहाटेचा आशीवाद प्राणांवन उगवेल 
आता उजाडेल! 
"कळ. 
झभ्यास : 
(, उजाडण्याची वाट कवी का पाहतो? 
२. उजाडल्यावर सृष्टीत कोणती दृश्ये दिसू लागतील ! 
१, खाली दिलेल्या भोळींतील कल्पना स्पष्ट करा 
(अ) गहिंबरल्या प्रकाशी दहिवर मिसळेल 
(भा) फुलतील नकळत 
कुळ्पांतले देवदूत 
(इ) प्रकाशाचे महादान कणाकणांत स्फुरेल 
(ई) पहाटेचा आशीर्वाद प्राणोतून उगवेल 
, कोमलता हा या कवितेचा एक विशेभ आहे. कबितेतील ही कोमलता कवीने कोणकोणत्या 
रान्दप्रयोगांतून न्यत केली आहे! 
«. ठजाडल्यावर कोणते ' ज्योतिर्मय झरे ' निर्माण होतील ! 


११ 


क 


९. शिशिर क्रतूचं गान 


वा. रा. कांत 


वा. रा. कांत (जन्म: १९२३.) यांचे ' रुद्रवीणा', ' वेलांटी * हे व इतरही कवितासंग्रह 
प्रसिद्ध आहेत. ' शिशिर तूचं गान? ही त्यांची कविता ' वेलांटी ' या संप्रहावून घेतली 





या कवितेत कवी कांत यांनी शिशिर कवूतील निसर्गाचे व पानझडीचे कसे बर्णन केले 
माहे, पाहा ! 


हलके हलके हसते गळते तरुचे पान न्‌ पान 
बाई, तरुचे पान न्‌ पान 

पानझडित या ऐकुन घ्या ग शिशिर कहातूचं गान 
बाई, शिशिर कतूचं गान! 


हिवात राने पिवळी पडली 
उषा धृुक्यामधि ही काकडली 
ओठच उलले संध्यालाली 
नक्षत्रांची रात शहारे गारव्यात हैराण 
पानझडित या ऐकुन घ्या ग शिशिर वइतूचं गान 
बाई, शिशिर तूचं गान ! 


थंडगार किति पवन झोंबतो 
उन्हाच्याहि उरि काटा उठतो 
पानफुलांचा बहर झडपतो 
गळेल बाटे चांदण्यात हे निळे नभाचे पान 
पानझडित या ऐकुन घ्या ग शिशिर गान॒_ 
बाई, शिशिर तूचं गान ! 


१२ 


फुले जळाली, पाने गळली 
फळांत जरि रसधार गोठली 
सर्व सृष्टि जरि हिमे करपली 
पिवळ्या पानांच्या मनि फुलते बसंतस्वप्न महान 
पानझडित या ऐकुन घ्या ग शिशिर तूचं गान 
बाई, शिशिर कतचं गान! 





सँध्यास : 
१. हिवाळयात सृष्टीमध्ये कोणकोणते बदल घडलेले दिसून येतात ! 
४. पुढील कल्पना समजावून ध्या. 


(अ) ५ उषा... ... संघ्यालाली ' 
(आ) ' फळांत......महान्‌_' 


३. था कवितेतील कोणती कल्यना तुम्हांला बिशोष आवडली ! का! 
५. पावसाळ्यातील सृष्टीचे वर्णन तुमच्या शब्दांत दहा-बारा ओळींत लिहा. 


१५२ 





१०. उघड उघड पाकळी ! 


ना. घ. देशपांडे 

ना. घ. देशपांडे (जन्म : १९०९.) नादमाधुर्य हा यांच्या कवितेचा विशेष आहे. यांचे 
' शीळ! ब इतर काही कवितासंग्रह प्रसिद्ध आहेत. ' उघड उघड पाकळी! ' ही कबिता त्यांच्या 
५ शीळ? या संग्रहातून घेतली आहे. 


आपण मित्राशी बोलावे तसे कवी येथे फुलाशी बोलतो आहें. फुलाला उद्देशून तो काय 


सांगतो आहे, पाहा, 


उघड उघड पाकळी, फुला रे, 
उघड उघड पाकळी ! 


१५४ 


ऱच्द्र हओबशबा॒ाअ॒काकाााणाव॒ाक॒बअाब॒यायऑंग॒श॒॒थणादथम्वयावववष य सच्या 


आतल्या आत कोवळे 

मधुजीबन का कोंडले 
नाहेर हवा मोकळी, फुला रे, 

उघड उघड पाकळी ! 


तमसंकुल सरली निशा 

नीलारुण हसली उषा 
चौफेर विभा फाकली, फुला रे, 

उघड उघड पाकळी ! 


मलयानिल उदयातला 

बघ, झोंबत फिरतो तुला 
का मूदुल तनू झाकली, फुला रे, 

उघड उघड पाकळी ! 


कौ रहस्य हृदयातले 
आतल्या आत ठेवले 
ही तुझी कल्पना खुळी, फुला रे, 

उघड उघड पाकळी ! 
"कू 
तैमसंकुल - अंधाराने दाटलेली; विभा - तेज; मलयानिल - दक्षिणेकडील मलय पर्वंता- 
बरून थेणारा वारा. मलय पर्वतावर चंदन असल्याने या आयुलहरी सुगंधित असतात. 
धूवूल -कोमल, 
ह 
अभ्यास : 
(, कनी फुलाला कोणती विनंती करत आहे ! कशाकरता! 
९. रात्र कशी होती ! ती संपली आहे, हे कबीने कोणत्या शब्दांनी वर्णिले आहे ! 
॥, फुलाच्या अंगाशी कोण झोंबत आहे ? कशासाठी ! 
४. फुलाची कोणती कल्पना खुळी आहे असे कवी म्हणतो ! 


ब्रा. मा. ६.११ १५५) 


टी य ह. जल्दी 


>०४2// ही, मो. ग. लोंढे 


क. 
न 


ल सन्स ११. कोकिळ 


री री बा “1 श | 
ऱ्ऱ हि ती म का 


हँ. मो. ग, लोढे (जन्म : १८५४, मृत्यू : १९२०.) यांचे 
६ ' बोघशतक', ' बोघसुधा' हे काव्यसंग्रह प्रसिद्घ आहेत. 

बसंत कालूत कोकिळाची ' कुह कुहू ' अशी साद तुम्ही ऐकता 
6 कोकिळाची साद ऐकून कवीची मनःस्थिती कशी होते, पाहा. 


बेहुत मधुर ऐशा काढिशी तू रवाला | 
परिसुनि बडू लागे नाद माझ्या मनाला ॥ 
टकमक बघतो मी कोठ काही दिसेना । 
मधुर कुठुन येई शब्द हेही कळेना ॥ 


तरुवरि दिससी ना परवतीही न पाही । 
अवनितल स्कामा, कल्पना होत नाही || 
झुडूप हलत नाही थोर आश्‍चर्य आहे । 
खग न मजसि वाटे शब्द हा धावताहे | 


जवळ रव निघावा तोच तो लांब जावा । 
परिसुनि मग का हा जीव ना गोंधळावा | 
अवनितलि निघे हा, की दरीतून येई । 
समजत मज नाही की नभी जन्म घेई ॥ 
फिरुन फिरुन येई शब्द ऐकावयाला । 
बहुत रिक्षवितो तो माझिया बा मनाला | 
जलद जलद चाले रूप पाहाबयासी | 
त्वरित पळुन तूही फार तो दूर जासी ॥ 
बंघुनि पारे तुला मी पावलो फार तोष । 
लवकर पळसी तू कोकिळा हा न दोष ॥ 
बसुनि परि कुठेही गोड वाणीस काढी । 
परिसुनि रव माझे चित्त घेईल गोडी ॥ 





१णद 


हरित बहुत ऐसे शोभती पंख ज्याला । 
सुबक अमल चंचू लाजवी पोबळ्याला ॥ 
मधर वदुन शब्दां तोषबी मानवाला । 

धरुनि जन अशाही कोंडिती की शकाला | 


म्हणवुनि तुजलागी धाक बाटे जनांचा । 
पळुन करिसि बाटे आसरा काननाचा | 

परि न समचि मानी क्रोकिळा सर्व लोक । 
धरुनि तुजसि द्याया इच्छितो मी न षोक ॥ 


तरुवर सुफलांनी युक्‍त झाले कितीक । 
कुसुमित दिसताती हे किती येय देख || 
झुळ झुळ झुळ आहे मंद वाहात वात । 
निज किलबिल शब्दे पाखरे बोलतात | 


सुरुचिर वनशोभा सोडूनी पिंजऱ्यात । 
रुचि न तव मनाला राहणे दे निवांत || 
मम मन न कधी बा इच्छिते जे अनिष्ट । 
तुज बहू गमते ते हो स्वचित्तात तुष्ट || 


परि न सकळ माझ्यासारखे लोक पाहे । 

म्हणवुनि पिकराया दूर त्‌ दूर राहे || 

बसुनि वरि तरूच्या गोड बाणी वदे तू | 

पुरविन मनिचा मी येथ येऊन हेत | 
"मही 
₹ष- आवाज; अवनितल - जमीन; परिसुनि- ऐकून; रिकझबितो - 
अर्नद देतो; तोष - आनंद; अमल -स्वच्छ; तुष्ट -समाधानी; 
पिक - %किळ. 
नह 
मध्यास : 
१, ' धग न मजसि वाटे शब्द हा घावताहे* असे कबीला का बाटते ! 
७, कौकिळ रानात का राहतो असे कवीला वाटते ! 
॥, ' यिकरार्‍या तू दूर दूर राहे! असे कवी का सांगतो ! 





१५9 


०५ तेतरी; > 3-० र] न्या: _:_7> क्क” घा १ जमाहाई' न्यु ह 
ळा. अगा ल्या "न. - वी ७. बक. ग 
सीची» ही कान्हा व क हः कळ गी. क जल 
लव. 7 ल्या र 
हर ह आळ च 7. 
कू... तिळ चि अ 
त्यमन्यी क, आ 


क 


७. कातळ, आल्जाज नू 


विग गुं इ ॅक॒॒ ुशऑवषु्िडग्््््य 


१ पे-यी काबन "० 
णत न्न 


ला भक 





१२. उगवला नारायण 


तुम्ही काही लोकगीते वाचली आहेत, * उगवला नारायण ' हेही एक लोकगीतच आहे. या 
लोकगीतात सोप्या शब्दांत किती सहजतेने बहारीच्या कल्पना व्यक्‍त केल्या आहेत, पाहा ! 


४ उगवला नारायण आधी आला माज्या दारी 
दहिभाताची न्याहरी मग पिरथी धुंडी सारी 
उगवला नारायण केळीच्या ग कोक्यातून 
धुंडीतो ग अमृतबाळ बाई फिरतो मळ्यातून 


१५८ * 


उगवला नारायण अंगणात प्रकाशला 
ळदो-कुकवाचा बटा माज्या शालूचा माखला 





उगवला नारायण लाल शोंदराच्या खापा 


फुले अंगणात चाफा 
उगवला नारायण कड झाडाझुडांवरी 
तेज पडे चुड्यांवरी 
उगवला नारायण अगनीचा ग पुडका 
आत मोत्याचा सडका 
उगवला नारायण सारी उजळे दुनिया 
किती लावाज्या समया 
उगवला नारायण पसरलं पिवळं ऊन 
बाई हसलं हिरवं रान 
उगवला नारायण तिरिप पिवळी छान 
हसे मखमल रानोरान 


उगवला नारायण “ आता काय मागू त्याला? ” 
साबळे ग मैनाबाई  “औख माग कुंकवाला” 
"कळ 
शक - शिडकावा 
आ 
क्षेप्यास : 
(, सूर्यनारायण उगवल्यामुळे सष्टीबर काय काय परिणाम झाला ? 
५, था लोकगीताच्या शेवटी सूर्यनारायणाजवळ कोणती मागणी केली आहे ! 
६, छ्लालील ओळींतील कल्पना स्पष्ट करा : 
बगबला नारायण केळीच्या ग कोक्यातून 
घुंडीतो ग अमूतबाळ बाई फिरतो मळ्यातून 


(पर, 


१३. अनामिकास 





वि धा. शिरवाडकर (जन्म : १९१२.) यांची ' हळूच या हो, हळूच या ' ही कबिता तुग्ही पूर्वी 
वाचलीच आहे. ' विशाखा ', ' किनारा ' इत्यादी कवितासंग्रह, * दुसरा पेशवा, ' दूरचे दिवे?, 
* व्रीज म्हणाली धरतीला? ही नाटके व ' जान्हवी * कादंबरी इत्यादी त्यांची अनेक पुस्तके 
प्रसिदध आहेत. ' अनामिकास ? ही कबिता त्यांच्या ' किनारा * या संग्रहावून घेतली भाहे, 
स्वदेशरक्षणासाठी बलिदान करणाऱ्या एका सामान्य वीरास कवीने या कवितेत अभिवादन 

केले भाहे. 

अनाम वीरा जिथे जाहला तुझा जीवनान्त 

स्तंभ तिथे ना कुणी बांधला, पेटली न वात! 

धगधगता समराच्या ज्वाला या देशाकाशी 

जळावयास्तव संसारातुन उठोनिया जाशी ! 

मूकपणाने तमी लोपती संध्येच्या रेषा-- 

मरणामध्ये विलीन होसी, ना भय ना आशा ! 

जनभकक्‍्तीचे तुझ्यावरी नच उंधाणले भाव 

रियासतीवर नसे नोंदले कुणी तुझे नांव ! 

जरी न गातिल भाट डफावर तुझे यशोगान 

सफल जाहले तुझेच हे रे, तुझेच बलिदान ! 

काळोखातुनि विंजयाचा ये पहाटचा तारा 

प्रणाम माझा पहिला तुजला मृत्युंजय वीरा ! 
3 
अभ्यास : 
१, या कवितेतील वीरास ' अनाम वीर' असे का म्हटले आहे! 
२. त्याने कोणत्या प्रसंगी प्राणार्पण केले ! कसे ! 
१. कवीने त्याला ' मृत्युंजय ' का म्हटले आहे! 


१६ 





४४. सुभद्रेचा शोक 
शीधर 
आहरान्या शतकातील एक विशेष लोकप्रिय पंडित कवी. * हरिविजय', ' पांडवप्रताप? आणि 
। शिवलीलामृत हे त्यांचे ग्रंथ भाजही घरोषरी भक्तिभावाने वाचले जातात. 'सुभद्रेचा शोक * 
6 डतार| त्यांच्या ' पांडवप्रताप! या ग्रंथातून घेतला आहे. 

बौरब-पांडबांच्या युद्धात द्रोणाचा्योनी चक्तव्यूहाची रचना केली. तो मेंदून जाण्याताठी 
बाळे अभिमन्यू पुढे सरसावला. त्याने मोठ्या शोयांने, शर्थीने चक्रन्यूहाचा भेद केला. 
प्त बहभ्यूहातून परतण्याची विद्या त्याला माहीत नसल्यामुळे तो मारला गेला. त्याच्या 
शश्पूचे वर्तभान ऐकून त्याची आई सुभद्रा शोकाकुल झाली. कवी श्रीधर यांनी तिच्या शोकाचे 
कॅश हुवयट्रावक वणन केले आह, पाहा, 


शुभदरेले न धरवे धीर । शरीर टाकिले प्रथ्वीवर । माझा अभिमन्य सुकुमार । 
दषा एकदा पाहीन मी ॥ १ ॥ हे अभिमन्या कमळ-लोचना | हे सौभद्रा चंद्रवदना 


१६२ 


हे कोमलांगा मधुरभाषणा । ये धावूनि मज भेटे ॥ २॥ हे घनःश्यामत्णा । 
हे अभिमन्या प्रति-अर्जुना । हे महाबीरा सुहांस्य-बदना । ये धावूनि मज भेटे ॥ ३॥ 
ट्रौ५दी म्हणे, अभिमन्या । हे वत्सा सद्गुण-निधाना । हे तरुणा तुझी अंगना । उत्तरा 
आता करील काय ॥ ४॥ हे किशोर-बया परम उदारा । समर-धीरा प्रताप-शरा । 
पांडव-कुल-दीपका सुंदरा । केली त्वरा सर्वा आधी ॥ '५॥ उत्तरेच्या गळा मिठी 
घालिती । सुभद्रा द्रौपदी शोक करिती । ते देखोनि पार्थ श्रीपती । शोकारणवी बुडाले 
॥ ६ ॥ बोले सुभद्रा वेल्हाळ । इतुके वीर असता संबळ । सापडला व्यूहामाजी बाळ | 
पाठी कोणी न राखेची ॥ ७॥ विकळ पडता भाझे किंशोर । जयद्रथे दिधला लत्ता- 
प्रहार । धिकू गांडीव धिक्‌ तूणीर । धिक्‌ यदू-बीर पार्थ पै ॥ ८ ॥ 





"आ. 

अंगना -स्री; ठमरधीरा - रणांगणात वैय दाखविणारा; शोकार्णंव - शोकराचा सागर, 
म 

अभ्यास : 

१. सुभद्रेच्या शोकाचे कारण कोणते! 

२. सुभब्रेने कोणाचा धिक्कार केला! का? 

३. सुभद्रेने अभिमन्यूला कोणती बिशेषणे लावली ! 


१८२ 





१५. माझ्य जन्मभूमीचे नाव 


₹. ना. वा. टिळक 

ता. वा. टिळक (जन्म : १८६२, मृत्यू : १९१९.) हे ' फुलामुलांचे कवी ? म्हणून परिचित 

आहेत. फुलांवर काय किंवा एकंदर निसर्गावर काय, टिळकांचे मेम होते. ' टिळकांची कबिता ' 

था नावाने त्यांचा कवितासंग्रह प्रसिद्घ आहे. पुढील कविता याच संअहातून घेतली आहे. 
पुढे दिलेल्या ' माझ्या जन्मभूमीचे नाव' या कवितेत त्यांनी जन्मभूमीविषयी ब!टणारा 

७पिमान कसा न्यक्‍त केला आहे, पाहा. 


सृष्टी तुला वाहूनी धन्य ! माते, अशी रूपसंपन्न तू निस्तुला 
तू कामधेनू ! खरी कल्पवळ्ली ! सदा लोभला लोक सारा तुला; 


शहरे 


या वैभवाला तुझ्या पाहुनीया मला स्कर्ति नृत्यार्य होते जरी 
सामर्थ्य नामी तुझ्ण॒आर्यभूमी, तसे पाहिले मी न कोठे तरी ! 

माते ! महात्मे तुझे, तत्ववेत्ते, तुझे शर योद्धे, तुझे सत्कवी, 
श्रेणी ययांची सदा माझिया गे मना पूजनी आपुल्या वाकवी ! 
यांची यशे ज्या नब्या सद्गुणांना मला अर्पिती, ध्येय ते गे जरी, 
सामर्थ्य नामी तुझ्श॒आर्यभूमी, तसे पाहिले मी न कोठे तरी ! 


तूझ्या महोदार सारस्वताच्या महासागरीचा जरी मीन मी 
झालो, तरी गे तृषा मन्मनाची कधीही कधीही न होणे कमी ! 
आई ! गुरुस्थान अंती जगाचे तुझे ! यात शंका न काही जरी 
सामर्थ्य नामी तुझ्फ्आर्यभमी, तसे पाहिले मी न कोठे तरी ! 


वारा तुझ्या शुद्ध झाला,मला लाधला ! भाग्य हे केवढे ! 
माते! स्वये देशि जे अन्नपाणी, सुधा बापुडी कायशी त्यापुढे ! 
तू जाळगीशी मला स्कंधि-अंकी ! सुखाची खरी हीच सीमा पुरी ! 
सामथ्ये नामी तुझ्या आर्यभमी, तसे पाहिले मी न कोठे तरी ! 
निस्तुला -कोणाशीच तुलना होणे शक्‍य नाही अशी; कल्पवल्ली - इच्छित बस्तू देणारी वेल. 
भ्रेणी - मालिका, 
अभ्यास : 
१. जन्मभूमीचा उल्लेख करताना कवीने कोणकोणते शब्द योजले आहेत ! 
२. आपल्या जन्मभूमीचा अभिमान कवीने कोणकोणत्या गोष्टींनी व्यक्‍त केला आहे! 
३. खालील ओळींतील कल्पना स्पष्ट करा : 
तूझ्या महोदार सारखताच्या महासागरीचा जरी मीन मी 
झालो, तरी गे तृषा मन्मनाची कधीही कधीही न होणे कमी ! 
४. आर्यभूमीच्या सामर्थ्याचे वर्णन करताना कवीने अनेक कल्पना केल्या आहेत. त्यांतील 
तुम्हांला आवडलेली कल्पना कोणती (. का ! 
५, तुम्ही तुमच्या शाळेबद्दलचा अभिमान दहाबारा ओळींत लिहा. त्यासाठी या 
कवितेतील काही कल्पनांचा उपयोग करा. 
कक 


१९८७ 





१६, अभंगवाणी 


संतवाणीचा परिचय यापूर्वी तुम्हांला झालेलाच आहे. संतवाणीची बैशिष्ट्येही तुमच्या 
लक्षात आली आहेत. 


नामदेव, जनाबाई, तुकाराम व शेख महंमद यांचे अभंग पुढे दिले आहेत. 





तरत तप न लगे करणे संबंथा । न लगे तुम्हां तीर्थी जाणे तया 
आपुलेचि ठायी असा सावधान । करा हरिकीर्तन सर्वकाळ 
न लगे ते काही बजीवे अन्न जीबन । लाबा अनुसंधान हरीचे पायी 
न लगे योगयांग न लगे संगत्याग । असो द्या अनुराग हरीचे पायी 
ने लगे निरंजनी करणे वास तुम्हां । दृढ धरा प्रेमा हरीचे नामी 
नामा म्हणे नाम दृढ धरा कंठी । तेणे देईल भेटी पांडुरंग ॥ 
-र्‍नामदेव 
१६५ 


ताट विस्तारी रुक्मिणी । देव बैसले भोजनी 
इतुक्यामध्ये अकस्मात । ध्वनि उमटला कानात 
धावा ऐकता श्रवणी | ताट लोटी चक्रपाणी 
उठिला खडबडोनि कैसा | पावे बहिणीचिया क्‍्लेशा 
उभी वृंदावनी बाळा | पुढे देखिला सावळा 
मुगुट कुंडले मेखळा । वैजयंती वनमाळा 

शंस्ब चक्र आयुधे करी । दिसे घवघबीत हरी 
झळके पीतांबर कासे | नयनी कोंदला प्रकाशे 
पाहता आनंदली मनी । म्हणे नामयाची जनी || 


-_ जनाबाई 





- 


नीचपण बरबे देवा । न चले कोणाचाही हेवा 
महापुरे झाडे जाती । तेथे लब्हाळे राहती 
येता सिंधूच्या लहरी । नम्र होता जाती वरी 
तुका म्हणे कळ । पाया धरिल्या न चले बळ | 


री 
दया क्षमा शांती । तेथे देवाची वसती 
पावे धाबोनिया घरा । राहे धरोनिया थारा 
कीर्तनाचे वाटे । बराडिया ऐसा लोटे 
तुका म्हणे घडे । पूजानामे देव जोडे ॥ 


-“तुकाराम 





१९६ 





रविशशी ईश्‍वराचे दिवटे थोर । या जीवालागी केला उपकार । 

अभक्त मानितीना त्याचा उपकार । विषयी लोलुप जाले ॥| 

कोणी कोणासी बैसो घातली तिवासी । तो जन्मबरी आठवी उपकारांसी 
पहा ईश्‍वरे अंथरिले महीशी । मूढ उपकार न भानिती ॥ 

कोणी मंडप दिधल्याचा उपकार । तो जन्मवरी आठवितो साचार । 
ईश्‍वरे मंडप दिधला नभाकार । जीव असोन न मानिती ॥ 

शेख महंमद म्हणे निर्गुणासी । बा वर्णवेना तुझिया रूपासी । 


अगाध उपकाराच्या राशी । उत्तीर्ण नोहेचि काही ॥ 
"णशेख महंमद 


१्ज 





द 
कधी खाई वप-रोटी । कधी राहे अर्धपोटी 
कधी झोपे गादीवरी । कधी घोंगडी अंथरी 
कधी लोकरीची शाल । कधी पांघरी वाकळ 
कधी हवेली सुंदर । कधी चंद्र-मौळी घर 
कधी सज्जनांची भेटी | कधी नाठाळांशी गाठी 
कधी गळा पुष्प-हार । कधी निंदेचा भडिमार 
कधी सुखाचा संसार । कधी हिंडे दारोदार 
स्वामी म्हणजे आत्म-स्थित । संत सुखदुःखातीत | 

-"स्वामी स्वरूपानंद 


र्ष्ट 


र ळ्या ह न मी 1) हे 


॥ ग्र क ल्न” क्र शक षा व नश चिती हि, 
७. १ येड ह 
क 
1] 





ष्र शिळ ज्ञ कडु श्‍की ळ् क 
भा ष्र ग्रा ल्ल नन्तर र्ञी हत | 





